१८५७] हिंदुस्तानांतीळ पलटणी शिपायांचा दंगा, ७३५६ 


रून उठली, त्या शिपायांनी आपल्या अमलदारांवर बंदुका झा- 
डल्या, आणि तेथून ते पायपिटी करीत दिल्लीस गेले, तेथे जुन्या 
मोगल बादशयाहांचा वारस म्हणविणारा आणि इंग्लिशांकडून पेनशन 
( बेठें वेतन ) मिळत असे त्यावर गुजारा करून राहणारा, असा 
एक तद्देशीय बयानें म्हातारा राजा होता. त्याला त्याच्या राज- 
वाड्यांतून बाहेर काढून, त्याला बादह्याह्य केलें आहे म्हणून डां- 
गोरा पिटवून, तेथील देशी पलटणींना आपल्या अमलदारांना द- 
ग्याने ठार मारून त्या बंडाला मिळण्याकरितां त्यांनी चिथविलें. 
नेतर थोड्या दिवसांत अर्ध्या उत्तर हिंदुस्तानांत बंडाच्या 
आगीचा डोंब उसळला, आणि थोडे हजार इंग्लिश लोक ह्यांना 
लाखो पिसाळलेल्या तद्देशीय लोकांविरुद्ध तोंड देऊन तगाव का- 
ढावा लागला. त्या वेळीं सुदेवाने प्रतापी राज्यनीतिविद्यारद ( मु- 
| तसद्दी ) काज्निंग ह्याचा पुत्र लाड का- 
य य ज्ञिंग हा गव्हनेर-जनरल होता, आणि तो 
किंवा बंड,१८५७. सूर, शांत, आणि समथ, पुरुष होता. हा 
न भयंकर काळ ज्यांना स्मरतो त्यांच्या अंत:- 
करणांत दोन गोष्टी सदा सवे गोष्टींहून पुढें उभ्या राहतील. त्यां- 
पेकी, इंग्लिछा पुरुष, बायका, आणि मुलें, ह्यांच्या अधमपणाने 
केलेल्या कत्तलीचें कधींच विसर पडावयाचा नाहीं असें रोमांच 
ऊभे करणारे दारूण भय, ही एक गोष्ट; दुसरी, त्या वेळचे गव्हनेसे, 
सेनापाते, आणि ते बंड मोडण्याच्या कामांत ज्यांचा संबंध होता ते 
सर्वे लोक, ह्यांची त्या प्रसंगी उदार आणि तत्परतेची वागणूक, 
ही होय, सर जान लरिन्स हा त्या समयी पंजाबचा गव्हनैर 
(कमिशनर) होता. त्याने आपल्या तान्यांतीळ देशी पलटणींतल्या 
शिपायांना एकदम नि:शस्त्र केलें; आणि. आपल्यावर कदाचित 


७३६ हिंदुस्तानांतील पलटणी सिपायांचा दंगा. [व्हिक्टोरिया 


सकट येईल ह्या गोष्टीविषर्यी बेफिकीर राहून, आपल्या ताब्यांतील 
सारे इंग्लिझ सेन्य आपल्या विश्वासू शीख लोकांसमवेत दिल्लीला 
बेढा घालण्यासाठी त्याने पाठविळें. सर हेन्री लरिन्स ह्वात्या 
समयीं अयोध्येचा गव्हनेर ( कमिशनर ) होता, त्यानें, आपल्या 
हाताखालच्या लहानश्या फोजेच्याने बंडवाले फार भारी असल्यामुळे 
त्यांचें पारिपत्य करवणार नाहीं असें पाहून, लखनौ एथील रेसि- 
डेन्ट राहण्याच्या वाड्याची मजबुती केली, आणि तेथील सर्व इं- 
ग्लिह लोकांना त्या वाड्यांत राहवयास नेऊन, वबंडबाल्यांनी वेढा 
घातला होता त्यापासून त्यानें बचावाचा प्रयत्न केला. पुढें एका म- 
हिन्याने त्याला कुलपी गोळा लागून तो मरण पावला, परंतु त्याचे 
मरतेवेळेचे शब्द, “ कधींही शरण जाऊं नका, * हे होते. 
कानपूर एथे सर ह्यू व्हुडेलर नांवाचा शूर वृद्ध कमांडर 
(सरदार किंवा सेनापाति) होता, तो फसला. नाना साहेब नांवाचा 
एक तद्देशीय राजा होता, त्यावर विश्वास ठेवला असतां कांही ह- 
रकत नाहीं असें त्याला वाटून, त्याने त्याची 
१ की 2” कुमक मागितली, परंतु तो नाना जेव्हां 
ल$, १८५७.  कुमकेकरितां आला तेव्हां तो बंडबाल्या 
लोकांचा मुख्य झाला, आणि त्यानें व्हुहेलर- 
वर उलटा हल्ला केला. तेव्हां व्हुडेलर ह्याने, ५०० पुरुष, आणि 
बायका व मुलें मिळून ५००, इतक्या माणसांसहव्तैमान कांही 
जन्या बराकी होत्या त्यांचा आश्रय केला. तेथें बंडवाल्या शिपा- 
यांच्या मडिमाराखाठून पार जाऊन पलीकडे विहिर होती तीवर 
पाचल्यावांचून पाण्याचा एक थेब देखील मिळण्याची सवड न- 
व्हती, शेवटी, नाना साहेबाने गंगा नदींतून बोटीत बसून तु- 
म्हांला माघारें जाऊं देतो असें, व्हुहेलराला सांगून पाठविलें, ते 


१८७५७]  हिंदुस्तानांतील पलटणी शिपायांचा दंगा. ७३७ 


त्याचें सांगर्णे वहुहेलराला पतकरणे भाग पडलें. परंतुत्या सान्या 
माणसांना सुटून जाऊं देण्याचा त्या नानाचा इरादा कर्धीच न- 
व्हता. तीं माणसे नर्दीतील बोटींत बसतात तोंच त्यांवर गोळ्यां- 
चा मारा केला, तेव्हां बायका व मुळें मिळून २५० माणसे जिवंत 
उरलीं, त्यांना त्या दाहरांत माघारी नेले. तेथें, दुखणाईत झालेली 
आणि भयार्ने घाबरलेली, अशी तीं माणसें अठरा दिवस राहिली, 
आणि नंतर, जूलईच्या १५ व्या तारिखेस, जेव्हां घू' जनरल 
हाव्हलॉक हा त्यांना सोडविण्याकरिठां अगदीं नजीक येऊन ठे- 
पला तेव्हां, त्या नानाने, त्यांची सुटका होईल ह्या भीतीनें, तीं को- 
डून ठेवली होतीं तेथें शिपाई पाठविले, त्यांनीं त्या सर्बांची कत्तल 
करून तुकडे तुकडे केले, आणि त्यांची प्रेते कानपूर एथील विहि- 
रीत टाकलीं. 

ही बातमी इंग्लिदवा लोकांनीं जेव्हां ऐकली तेव्हां ते क्रोधाने 
अगदीं वेडे झाले, आणि काल्िंग ह्याला, त्यांला क्रूरपणाने सूड 
घेण्यापासून निवारण्याला महत्सकट पडलें. परंतु तो खंबीर होता; 
त्यानें जे साक्षीपुराव्यानें अपराधी ठरले 
त्यांना कडक शासने केली. परंतु तो इंग्लि- 
ह्हांना निरपराध लोकांचे प्राण घेऊन 
त्यांच्या रक्ताचा डाग आपल्या प्रतिष्ठेला लावून घेऊं देईना, आणि 
खरोखरच तदेशीय लोकांपैकी पुष्कळ लोक इमानी आणि सल्ञे 
होते, आणि त्यांनीं आपले जीव धोक्यांत घाळून इंग्लिश बायका 
आणि सुलें ह्यांचे प्राण वांचविळे. असो, इतक्यांत लवकरच ओहोेट 
बळला. नवीन फौज येऊन दाखल होण्यापूर्वीच दिली सेप्टेंबरांब 
प्रेतली, नंतर युद्ध काय ते मुख्यत्वे लखनौ एथे चालू राहिले. त्या 


शहराला चार महिने बंडवाल्यांचा गच्च वेढा पडलेला होता. 
ह. 


कानिंग ह्याचा 
न्याय, 


७३८  हिंदुस्तानांतील पळटणी शिपायांचा दंगा.  [ब्हिक्‍्टो« 


तेथील लोक उपाशीं मरत होते, आणि दररोज आपली कत्तल 
खास होते असें त्यांना वाटे, परंतु त्यांनीं 
_ लखनो एथीठ रेसि- तह्शा संकटांत टिकाव काढला, आणि कुम- 
त. प. क इतक्यांत येतच होती. आपल्या हाइलंड 
सेप्टेंबर १८५७,  पलटणींच्या योगें जयामागून जय मिळवीत 
येण्याऱ्या हाव्हलॉक नांवाच्या सरदाराच्या 
सहवर्तमान, सर जेम्स ऊट्म ह्याने लखनो एथील रेसिडेन्सी, 
म्हणजे रेसिडेन्ट राहण्याचा वाडा, १८५७ त सेप्टेंबरच्या २३ 
व्या तारिखेस बंडवाल्यांचा वेढा उठवून सोडविला, तेव्हां दाढ्या- 
वाले शिपाई लहान लहान मुलांना हातांनी उचळून घेऊन वेंगांट- 
तांना मुलांप्रमाणे रडले, आणि त्यांना कानपूर एंथील भयंकर 
प्रसंगासारख्या प्रसंगापासून देवाने वांचविले म्हणून त्यांनी देवाचे 
उपकार मानठे. सर हन्री हाव्हलाक हा पुर्ढे लवकरच मृत्यु 
पावला, परंतु सर कॉलिन काम्प्बॅछ़ दा मोठी फोज घेऊन नो- 
व्हेंबरांत येऊन तेथील रखवाली फोजेच्या तुकडीला सुरक्षित स्थली 
नेवून ठेवी, तोंपर्यंत, ऊटम ह्याने त्या रोेसिडन्सीचा बंडवाल्यां- 
पासून बचाव केला. १८५८ च्या एप्रिल महिन्यांत खुद्द त लखनौ 
शहर दोवटीं घेतलें, 
पुढें सर ह्यू रोझ ह्याने १८५८ सालच्या उष्ण कालामध्ये मध्य 
हिंदुस्तानामधून मोठी विजयाची मोहीम केली, तीनंतर त्या बंडाचा 
इळुहळू चराडा झाला; आणि मध्यावधीत, जो फेरफार फारा दिवसां- 
पासून योजिलेला होता, तो त्या शिपायांच्या दंग्याने त्वरेने घडवून 
आणिला. १८५८ च्या जून महिन्यांत स्ट इंडिया कंपनी नाहीशी 
झाली, हिंदुस्तानचे राज्य खुद्द इंग्लंडच्या सरकाराच्या ताब्यांत 
घेतलें, आणि १८५८ त नोव्हेंबरच्या १ ल्या तारिखेस इंग्लंडची 


१८७५८] राणीच्या ताब्यांत आल्यावरची हिंदुस्तानाची स्थिति. ७३५ 


राणी हिंदुस्तानची राशी झाली म्हणून जाहीरनामे त्या देशांत 
सर्वत्र वाचले. कंपनीची फोज राणीस- 
डी नीति कपनी- रकारच्या फौजेत सामील केटी; आणि लार्छ॑ 
हहर प वोट काशन्चिंग हा त्या समयी गव्हनेर-जनरल 
होता, तो पहिला ““व्हाइसरॉय,” म्हणजे राणीचा प्रतिनिधि, 
झाला. ह्यानेतर त्या देशाची लाडे काज्निंग ह्याच्या अमलाखाली, 
आणि पुढे, सर जान लारेन्स ह्याला लाड जान लॉरेन्स 
हा किताब मिळालेला होता त्याच्या अमलाखालीं, फार सुधारणा 
झाली. नवीन कालवे बांधले, टेलिप्राफ्स, म्हणजे तारायंत्रे, सर्व 
देशभर निमाण झालीं, आणि १८६२ च्या पूर्वी एकंदर १३६*"त 
एकही मेळ कमी नाही इतके मेळ लांबीची लोखंडी सडक बां- 
घली, कापसाची लागवड करण्याविषयी प्रोत्साहन केलें, आणि शें- 
क्डो स्वंडी कापूस मांचेस्टर्‌ एथील गिरण्यांस पुरविण्यासाठी त्या 
देशांतून रवाना होऊं लागला. १८६६, 
व राणीसरकारच्या १८७३, आणि १८५५, ह्या सालांत भयं- 
ताब्यांत आल्यावरची टिं- ; 
दस्तानाची स्थिति.  कॅर दुष्काळ त्या देशांत पडळे, तथापि, त्या 
र देशांतील गरीब लोकांना हालांतून सोडवि- 
ण्याकरितां फार प्रयत्न केले, प्रत्येक इलाख्यांत सार्वजनिक शाळा 
आणि कालेजिझ, म्हणजे पाठशाळा, स्थापल्या. त्या देशांतील सर- 
कारी नोकरींत तद्देशीय लोकांना हळूहळू घेऊं लागले, आणि लाडे 
ना्थद्रूक आणि लाडे मेयो ह्यांच्या कारकीदीत कायदे पूर्वीपेक्षा 
न्यायाचे, आणि कर हलके, केले. १८७५ त प्रिन्स आफ वेस्सं 
ह्यांची स्वारी त्या देशांतून राजकीय थाटानें फिरली, आणि १८७७ 
त राणीने “एम्प्रेस आफ्‌ इंडिया” ( हिंदुस्तानची सम्राशी ) 
श॒ किताव स्वीकारला. १८७८ त, जेव्हां रशियाशी यूरोपांत यद्ध 


ऊड० १८६० सालापासून झालेलीं युद्धे, [व्हिक्टोरिया 


होण्याचें अरिष्ट उत्पन्न झालेले होतें, तेव्हां .हिंदुस्वानांतील देशी 
फौज पहिल्यानेंच समुद्र ओलांडून माल्टा एथे नेढी; आणि१८८२ 
त देशी फोजेतील शिपाई इंग्लिश शिपायां- 
व्हिक्टोरिया हिंदु- च्या कुशीला कूस लावून इजिप्टमध्यें खरो- 
स्तानची तसखतराज्ञी, होते, सर लढले, आणि लंडनांत त्या इजिप्टां- 
तील जयाच्या संबंधाने झालेल्या मिरवणु- 
कींत ते हाजीर होते. ह्या प्रकारे, त्रिटनांत ज्या काळीं रानटी लो- 
कांची वस्ती होती त्या काळी प्राचीन विद्यांनीं परिपूर्ण असलेल्या 
पूर्वेकडील ह्या विस्तीर्ण हिंदुस्तान देशाचा, ब्रिटिश लोकांच्या 
साम्राज्याचा केन्द्र किंबा मध्य असं जॅ पत्रिमेकडील लहानसे बेट, 
त्या बेटाशीं, हळृहळू अधिकाधिक निकट लागाबांधा जुळत आहि. 
पुढें येणाऱ्या दूरच्या भावि कालांत आमच्या हिंदुस्तानांतील स- 
त्तची किवा अमलाची काय स्थिति होईल, हें कोणाच्यारने सां- 
गवणार नाहीं, परंतु आमच्या महान महान राजनीतिविश्यारद पुरु- 
षांनी, आणि आमच्या राजपुत्रांनीं, त्या देशांत आमचे निष्कंटक 
आणि कल्याणकारक राज्य चिरस्थायी करण्यासाठी आपल्याकडून 
होइल तितका प्रयत्न केलेला आहे. 
| हिंदुस्तानांतील शिपायांच्या दंग्यानंतर इंग्लंड ज्यांत गुंतलेले 
होते अशीं आजपर्यंतची मुख्य युद्धे येणेप्रमाणे. (१) १८५५ त 
चीन देशाशी झालेलें वद्ध: तेंच १८६० त पुनः उपस्थित झालें, 
आणि त्या नव्या युद्धांत इंग्लिद्ष आणि फ्रेंच दे पेकिनांत शि- 
रळे, (२) आबिस्सिनियाचा राजा थियोडोर ह्याच्यापासून 
कांही इंग्लिश लोकांची सुटका करण्यासाठीं १८६७ सालीं सर 
राषटे नेपियर ह्याच्या हुकमतीखालीं त्या आबिस्सिनिया देशांत 
केलेली स्वारी; त्या स्वारीत तो थियोडोर राजा आपल्या किलऱ्यां- 


१८६५] १८६० सालापासून झालेलीं गुडधे. ७४१ 


तंच ठार मारला गेला. (३ ) इंग्लंडच्या संरक्षणाखार्ली अस- 
लेल्या लोकजातींबर हल्ला करणाऱ्या, गोल्ड कोस्ट ( सोने जेथें 
मिळे असा आफ्रिकेचा पश्चिम किनारा ) व- 
अफदािस्तानात आन रील अशान्टीझ ठोकांविरुद, सर गार्नेट 
आफ्रिकेत झालीं युद्ध , व 
१८६७-१८८६. & वृल्स्ली ह्याच्या हुकमतीखाली केठेली १८७३ 
सालांतील विजयाची स्वारी. (४) सदतीस 
वर्षापूर्वी जसा सर अलेक्झांडर बन्स ह्याचा दग्यार्ने सून के- 
ळेला होता, त्याप्रमाणेच बहुत वांत्यांनी, सर ठलूइ काव्हा- 
नारी नांवाच्या इंग्लिशांकडील वकीलाचा दग्यानें खून झाला, 
त्याचा सूड घेण्यासाठी १८७९-१८८० साली जेव्हां सर फ्रेड- 
रिक राबटरेस ह्याने आपल्या फोजेनिशी अफघाणिस्तानांत श- 
तंमर्दीचा कूच केला, तेव्हां झालेले युड. (५) झुट्झ आणि 
बोअसं ह्या लोकांविरुद्ध १८७९ आणि १८८१ ह्या दोन सालांत 
केलेलीं दोन असमाधानकारक यरदद्धे, (६)१८८४-१८८५ सा- 
लांत सूडान नांवाच्या मुलुखांत, अरबांच्य़ा विरुद्ध इंजिप्ट दे- 
दाचा खेडीव्ह ( राजविशेप ) ह्याचा पुस्तपन्हा करण्याच्या संबं- 
धाने झालेलें युद्ध; त्यांत इतिद्वासांत पहिल्यानेच युरोपियन फौज 
नाइल नदीच्या पात्रातून बोटीतून वर चाल करून गेली. त्याच 
युद्धांत चालेख गॉ्डेन नांवाच्या वीराचे खाटूम एथ प्राण- 
हरण झालें. 
इंग्लिदा लोकांच्या त्थितीबर ह्यांपैकी एकाही युद्धाचा मोठासा 
कांही परिणाम झाला नाही, आणि आतां आम्हांला थोड्याच पु- 
छांचा अवकाश राहिलेला आहे, त्यांत, मागल्या पंचवीस वषीत 
इंग्लंडारचे काय वाईटबरें झालें ते यत्न करून आपणांला समजून 
घेतलें पाहिजे. 


४७४२ १८५८ पासूनची रिफाम विक्स. [व्हिक्टोरिया 


ह्या पंचवीस वर्षोत, प्रधानमंडल कांहींवेळ कान्सव्हटिव्ह 
पक्षाचे, आणि कांहींवेळ लिबरल पक्षाचे, अशी प्रधानमंडळांत 
अदलाबदल कित्येक वेळां झालेली आहे. पहिल्याने कान्स्व्ह- 
टिव्ह पक्षाच्या प्रधानमंडलांत पुढाईत लाडे डाबी व लिबरल 
पक्षाच्या प्रधानमंडलांत लाडे पामर्स्टन हा होता. नंतर लाडे 
पामस्टेन १८६५ च्या आक्टोबरांत वारला. तेव्हा लिबरल प- 
क्षाच्या प्रधानमंडलांत कांहीं महिने लाडे जान रस्से हा मुख्य, 
प्रधान असून राज्यकारभार चालला. नंतर डिझरेली ( ह्याला 
पुढें लार्ड बेकन्स्फील्ड हा किताब १८७६ त दिला) हा 
कान्सव्हेटिव्ह पक्ष्याच्या प्रधानमंडलांत, आणि ग्लाड्स्टन हा 
लिबरल पक्षाच्या प्रधानमंडलांत पुढाईत झाला. जरी त्या दोहो 
पक्षांचा पुष्कळ गोष्टींच्या संबंधाने अर्थांत मतभेद झालेला आहे, 
तरी त्या उभय पक्षांनी इंग्लंडांतील कामकरी लोकवर्गाची स्थिति 
सुधारण्याविष्यी, आणि सर्व इंग्लिश प्रजाजनांला राज्यकारभारां- 
तील सत्तेचा योग्य वांटा देण्याविषयी आपआपल्याकडून होईल 
तितका प्रयत्न केळला आहे. १८५८ सालांत लाडे डाबी हा मुख्य 
प्रधान असून, त्याच्या पुढाइतीखालीं कान्सव्हेटिव्ह पक्षांतील 
लोकांनीं, पालेमेंटांत यहुदी किवा इस्त्रा- 
एल लोकांना घेण्याविषयी कायद्याचा म- 
सुदा पसार करविला; आणि १८६७ त, 
एक रिफॉमे बिल, म्हणजे पालेमेंटाची सुधारणा करण्याविपर्यीच्या 
कायद्याचा मसुदा, पसार करविला. त्या कायद्यानें बरोझ, म्हणजे 
सनुदी गांव, ह्यांतील वर्षास ४ पोंड भाडे देणाऱ्या घरबारी ( कु- 
देंबी ) लोकांना, आणि वर्षास १० पोंड भाडे देऊन राहणाऱ्या. 
बिऱ्हाडकरूंना, पालेमेटच्या सभासदांच्या निवडणुकींत मत दे- 


रिफार्म बिट्स, 
१८७५८--१८८१५, 


१८५८] १८५८ पासूनची रिफामे बिठ्ठस. ७४३ 


ण्याचा अधिकार दिला; तथापि खेड्यापाड्यांतील धारेकरी कु- 
ळांना दरसाल १२ पौंड सारा किंवा धारा देत असल्यास मात्र 
तो मत देण्याचा अधिकार दिलेला होता. १८७२ सालीं लि- 
बरल पक्षांतील लोकांनी ग्लाड्स्टन ह्याच्या प्रमुखतेखालीं “बाहट' 
आकट/” ( गुलिकाद्वारा, किंवा लेखद्वारा, गस मत देण्याविषर्यी 
कायदा ) नांवाचा कायदा पसार करविला. त्या कायद्यांत ठर- 
लेल्या मत देण्याच्या प्रकाराने कोणी माणूस कोणत्या तरफे मत 
देणार हें कोणासही कळावयाजोगे नाही. १८८५ त मिस्टर 
ग्लाड्स्टन ह्यार्ने “रिप्रिझेन्टेशन आफ घि पीपल” बिल, 
म्हणजे लोकांच्या प्रतिनिधित्वाविषर्यी कायद्याचा मसुदा, पसार कर- 
विला. सवे कुटुंबी किवा खटलेवाईक व सडे बिऱ्हाडकरू दाह- 
रांत राहोत किंबा स्ेड्यांत राहोत, त्यांनीं जर एकाच घरांत उ्णक्र 
वर्पपर्येत सतत राहून आपले भाडे चकविर्ळें असेल तर त्यांना पा- 
लेमेंटाच्या सभासदांच्या निवडणुकींत मत देण्याचा अधिकार 
आहे असा त्या कायद्याने ठराव झाला. ह्या ठरावामुळें, लहान 
लहान खेड्यांतील देखील कामकऱ्यांना आणि मजूरांना आतां दे- 
शाच्या राज्यकारभारांत प्रतिनिघिद्वारा संमति देण्याचा अधिकार 
आहे, आणि त्या कायद्याने निवडणुकांत मत देण्याविषयी अधि- 
कारी लोकांच्या पटांत सुमारे पंचवीस लक्ष नवीन अधिकारी लोक 
दाखल झाले. 
मधल्या काळांत इतर देशांतील धामधुमींनीं किवा बसखेड्यांनी 
इंग्लंडांत काळजी उत्पन्न केली, १८५ट त 
रे . .. कोणाएका ऑसींनी नांवाच्या एका इटा- 
न * '*' लियनाने फ्रेंचांच्या बादशाहाच्या गाडीत 
कुल्पी गोळे केंकून त्याला दर्यानें ठार मारण्याचा प्रयत्न केला- 


ऊडड फ्रान्स ब प्रुशिवा ह्यांच्या दरम्यानचे युद्ध. [व्हिक्टोरिया 


आणि त्या दुष्ट मसलतीत सामील असळेल्या लोकांपैकी कांहीं जणांना 
इंग्लंडांत आश्रय मिळाला म्हणून फ्रेंच इतके रागावले, की, इंग्लंड 
आणि क्रान्स ह्यांच्या दरम्यान युद्ध होते की काय अक्षी इंग्लंडांतील 
लोकांना भीति पडली. तीमुळे राइफल व्हॉलन्टीयसे, म्हणजे 
राॉइफल नांवाची बंदूक बाळगून आपखुदीर्ने मुफत नोकरी कर- 
__ ण्यास तयार असे शिपाई, होण्याविषयी 
का न लाडे पामस्टेन ह्याने लोकांना प्रोत्साहन 
मणा ” केलें, त्या योगे अश्या व्हॉलन्टीय्सांची 
संख्या आतां मोठ्या जलदीने वाढली, आणि 
त्या सर्व लोकांना सरकारच्या युद्धसंबंधी खात्याच्या ताब्यांत दिले, 
त्यामुळे ते व्हॉलन्टीयसे ब्रिटिश फोजेचा एक भाग झाले. परंतु 
फ्रान्साशी युद्ध उद्भवले नाही, आणि १८६० त उलटा काब्डेन 
ह्याने इंग्लंड आणि फ्रान्स ह्यांच्या दर- 
फ्रान्स आणि पु- झ्यान एक मोठा उपयोगी असा व्यापा- 
ड्रियायांच्यादरम्यानचे _.. 
युद्ध, १८७० रसंबंधी तह घडवून आणला. १८७० त 
फ्रान्स आणि प्रशिया ह्यांच्या दरम्यान 
झालेल्या भयंकर युद्धांत देखील इंग्लंडाला कांहीं उपसर्ग लागला 
नाहीं, त्यांत स्वस्थता राहिली होती, आणि पारिसाला वेढा पडून 
तेथ काम्म्यून, म्हणजे एक प्रकारचें समाईक मालकीचे स्थानिक 
स्वराज्य, स्थापण्यासाठी तेथील सरकाराविरुद्ध बंड झालें तेव्हां 
तिसऱ्या नपोलियनाने इंग्लंडांत आश्रय केला, आणि तेथे तो 
१८७३ त मरण पावला, 
१८६१ सालीं दुसर एक संकट उद्भवले. इंग्लंड आणि 
अमेरिका ह्यांच्या दरम्यान अटलांटिक महासागरामधून ता- 
रायंत्राच्या तारांचा राजू टाकला होता, त्याच्या द्वारे १८५८ त 


८६१] युनोयटेडस्टेट्लेमधीठ वुध. ७४५ 


आमच्या राणीकडून युनायटेड स्टेटूसच्या प्रेसिडेन्टाला 
पहिला निरोप पाठविला गेलेला होत्ता, आणि त्या तारांच्या राजूने 
इंग्लंड आणि अमेरिका हीं पूर्वीहून अधिकाधिक जवळ ओढलीं 
जात आहेत, म्हणजे त्या दोहोंमधील खइबंधन अधिकाधिक इढ 
होत चाले आहे, अक्षी मनुष्यमात्राला आश्या उत्पन्न झाली असतां, 
तीं संस्थानें एका यादवीच्या किंवा आपआपसांतील युद्धाच्या मोंव- 
ऱ्यांत वाहवत चालली होतीं. त्या संस्थानांपैकी उत्तर संस्थानांत ग- 

लामगिरी मना झालेली होती,परंठु दक्षिण सं- 
व पळवत स्थानांत अझून गुलाम होते, आणि१८५० त 
१८६५. जेव्हां कालिफॉनिया नांवाच्या नव्या संस्था- 

नांत गुलामगिरीची मनाई करणारे कायदे 
स्वीकारले, तेव्हां त्या दक्षिण संस्थानांतील लोकांची मनं फार दवुख- 
वलीं. तथापि, १८६० पर्यंत युनायटेड स्टेट्सचे जे प्रेसिडन्ट्स 
झाले ते मुख्यत्वेकरून दक्षिण संस्थानांच्याच पक्षाचे होते. त्या वर्षी 
आबोलिशनिस्ट्स, म्हणजे गुलामगिरी नाहींशी करूं इच्छिणारे 
लोक, एत्राहाम लिंकन ह्याला प्रेसिडेन्ट निवडण्याविषयीं यत्न 
करीत होते तो सुफल झाला. लिंकन हा न्यायी आणि नेमस्त पुरुष 
होता. त्यानें जरी दक्षिण संस्थानांतील कायद्यांची बूज राखली 
असती, तरी त्याने त्यांतील गुलामांचे धनी ( गुलाम बाळगणारे 
लोक ) ह्यांवर मेहरबानी केली नसती. त्या ठिंकनाल प्रेसिडेन्ट 
निवडले तेव्हा दक्षिण संस्थानांतल्या लोकांच्या मनांत, 
उत्तर संस्थानांपासून पृथकू होऊन, आपल्या संस्थानांचे 
एक वेगळेच जट बनवावे अर्स आले. त्यामुळें युद्ध उपस्थित 
झालें, ते चार वर्षे चाळू होते. इंग्लंडांतील कापसाच्या 
ग्रिरण्यावाठे जो कापूस वापरीत, तो मुख्यत्वे त्या दक्षिण सखं- 


७४९ वृनायटेडस्टेट्तमधील युद्ध, [व्हिक्टोरिया 


स्थानांतून येत असे, आगि त्या संस्थानांच्या बंदरांची तर उत्तर 
संस्थानांनी युद्धामुळे लवकरच नाकेबंदी 

, लांकाश्ञायरमध्ये केली. तीमुळे, हिंदुस्तान आणि इंजिप्ट 
कापसाच्या सतबधाचा 33.» मिळं क लांका 
दृष्काळ, १८६१. ह्या देशांतून कापूस मिळूं लागेपर्येत, लांका- 
र्‍ आायरांतील कापसाच्या गिरण्यांत खपणारे 
हजारों मजूर, पुरुष आणि बायका, हीं बेरोजगार होऊन अगदी 
उपाशीं मरू लागलीं. त्यांच्यासाठी अनेक फंडे, म्हणजे द्रव्याच्या 
रकमा, जमविल्या, तथापि त्यांना भयंकर हालअपेष्टा भोगावी ला- 
गली. परंतु ती त्यांनी अति सोदिकपणारने सोसली, आणि माण- 
सांनीं गुलाम कधींही होऊं नये असे त्यांना वाटत असल्याकारणानें 
त्या चाललेल्या य॒द्धाविषयीं त्यांना काडीमात्र खेद न वाटतां उललटें 
ठीक झालें असे देखील वाटत होते. इंग्लंडांतील उंच वर्गो- 
तील लोक त्यांच्या सारखे शाहणे नव्हते. त्यांचा कन्हवाळा मु- 
ख्यत्वे दक्षिण संस्थानांविषयीं होता, आणि इंग्लंडांतील तारवे 
| बांधण्याच्या गोद्यांत पुष्कळ जहाजे बांधली 

त त नावाच्या आणि तीं दक्षिण संस्थानांतील लोकां- 
नहानासंबंधानें नकसान , न 9 
अरून द्या म्हणने मा- केडे त्या युद्धांत वापरण्याकरितां जाऊं 
गण्या होतात. दिलीं. त्यांतच ते विख्यात आलाबामा 
नांवाचे जहाज होते. शेवटी १८६५ त 

उत्तर संस्थानांनी दक्षिण संस्थानांना जिकलें, आणि गलाम- 
गिरी बंद केली. इतकेंच मात्र त्या युद्धांत वाईट झालें कीं, ए- 
ब्राहाम लिंकन ह्याला एका मारेकऱ्याने गोळी घाटून ठार मा- 
रें. अमेरिकन्सांना, आतां बंडवाल्यांकारेतां जहाजे बांधवूं 
दिलीं हें गैर केळे, म्हणून इंग्लिश्क सरकाराकडे गार्‍हाणे कर- 
ण्याला फुरसत जाली, आणि परिणामी आलाबामा नांवाच्या ज- 


१८६१] प्रिन्स कॉन्सॉर्टि (राणीचा पति) ह्याचा खत्यु. ७७ 


हाजानें जी नुकसानी केलेली होती ती भरून देण्याकरितां इंग्टं- 
डाला तीस लक्ष पौड त्यांना द्यावे लागले. 
ह्या सर्व गोष्टी बाहेर चालल्या असतां दोन महत्वाच्या गोष्टी 
इंग्लंडांत घडल्या. १८६१ त डिसेंबरच्या १४ व्या तारिखेस 
“ आल्बटे घि गूड / नांवाचा प्रिन्स कॉन्सोटे, म्हणजे रा” 
णीचा पति, हा एका प्रकारच्या काळज्वराने मृत्य पावला. तो 
ही दुनिया सोडून जाई तोंपर्यंत, आपल्या- 
भिन्स कॉन्सॉटे (रा- बर त्याचें किती प्रेम होते आणि आपल्या 
णीचा पति) इ्याचा कत्याणाता ती 
मृत्यू, १८६१. कल्याणासाठीं त्याने किती श्रम केळे, आ- 
र पल्या राज्ञीला त्याने कसा बुद्धिवाद सी- 
गितला, विद्या आणि कला ह्यांना त्याने किती उत्तेजन दिलें, 
आणि त्यानें आपल्या मुलांना ह्या संसारांतील मुख्य किवा वरिष्ठ 
कर्तव्यांत कशीं सुशिक्षेने तरबेत केलीं होती, ह्या गोष्टी राष्ट्रांतील 
लोकांना खरोखर कळल्या नव्हत्या. दुसरी गोष्ट ही की, १८६३ 
त माचे महिन्याच्या १० व्या तारिखेस डेन्माके देशाच्या रा- 
जाची कन्या, अलेक्झान्ड़्ा, हिच्याशी प्रिन्स आफ बेल्स 
ह्याचा विवाह झाला. तो राजपुत्र आणि ती राजपुत्री ह्या उभ- 
वतांनीं आपल्या प्रजाजनांचे किती पूर्ण प्रेम संपादिले आहे ही 
गोष्ट, पुढे आठ वर्षांनीं जेव्हा १८७१ त ज्या आजाराने त्याचा 
बाप वारला त्याच आजाराने तो राजपुत्र 
अगदीं यमपुरीच्या वेशींत पडला होता, तेव्हां 
प्रत्ययास आली. जेव्हां ती राजपुत्री त्या 
अति संकटाच्या क्षणीं आपल्या पतीच्या कुशीजवळ बसलेली होती 
तेथून संकिंग्हम ह्या नांवाच्या खेड्यांतील लहानशा देवळांत 
त्यालहा आराम पडावा म्हगून ईश्वरस्तव करण्यासाठीं गेली, तेव्हां 


प्रिन्त आफ केन्स 
ह्याचें ठम्न व दुखणे. 


ज्श्ट वलात्कार किंवा जुलमजवरदस्ती, [व्हिक्टोरिया 


तिच्या बरोबर ज्या स्त्रीच्या किंवा पुरुषाच्या अंतःकरणाने धांब घे- 
तली नाहीं अश्ली इंग्लंडांत एकही स्त्री किंघा पुरुष नव्हता. जेव्हां 
केबूअरीच्या २७ व्या तारिखेस राणी, तो राजपुत्र आणि ती 
राजपुत्री ह्यांसहवर्तमान, तो राजपुत्र दुखण्यांतून बरा झाला म्हणून 
सेन्ट पाल नांवाच्या देवळांत आपणांवर केलेल्या उपकाराबद्दल कृत- 
शतापर ईश्वरस्तव करण्यासाठीं थाटाने गेरी, तेव्हां आनंदानें 
ज्याने आरोळी ठोकली नाहीं असें एकही माणूस नव्हते. 
ह्या कालावधीमध्ये लिहिण्यासारख्या गोष्टी एकामागून एक झर- 
झर घडल्या. १८६६ त हाइड पाके नांवाच्या कृत्रिमवनांत दंगे 
झालि, त्यांत जी सुघारणा लाडे डाबी ह्याने १८६७ त केली 
(७४२ वें प्र्ठ पदा) तीकरितां लोकांची ओरड होती. आयलँडांत- 
ही बखेडा उत्पन्न झालेला होता. तेथे ““फॉनियन्स?”” ( ग्रेट- 
ब्रिटनापासून आयलंड हें प्रथक्‌ स्वतंत्र राज्य व्हावें ह्या हेतूने 
ज्यांनीं गुस कट केला होता असे आयरिश लोक ) नांवाच्या बद- 
माष लोकांनीं वंड केले, आगि इंग्लंडांतील चेस्टर नांवाचा किह्त्र 
चलात्कारानें घेण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला. त्यांपैकीं पुष्कळांना प- 
कडून कैदकेलें, आणि छझर्केन्बेद्ष एथील तुरुंगांत त्यांना कैदेंत ठे- 
विलें होते त्या तुरुंगाची भित सुरुंगांनीं उडविण्याकरितां पुढें लव- 
करच एक कट झाला. त्या कटांतील लोकांच्या योजनेप्रमाणे त्या 
| .__ तुरुंगाच्या आसपास गरीब लोकांचीं घरें 
आ वर ह अडवा दाट होतीं त्यांच्यामध्यें सुरुंगांचा मोठा घ- 
किंवा जळम जबरदस्ती. डाड उडाला खरा, परंतु त्या कैद्यांना सु- 
टून जातां आले नाही. आणखीही अशीच 
दुष्ट भालेराईची कृत्ये शेफ्फील्ड शहरांतील इॉर्लिक्ष कामकरी 
लोकांमध्ये झालीं. त्या कामकर्‍्यांनीं आपल्या घन्यांपासून विशेष 


१८६६] सार्वजनिक आरोग्यरक्षणाविषयीं कायदा. ७४७ 


फायद्याचे करार करून घेण्याबद्दल म्हणून “ ट्रेडझ-यूनियन्स 7 
म्हणजे धंदे-कट, केले, आणि जे कामकरी त्यांनी केलेले नियम पा- 
ळीनात त्यांना त्यांनी जायबंदी केलें, किवा ठार देस्वीक मारले. 
सरकारानें, त्या जद्धम जबरदस्तीबद्दल सजा करून, शाहणपणानें 
नवे कायदे केले, त्यांनीं उत्तम उत्तम धंदे-कट होते तेवढे साख- 
सुरत किवा कायदेशीर प्रकाराने राहूं दिळे, त्यामुळें गुस॒ कटांचा 
बींमोड झाला. 
पुढल्या थोड्या वर्षामध्ये राष्ट्रांतील लोकांच्या कल्याणासाठी पाले- 
मेंटचे पुष्कळ कायदे पसार झाले. १८३२, १८४८, आणि १८५३ 
ह्या सालीं, एठियांत उद्भवणारी महामारी किंवा पटकी ह्या नांवा- 
च्या रोगाच्या भयंकर सांथी इंग्लंडांत आल्या होत्या, तेव्हांपासून ग- 
रीबांच्या राहण्याच्या आळ्या आणि घरें हीं स्वच्छ करण्याकरितां 
_ मोठे प्रयत्न केलेले होते, आणि सर्व वर्गो- 
ह. क तील लोकांनी आरोग्याच्या नियमाकडे पू- 
१८६६. * वौपेक्षां फार लक्ष्य दिलेलें होते. १८६६ त 
सानिटरी ( आरोग्यरक्षणाचा ) किंवा प- 
ब्लिक हेल्थ (सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी) कायदा पसार झाला, 
त्या कायद्याने सरकारी कामदारांना, प्रत्येक घराला योग्य प्रका- 
रच्या मोर्‍्या नाले वगेरे करविणे, आणि अनारोग्यकारक प्रकारचा 
केरकचरा व घाणिरे पदार्थ वगेरे काढन टाकविणें, ह्या गोष्टींविषयी 
सखती करण्याचा, आणि प्रत्येक खोलींत किवा घरांत योग्य संख्येहून 
ज्यास्त माणसें राहूं न देण्याचा अधिकार दिला. यूरोप खंडाच्या 
इतर मागांत १८८४, १८८५, आणि १८८६, ह्या सालांत एकि- 
य़ा खंडांत उत्पन्न होणाऱ्या महामारीने किवा पटकीने लाखो लोक 
मेले, तथापि इंग्लंडांत गेल्या तास वषोत त्या रोगाची म्हणण्या- 


७५० आयलंडांतील धर्म आणि जमीन ह्यांसंबंधीं कायदे. [व्हिक्टोरिया 


सारखी धाम किवा सांथ आली नाहीं ह्याचे अंशतः कारण ह्या सु- 
धारणा झाल्या हेंच फारकरून असावे. आणखी उलट पक्षी, 
इंग्लंडांत १८८० सालापासून मृत्यु-मान दरसाल सुमारें ४१००५ 
हजारांनी कमी होत आलें आहे. 
१८६९-१८७०ह्यासाली आयलेडाच्या कल्याणासाठी मोठमो- 
उषा गोष्टी केल्या. धर्मसंबंधाचें राजकीय (सरकारी) खातें अजी काढून 
टाकलें, आणि क्याथलिकधमी लोक आणि 
आयर्लेडांतीक सरकारी प्राटेस्टंटधर्मी लोक ह्यांना, धर्माला सर- 
धर्मेसंबंधाचें खातें काडू- कारी आश्रयाच्या संबंधानें, समान करून ठे- 
न टाकल, १८६९, टि पलिक्सां ट्‌ 
जमिनोविषयीं कायदा १! म्हणजे क्‍्याथलिक्सांच्या धर्माला 
केळा, १८७०. सरकारी आश्रय नव्हता तसाच प्राटेस्टन्ट्- 
सांच्या धर्माला सरकारीं आश्रय होता तो ना- 
हींसा केला. आणखी मिस्टर ग्लाडूस्टन ह्याने १८७०त आयरि- 
शा लान्ड आक्ट, म्हणजे आयलेडांतील जमिनीविषयी कायदा, 
पसार करविला, त्या कायद्याने धारेकरी कुळांना त्यांच्या जामिनींवर 
पहिल्यापेक्षा विशोषध योग्य कवज मिळाला. त्याच १८७० सालांत 
मिस्टर फॉस्टेर ह्याने एक इंग्लिश एज्युकेशन आकटके म्ह- 
णजे इंग्लंडांतील सावजनिक शिक्षणासंबंधी कायदा, पसार कर- 
विला. त्या कायद्यानें, जेथें कोठें सर्व मुलांना शिक्षण मिळण्यापु- 
रत्या शाळा नसतील, तेर्थे एक स्कूल बोडे, म्हणजे शालामंडल 
किंवा शाळामंडळी, स्थापावी, आणि त्या शाळामंडळीच्या अधि- 
काराखालीं नवीन पट्टी बसवून शालाग्हे बांधवावीं आणि तीं दुरुस्त 
राखावी, असा ठराव झाला. पुढें थोड्या वर्षांनीं दुसरा एक आक्ट 
( कायदा 3 पसार झाला. त्यानें प्रत्येक मूल झाळेत पाठविठेच 
पाहिजे अशी सखती झाली, आणि इंग्लंड, स्काटुंड, आणि 


१४७१] सार्वजनिक शिक्षण, आणि इतर सुधारणा, ७५ 


आयर्लंड, ह्या तिन्ही देशांतीछ प्राथमिक थिक्षणाच्या शाळांत 

एज्युकेशन आक्ट, १८७१ सालीं जितकी मुळे होतीं, त्यांच्या 
म्हणजे सार्वजनिक ज्रि- दुप्पट हाली मुलें आहेत. ह्या योगानें अज्ञान 
क्षणाविषयी कायदा, आणि अनीति ह्यांचा राशि इळ्इळू कमी होत 
र्ट चालला आहे, आणि आतां कोणीही माणूस, 
वाचणे, लिहिणे, आणि आज्ञा पालन करणें, ह्या तीन गोष्टी शिक- 
ल्यावांचून लहानाचे मोठें होत नाही. शिवाय, विद्या ( पदार्थ- 
विज्ञानादिक शास्त्रे) आणि कला ह्यांच्या शाळा सर्व देशभर स्था- 
पिलेल्या आहित, त्यांत थोड्या खर्चाने उंच प्रतीचे शिक्षण मिळतें. 
उंच वगगीतील लोकांतही शिक्षणाविषयी आणि मुख्यत्वे बायकांच्या 
शिक्षणाविषयी पूर्वीहून फारच विचार होऊं लागला आहे. हालींच्या 
काळांतल्या शाळांतून, ह्या संसारांतील य- 
थार्थ गोष्टी, आणि कतंव्यकमे, समजून घे- 
ण्याचे मनाला वळण लावण्यांत मोठ्या उपयोगी अश्या ज्या इति- 
हास, कला, पदार्थविज्ञानादिक शास्त्रे, आणि इतर विषय, ह्या संबे- 
धाच्या निश्चित गोष्टी, त्या समजण्याचे पूवीहून मुलींना अधिक सा- 
मर्थ्य येई असे त्यांचे श्विक्षण होते. आणखी आक्सफडे आणि 
कब्रिज्ज ह्या उभय ठिकाणीं, स्त्रियांकरितां काळेजिझ, म्हणजे पा- 
ठह्याळा, स्थापलेल्या आहेत. आणि आतां नवऱ्यांच्या बायका, 
आणि मुलांच्या आया, ह्या आपल्या पतींना आणि पुत्रांना आवड- 
णाऱ्या विषयांविषर्यी, आपण अज्ञान किवा गेरमाहीत राहण्यावि- 
पर्यी बिलकूल संतुष्ट नाहींत. १८७१ सालीं, आक्सफडं, कॅ- 
ब्रिज्ज आणि डब्लिन ह्या तिन्ही» शहरांतील युनिव्हसिटिश 
ह्यांत धमसंबंधी कसोटी, म्हणजे मी स्थापित घर्मोतला आहे, आणि 
त्याला अनुसरून मी वांगेन अशा प्रकारच्या शपथा प्रत्येक विद्या- 


स्त्रियांचे ठराक्षण, 


७५२ सार्वजनिक शिक्षण आणि' इतर सुभारणा, [व्हिक्टोरिमा 


थ्याला घ्याव्या लागल त्या, बंद केल्या; त्यामुळे आतां कोणीही चर्चे- 
मन (बिशपांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या 
धर्मसंबंधी, युनिव्ह- धर्मातील माणूस ) डिस्सेन्टर ( स्थापित 
अमन पथा धर्माला ममा माणूस ), क्‍्याथलिक, 
लष्करांतील हुद्दे 'विकत हिंदु, न यतळमान व युनिव्हसि- 
घेण्याची वहिवाट, ही टिझमरध्ये प्रवेश करून तेथें अभ्यास करूं 
बंद होतात, १८७१. शाकतो. ह्याच वर्षी राणीनें लष्करांत “ प- 
चेस / म्हणजे, खालच्या हुद्देदारांनी वरचे 
हुद्दे बिकत घेण्याची वहिबाट, होती ती बंद केली. त्यामुळे आतां 
कोणीही लष्करांतील अमलदाराला मोठ्या पायरीचा किवा पगाराचा 
हुद्दा विकत घेतां येत नाहीं, परंतु आपल्या देशाची चाकरी फार 
दिवस आणि चांगली बजावली असेल तर' त्या योगें मात्र 
त्याची पाळी येईल तेव्हां त्याची वढती होते. 

१८७४ साली, डिझरेली ( ह्याला १८७६ त लार्ड बेकन्स्फी- 
ल्ड हा किताब दिला ) हा दुसऱ्यानं मुख्य प्रधान झाला, आणि 
त्याच्या कारकीर्दीत १८७७ त एक कायदा पसार झाला, त्यार्ने, 
नटाल, केप (केप आफ्‌ गूड होप), आरेन्ज फ्री रिपब्लिक 
(अरिन्ज नांवार्चे स्वतंत्र लोकसत्ताक राज्य ), आणि टान्ख्हाल, 
एंथील बसविलेल्या राज्यश्याखा ह्यांना एकत्र होऊन एक कट किंबा 

__ संयुक्त राज्य करण्याविपर्यी कायदा करून 

आयरिक्ष सभासदांचा परवानगी दिली. ह्या कायद्याने ताशा फळ 
अडथळा,  १८७७- व र 

१८८६. अद्यापे झालेलें नाही, परंतु त्या कायद्याचे 

सदा स्मरण राहील, कारण, त्याविषयी 

पालेमेटांत वाटाघाट चालली असतां, मिस्टर पार्नेल्ल ह्याच्या प्रमु- 

खतेखालीं, आयरिश सभासदांनी “आव्स्टरक्शन,”” म्हणजे अ- 


६८८२] काव्हेन्डिश़ आणि बक ह्यांचे खून, ७५३ 


डथळा, करून उपद्रव देण्यास आरंभ केला, त्या अडथळ्यानें गेल्या 
नऊ वर्षांत उपयोगी कायद्यांचे खरडे पसार होणें बंद झालें आहे. 
त्यांची मसलत ही असे कीँ, ज्या प्रकरणांविषयीं त्यांना बिलकूल प- 
रवा नसे असल्याही प्रकरणांविषयीं जेव्हां जेव्हां साधेल तेव्हां भाषर्णे 
करावीं आणि निर्थक उपद्रव द्यावा, कारण आपण शक्‍य असेल 
तेथवर परमावधीचे नावडते होऊन, इंग्लंडाला, आपणांला घाल- 
वून देऊन आमचे आम्हांला स्वतंत्र पालेमेंट देण्याला भाग पाडूं, 
अशी त्यांना उमेद होती. मागल्या काळी आयळेडावर अन्याय 
गुदरले त्यांचा विसर पाडण्याकरितां इंग्लंडानें होईल तितका पर- 
मावधीचा प्रयत्न केला आहे; आणि १८८० त मिस्टर ग्लाड- 
स्टन हा पुन: मुख्य प्रधान झालेला होता, त्याने १८८१ त दुसरा 
एक आयरिक्य लांड बिल, म्हणजे आयलेडांतील जमिनीविषयी 
कायद्याचा खरडा, पसार करविला. परंतु पार्नेद ह्याने, त्याच्या 
पूर्वीच्या ओ/कॉन्निलाप्रमाणे, आयलेडाला स्वतंत्र पालेमेंट मि- 
ळविण्याची चळवळ तशीच चाळू ठेवली आहे. आयलंड हें अ- 
राजक किवा झोटिंग पादद्याहीच्या, स्थितीला पावलेले अ- 
सून, बेकेंद किंवा पुंड माणसांनी इंग्लंडांतील पालेमेंटचीं सभा- 
गृहे, आणि लोखंडी सडकांवरील निरपराध माणसांनी भरलेल्या 
गाड्यांचे टेन्स, म्हणजे माळा किंवा तांडे, देखील दारूनें उडवि- 
ण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत; तशांत आयळेडांत आजवर दग्यानें 
काव्हेनिडळशा आणि र त नाग -  कातप्स्ा हा 
री हा वरते तत... वरचे केर आहेत. १८८रतमे 
पेदटपे. *“-? महिन्याच्या ६ व्या तारिखेस, आयलळंडाचें 
हित करण्याच्या इच्छेने त्या देशीं गेलेल्या 


लाडे फ्रेडरिक काव्हेन्डिश नांवाच्या पुरुषाचा, मिस्टर बक 
व्हय 


्ऱ्ध होम रूल विल नापसंत हेते. [व्हिक्टोरिया 


ह्याच्या समेत, डब्लिन एथील फीनिक्स पाके नांवाच्या कृत्रि- 
मवनांत नीचपणानें दग्याने खून केला. शेवर्टी १८८६ त, मिस्टर 
ग्लाड्स्टन ह्यानें आपल्या पूर्वीच्या मतांविरुड मिस्टर पार्नेछ 
ह्याला मिळून एक ““होम रूल बिल,” म्हणजे आयलेंडाला स्व- 
राज्य देण्याविषयीं कायद्याचा खरडा, पालेमेंटांत पसार करवि- 
ण्याविषयीं प्रयक्ष केला, परंतु ग्लाडूस्टनाचा त्या कामांत पराभव 
होऊन पालेमेंटाचें विसजन झालें. तेव्हां ज्या नवीन निवडणुका 
झाल्या त्यांत त्याच्या पक्षापैकीं पुष्कळांच्या पा्लमेंटांतील जागा 
ममावल्या. त्यावरून इंग्लंड, स्काटुंड, वेल्स, आणि आयलेड, 
ह्या सीची संयुक्तता हीच सवोंच्या सुखाला आति उत्कृष्ट योग्य 
असे देद्यांतीळ लोकांचें मत स्पष्ट आहे, ही गोष्ट निदर्शनास 
आली. त्या नव्या निवडणुकांनीं कान्सव्हॅेटिंव्ह पक्षाचें पुन: 
प्राबल्य होऊन लाडे साल्स्बरी हा मुख्य 
होम रूळ्चा पराभव, प्रधान झाला. पुढें परिणाम काय होईल, 
र. आणि आयलेडच्या अतिशय दारिद्यामुळें 
नापसंत होतो, १८८६. आयरिक्यांपैकरीं जे सोशिकपणानें केश भो- 
गीत आहेत त्यांना इंग्लंड कसे उत्तम प्र- 
कारानें साहाय्य करूं शकेल, ह्या गोष्टी केवळ कालानेंच निदर्श- 
नास येणार आहेत. 
इंग्लंडांतही आमच्या विपत्तींवांचून आम्ही राहिलेले नाहीं 
आहों, कारण लोकसंख्या जसजशी वाढत जाते, तसतसा श्रीमं- 
तांकरितां ऐषआरामाचे पदार्थ उत्पन्न करून आपला केवळ जेम- 
तेम गुजारा मात्र करूं दाकतात अशा लोकांचा समुदाय अधिका- 
धिक मोठा होत चालला आहे, आणि जेव्हां, १८७९ पासून 
१टददद पर्यंतच्या काळांसारखे खटनट किंवा दुर्भिक्षाचे काळ ये- 


६१८८६] इंग्लंडांतील अडचणी किंवा संकटे. ७५५ 


तात, आणि उंच वगोतल्या लोकांना खर्चाची पूर्वीपेक्षा तंगी प- 
डते, तेव्हां त्यांच्या रेषआरामांबर गुजारा करून राहणाऱ्या लो- 
कांची फार हालअपेष्टा होते. दोतकरी ली- 
इंग्हंडांतीठ अडचणी कांनाही, आतां बाहेरून धान्य आणि इतर 
किंवा संकटे, क 
खाण्याचे पदार्थ फार स्वस्त देशांत येतात 
त्यामुळे, आपल्या शेतांपासून खर्च केलेल्या पैशांचे आणि श्रमांचे 
योग्य प्रतिफळ मिळत नाहीं; आणि पालेमेंटानें, कालेंकरून जमि- 
मीसंबंधी कायदे, हालीं आहित त्यांहून सर्वाना विरोष न्यायाचे 
व्हावे अश्याकरितां त्यांत कांहीं तरी फेरफार केलाच पाहिजे, ह्या 
गोष्टीविषयी कांहीं संशय उरला नाहीं. मधच्या वेळांत, प्रत्येक 
माणसाला धीर किवा दम धरलाच पाहिजे. राजनीतिविश्यारद पु- 
झषच केवळ नव्हेत, परंतु सर्व बगौतील उदार मनाचे पुष्कळ पु- 
रुष आणि स्त्रिया, जे कोणी आपलें आपण साहाय्य करण्यास तयार 
असतील त्यांना साहाय्य करण्याच्या कामी आपली आयुष्ये खर्च 
करीत आहेत, आणि पूर्वीहून चांगली ग्रह, चांगल्या शाळा, मजरांना 
उद्योगाला लावण्याविषयीं चांगल्या व्यवस्था, आणि नवीन वस- 
विलेल्या राज्यशाखा ह्यांत हा देश सोडून राहवयास जाण्याची शा- 
हृणपणाची योजना, ह्या साधनांनी पोटासाठी धडपडत असणाऱ्या 


गरीब लोकांची संख्या कमी करण्याविषयी ती उदार मनांची मा- 
णसे प्रयत्न करीत आहेत. 


दोवटी, गुजरून गेलेल्या पन्नास वर्षात, . नव्या नव्या क्लुति, 
विद्या, कला, आणि ग्रेथकलाप, ह्यांची इतकी समृद्धि झालेली आहे 
की, त्यांचें एथे संकलित वर्णन करणें देखीळ अशक्य आहे. ह्या 
क्ृतींपैकी एकंदरीने देशाला खचीत अत्यंत महत्वाच्या किवा उपयो- 
भाच्या झालेल्या ज्या क्ुुसि आहेत, त्या द्या; (१) यंत्रे, (२) लोखंडी 


ज्५्द नवीन विद्याश्रंथकलाप, [व्हिक्टोरिया 


शास्त्र किंवा सेंद्रिय प्राणीशासत्र ), ह्या दोन शाखांचा प्रवेशमार्ग 
लाइएल, 'डावुझन, आणि हेट स्पेन्सर, 
ह्यांनी दाखवून दिला आहे, त्या शाखास. 
बंधीं नवीन शोधांनौं, प्रत्येक माणसाला, जर 

इच्छा असेल तर त्याला अनुसरतां येतील, असे विचाराचे नवीन 
मार्ग खुले केलेले आहेत; कारण, आतां पुस्तर्के फार स्वस्त किम- 
तीनें विकतात, आणि १८५० सछुळी पहिल्यानें स्थापलेल्या फुकंट- 
शाई ( मुक्तद्वार ) पुस्तकालयांत मोठमोठ्या शहरांत सर्व लोकांना 
'खच्चीवांचून वाचण्याची सोय झालेली आहे. आणि जे कोणी आ- 
पलीं मनें सुशिक्षित करण्याविषयी, आणि विद्याभ्यासाने पहिल्या- 
पेक्षां शाहणे आणि सुजन होण्याविषयी, खरोखर काळजी वागवीत 
असतील, त्यांना वाचण्याला चांगल्या व हितकारक पुस्तकांची ख- 
चीतच उणीव नाहीं. इतिहास ह्या विषयांत, प्रोट आणि लार्ड 
मकॉले ह्यांसारख्या ग्रंथकारांमागून, ग्रीन, फ्रीमन, गाडिनर, 
आणि लेक्की, दे ग्रंथकार झाठेळे आहेत, पोलिटिकल इकॉनो- 
मींत ( व्यवहारमीमांसा शास्त्रांत ) जान स्ट्यूअर्ट मिल्ञ, आणि । 
फौसेट ह्यांनी मनुष्यांना निमेल किवा आंध्यरहित विचार करण्याला 
लाक्ळेळें आहे. फिलॉसो'फी (तत्वमीमांसा) आणि आर्ट (कला) 
ह्या दोहो विषयांत, कालोइल हा, जें खोटें किंवा असत्य असेल 
त्याचा द्वेष करावा, आणि रस्किन हा, जें सुंदर असेल त्यावि- 
षर्यी आवड ठेवावी, असें शिकवितो. कल्पित कादंबरीत थाकरे 
आणि डिकेन्स, झालींट्र ब्रॉन्टे आणि जार्ज एलियट, झुषांनीं 
आम्हांढा रडवायाला, आणि हांसवायाला लाषलेलें आहे; शिवाय 
टेज्षिसन आणि त्रौनिंग ह्यांनी काव्यांतील स्वभसष्टीनें आमची 
अंतःकरणे मरून टाकलीं झाहेत. कोणींही माणसांनीं प्रवासवर्ण- 


विद्या आणि म्रंथट 
कलाप, 


५१८८६] नेबीन विदयॉर्गेधकलाप, पक 


नांची पुस्तके किंवा एकार्दे दररोजचे बरतेमानपत्र देखील हातीं घे-: 
तरले असतां, वैर्य, साहसाची आवड, आणि ' आत्मार्पण करण्याची 
किंवा आत्माहुति देण्याची रशत्त, श्वार्नी, प्राचीन कालाप्रमार्णेच, 
अझूनही इंग्लिक्क लोकांना महत्कर्त्ये करण्याविषयी प्रदृत्ति किंवा 
प्रेरणा होत आहि, ही गोष्ट त्यांना कळल्यावांचून राहणारच नाईीं. 
इंग्लिझ लोकांनी, स्थूटन्सांच्या प्राचीन भटकण्याच्या वृत्तीला इभा- 
नीपणाने अनुसरणारे होऊन, आमच्या हालीच्या काळांत, उत्तर धु 
वालगतच्या प्रदेशांत, व आफ्रिकेच्या गभेप्रदेशांत जाऊन संक- 
टाला तोंड दिलेळें आहे. सर जान फ्रान्छिन, आणि लि 
ठिंहग्स्टन हे नवीन देश शोधन काढण्याच्या प्रयासांत मृत्युमुखीं 
पडले; आणि चालेस जाजे गॉर्डन हा, आपला प्राण आपल्या 
हातावर घेऊन, ज्या लोकांवर त्याचें अतिशय प्रेम होते, त्यांचा 
त्याच्या हातून बचावणें जरी न झालें तरी, त्यांच्या समेत मरण्याला 
एकटा खाटेम एथे गेला 

आंगल्स, जूदस, आणि साकक्‍्सन्स, हे लोक ज्याकाळी 
प्रथम ब्रिटिशांच्या किनाऱ्यांवर आपल्या सपाट तळांच्या बोटींतून 
समुद्रावरून येऊन जमिनीवर उतरले, त्या काळापासून, ज्या हालींच्या 
काळांत इंग्लिश जहाजे सवे पृथ्वीवर असलेल्या इंग्लिझांच्य़ा 
ताब्यांतील बंदरांत नेहमी जात येत असतात, त्या काळापर्येत, 
आम्ही इंग्लिळ्ा शाईचा इतिहास अनुक्रमाने सांगितला. परदे- 
शांत मिळविलेल्या ह्या मुळखाबरोबर संकटेंही येतात ह्यांत संशय 
नाही. रशिया अफघाणिस्तानांत आम्हांला अझून भय दा- 
खवीत आहे, आणि ज्या स्वेझ कनालाने ( स्वेशच्या कालव्याने ) 
शटट्रद त हिंदुस्तानाला पूर्वीपेक्षा जवळचा मार्ग आम्हांला खुळा 


७६० कॉलोनियल आंड इन्डियन एक्स्हिबिशन, [व्हिक्टोरिया 


केला, त्याच कालव्यामुळें, “इेस्ट्न क्रेस्चन,/” म्हणजे पूर्वेकडील 
लढा किवा बाद, म्हणून जे एक त्रासदा- 
का ळत स. यक प्रकरण आहे, त्यांत आमचा फार हित- 
न संबंध असल्याकारणानें आम्हांला अतिशय 
मन घालावें लागते. परंतु १८७८ त बॉलिन एथे एक कांग्रेस्स, 
म्हणजे मुतसद्दी ( राजप्रेषित ) पुरुषांची एक सभा, जमली होती, 
तींत लार्ड बेकन्स्फील्ड ह्यानें आपल्या मरणाच्या तीन वर्षे अ- 
गोदर यूरोपांतील सर्व राष्ट्रांशी एक तह केला. त्या तहानें नुकताच 
आम्हांला युद्धांत पडण्याचा प्रसंग आलेला होता तो टाळला, 
आणि अफघाणिस्तानची सर हद्द सठूख्यानें ठरविण्याविषयीं सर्व 
प्रकारचे प्रयत्न होत आहेत. शिवाय, जर विस्तीर्ण राज्याच्या 
पायीं काळजी उत्पन्न होते असे म्हणावे, तर त्या राज्याच्या बरो- 
बर सामधथ्येद्दी तसेंच येते. इतके मात्र खरे कीं, पूर्वीच्या अस- 
ठेल्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी, नवीन मुळूख संपादणें वारंवार 
भाग पडतें. ह्याच कारणास्तव, बोनिओ बेटाचा उत्तर भाग, 
न्यू गिनी बेटाचें पूर्वा धे, आणि सोकोत्रा बेट, ही फार अलीकडे 
आमच्या साम्राज्याला जोडलेली आहेत. 
१८८६ साली लंडनांत दुसरे एक एक्सहिबिशन ( प्रद- 
दान ) झालें. ह्यावेळी “ सर्व राष्ट्रांचे '? प्रदर्शन झालें नाहीं, प- 
__ रंतु “ हिंदुस्तान आणि वसविलेल्या रा- 
र "आउ ज्यश्शाखा ” ह्यांत उत्पन्न होणाऱ्या पदा- 
इन्डियन एक्सूहिवि- गं 
डी * थाचें प्रदर्शन झालें, आणि त्याच्या यो 
इंग्लंडची सत्ता किंवा अमल किती दूरवर 
पसरलेला आहे, हें आमच्या विलायतेंतील लोकांच्या पहिल्यारनेच 
प्रत्यक्ष नजरेस आलें. ही गोष्ट खरी कीं, त्या प्रदर्शनांत, माल्टा 


१८८६]  कॉलोनियल आंड इन्डियॅन एक्स्हिविद्वन. ७६१ 


आणि सैप्रस ह्या बेटांखेरीज यूरोपांतील इतर देशांतले पदाथे 
कांहीही नव्हते. तथापि एशिया खंडांवून, हिंदुस्तानची सर्व 
पदार्थसंपात्त, आणि सिलोन ( सिंहृलद्वीप ), स्ट्रेट्स सेटलमें- 
दस ( मलाया द्ीपकल्पांतील दोन प्रांत व पिनांग व सिंगापूर 
हीं दोन बेटें ), नार्थ बोनिओ ( उत्तर बोनिओ ), आणि हांग- 
कांग, ह्या मुलखांत उत्पन्न होणारे पदार्थ, आठे. आरस्टूलेशि- 
यांतून, सोने, रुपे, तांबे, लोखंड, कथील, लोकर, द्राक्षांची दारू, 
आणि धान्ये, हीं आलीं. आफ्रिका खंडांतून केप ( केप आफू 
गूड होप ) एथून हिरे आगि शहामृगान्वा पिसे, सिएरालिओने 
आणि गोल्डकोस्ट (सोने उत्पन्न होणारा किनारा ) एथून हस्ति- 
दंत आणि सोन्याचे दागेने, आणि मॉरिदास बेटांतून उमदें 
लांकूड, हे पदार्थ पाठविले. उत्तर अमेरिका खंडांतील, कानडा 
देशाने, हड्सनच्या अखातांतील फर-सीलस ( नाजूक लंब 
आंगावर असलेलीं समुद्रांतील एक प्रकारची जनावरे) ह्या नांवाच्या 
जनावरांपासून, तो त्या देशांतल्या जंगलांतील इमारतीच्या का- 
माच्या उमद्या लांकडांपर्यंत, जे पुष्कळ पदार्थ उत्पन्न होतात ते सर्व 
पाठविले, मध्य अमेरिकेंतील त्रिटिश्ांच्या अमलाखालील हॉ- 
ड्युरास नांवाच्या देशाने महॉगनी नांवाचें लांकूड आणि साखर 
हे जिन्नस पाठविले. दक्षिण अमेरिकेंतील ब्रिटिश ( ब्रिटि- 
शांच्या अमलाखालील ) गियाना ह्या देशाने अनेक प्रकारचे डीक, 
तेले, आणि झाडांच्या साली, पाठविल्या; आणि वेस्ट इंडिझ नां- 
वाच्या बेटांनीं आपले मसाल्यांचे जिन्नस, रम ( काकवी पासून के- 
ळेली प्यावयाची दारू ), साखर, आणि सुंदर बुरूडकाम, पाठवून 
त्या प्रदर्शनांतील प्रत्येक बळणावर त्या दवीपसमुदायांतीळ अनेक 
बेटांपैकी एकेका बेटाचे नांब प्रदशित केलें. ह्या त्या त्या देशांत 


७६९ इंग्लंड आणि त्यांने वसविलेल्या राज्यशाखा. [व्हिक्टोरिया 


उत्पन्न होणाऱ्या मूल द्रब्यांशिवाय हस्तकोशल्यानें तयार केलेले 
सर्व प्रकारचे जिन्नस त्या त्या देशांतून आलेले होते. त्यांपैकीं 
पुष्कळ, आमच्या देशांत तसल्या प्रकारचे जिन्नस कारागिरीनें 


तयार करतात, त्यांहून चांगळे असून, इंग्लिश लोकांनीं, स्वदेश 
त्याग करून परदेशांत वसाहती करून राहण्याने कल्पक शक्तीत 


किवा कारागिरींत आपलें कोशल्य आणि शाहणपण गमावले 
नाहीं, इतकी एक गोष्ट त्या परदेशीय कारागिरीच्या पदार्थो- 


वरून प्रत्ययास आली. १८५१ सालच्या बड्या प्रदशनाने ज्या 
मोठमोठ्या आशा उत्पन्न केलेल्या होत्या त्या सर्व लवकरच विल- 
यास गेल्या हें पाहण्यांत आलेंच आहे; कारण अत्यंत वेगळालीं 
हितें आहेत ज्यांची अश्या वेगळाल्या लोकजाती, आणि वेगळाल्या 
राष्ट्रांतील ठोक, ह्यांचा संबंध जेथे येतो, तेथें युद्ध सुतराम्‌ नाहींसे 
होऊन समजुतीने आणि मित्रभावाच्या लवादीने लढ्यांचे निकाल 
होऊं लागण्यापूर्वी अझून कांदीं काळ गेला पाहिजे असा संभव दि- 
सतो. १८८६ सालचें प्रदर्शन हें तरी मागल्या प्रदर्शनाहून 
आुभसूचक शकुनाचं होवो, अत्ली आपण आशा करूया; कारण 
हिंदुस्तानचे आणि वसविलेल्या राज्यशाखांतले रहिवासी हे सर्व 
एकाच चक्रवतिनी राणीची प्रजा आहेत, आणि आस्ट्रलेशियांत 
आणि कानडा देशांत वसविलेल्या राज्यशाखांत तरी निदान, बहु- 
| तेक लोक भापा, लोकजाती, आणि अंतः- 
रा करण, ह्यांच्या संबंधाने इंग्लिक्क आहेत. 
' आगि अटलांटिक महासागराच्या पैल 

तीरीं स्थापलेल्या मोठ्या राष्ट्रातील अमेरिकन्स लोक ह्यांना शं- 
भर वषापूर्वी' अविचारी मुतसद्दीपणानें आम्हांपासून दूर दवडलें ह्या 
कारणाने, जरी वेगळ्या प्रदक्षेनाच्या द्वारे, ह्या १८८७ सालांत त्यांचें 


१८८६] इंग्लंड आणि त्यानें वसविलेल्या राज्यशाखा. ७६३ 


वैभव दाखविलें जाणार असेल, तरी त्यांत खेद वाटण्याजोगें कांहीं 
नाहीं; प्राचीन काळांतीळ इंग्लंडाविषयीं ज्या आठवणी त्यांना असतील 
त्यांच्या योगें त्यांचे आमचे नाते आहेच. इॉग्लिक्षा भाषा बोलणाऱ्या 
लोक जातीला भविष्यकाळाकडे आज्याभरितपणार्ने पाहण्याला प्रवृत्त 
करण्यास हरएक प्रकारचें प्रोत्साहक हाली खचीत आहेच; आणि 
पृथ्वीच्या सर्व भागांत असलेल्या इंग्लंडच्या पुत्रांना एकत्र बद्ध 
करून ठेवण्याला वरदीच्या किवा खुणेच्या दाब्दाची जरूर असेल 
तर, तो शब्द नेल्सनाच्या पुढें लिहिलेल्या उदार किवा प्रौढ 
बोलांमध्ये मिळतो; -- 


“इग्लंड, प्रक माणसाने आपलें कतेव्य 
करावें, अशी प्रतीक्षा करतं.” 


सूची. 


डड 


अकबरखान अफघाणांचा अमीर, ' अरमार आठव्या हेन्रीनें उत्पन्न 

७११५ | केलें, २८० 

अटलांटिक महासागरांत तारायं- : अकोट हें छाइव्ह घेतो, ५७६ 
त्राच्या तारेचा दोर टाकला, ' अले ह्या शब्दाची उत्पत्ति, ५९ 
त्यावाटे पहिला निरोप, ७४४- : अलेक्झांडरियाची लढाई, ६४६ 
ऊ४५ ' अल्स्टर प्रांतांतील बसाहती, ३५१, 

अडथळा पालेमेंटांत, ७५२ . द चा 

अफघाणिस्तान ह्यांतील युद्धे, ७१५ । ८ र तीर १ 

अफूच्या संबंधानें उत्पन्न झालेळें आईइए्ने हें आयलेडारचे प्राचीन 
युक्, ७१४ भोल्टा र या नता वो 
अमेरिकेतील वसाविठे ब । आइडा हा बनिशिया नांवाचें राज्य 

तील वसविलेल्या राज्य- .  स्थापतो, २२ 

झालांशीं कलह, ६०२; पहिली | ञकेझनल कॉन्फॉमिटी बिड, ५२९ 
कान्मरेस्स आणि युद्धाची सुरवात | ऑक्रेड एथील वसाहत किंवा ठाणें 
होते, ६१९; स्ातंञ्याचें प्रकटी- । न्यूझीलंडमध्ये, ७२५ 
व ___ | ऑक्सफर्डचाअले १७१० त,५४०, 

अमेरिकेस स्वदेश लाग करून लोक । ५४३; त्यावर दोषारोप होतो, 
जातात, ३१६२, २३९०; तींत ७१५१ 


फ्रेंचांशीं झगडा, ५७५७८; तींत | ऑक्सफर्ड एथील पहिले विद्याथी, 
यादवी किंवा आपआपसां- ११९; ऑक्सफडे एथील १६८१ 
तील यु, १८६१ तील, ७४५; |  सालचें पालेमेंट, ४६६; ऑट 
त्या खंडास नवीन देश शोधून । क्सफडे एथील प्रोव्हिझ्ञन्स, १५३ 
काढण्यासाठी सफरी, २७६, | आम, लंडन एथील/ ४५२-४५३ 


३९८, ३४७ ऑगस्टाइन हा एथेल्बटेकडून ख्रिस्ती 
भयोध्येचें राज्य खालसा केलें,७३३ । धर्म घेववितो, ३० 





७६६ 


ऑगल्स हे मांतपूजक होते, २८; ते 
वसाहती किंवा ठाणीं घालितात, 
२१ 

ऑगल्सींत डृइड्स लोकांची कत्तल, 
१३; ऑगल्सी नांवाची उत्पत्ति, 
*४ ९ 

आजिन्को्टची ठटाई, २३२ 

आध्बेरी ( बिशप ) ह्याला हृदपार 
केलें, ५५५ 

आहेन्डरचीं बिट्स, २९४४; लाडं 
स्ट्राफर्डविषयीं आहेन्डरचें बिल, 
२७७ 

आडल्ड पालेमेंट, १६६ 

आडढाम मार्श (जोगी), १५१ 

आडिसन द्याचे ग्रंथ, ५४५ 

आंडेरिडा हें गांव सिस्सा ह्यानें घे- 
तलें, २० 

आईेंग्टन, मुख्यप्रभान, ६४६ 

आथेल्नी नांवाच्या बेटांत आल्फेड 
लपून राहिला होता, ४२ 

आधेल्स्टन ह्याला ब्रिटनचा बाद- 
शाहा म्हणत, ४७ 

आन (६ डक्रीव्हझची ) हिचा विवाह- 
संबंध तोडला, २९७ 

आन वुलिन, २८६; तिचें लग्न, 
२९० 

आन राणी, हिला गादीवर बस- 
विण्याचा ठराव होतो, ४५९५; 


सूची, 


ती राणी झाली म्हणून डांगोरा 
पिटला, ५२५; आणि माले- 
बरोची डचेस्स, ५२६; आन रा- 
णीची बोन्टी, ५३०; तिचा 
मृत्यु, ५४२३ 

आन्ञूचा ड्यूक स्पेनचा राजा होतो, 
५२२ 

आन्जू प्रांत इंग्लंड गमावतें, १३३ 

आन्जेव्हिन घराण्यांतील राजे, ११३ 

आन्कि-कॉने-लढी-लीग, ७१२ 

आन्सन ह्याची सफर, ५७२ 

आन्सेल्म, आचेबिशप, ९४; तो 
रोम* एथें पुखवस्तु राहवयास 
जातो, ९५ 

ऑप्पोजिशन आणि प्रधानमंडल 
ह्यांची उत्पत्ति, ४५९ 

ऑफ्फा माशयाचा राजा, ३२,३७ 

आबरक्रोबी ( जनरल ) ह्याचा प- 
राभव, ५८६ 

आबरक्रोंबी (सर राल्फ) ह्याचा 
जय, ६४६ 

आबिस्सिनियावरील स्वारी, ७३० 

आवूकीर अखातांतील लढाडे, ६४३ 

आमीन एथील तह, ६४७ 

आयरिश मिशनें इंग्लंडांत येतात, 
३४; आयरिश लोक प्रतिबंध- 
शून्य व्यापाराविषयीं कायद्याचा 
मसुदा नाकारितात, ६२९; आ- 


सूची', 


थरिश॒& लोकांकड्डून पालेमेंटांत 
होणारा अडथळा, ७५२ 

आयन वर्कूत (लोखंडाचे कारखाने) 
उत्पन्न होतात, ५९५ 

आयर्ठेड ह्यांतील लोक आणि त्यांची 
भाषा, ३; दुसरा हेन्री आयर्ले- 
डचा प्रभु होतो, १२३; आयले- 
डवर एडवर्ड ब्रूस ह्यानें स्वारी 
केली, १८२९; ह्या देशाकरितां 
चुकीचे कायदे, २०१; दुसरा 
रिनड त्या देशां जातो, २११, 
२१४; तो देश इंग्लंडच्या सत्ते- 
खालीं आणला, ३५१; त्या 
देशांतील प्राटेस्टंट्सांची कत्तल, 
३९९; तो देश दुसर्‍या चार्ल- 
साला साहाय्य करतो, ४१५; 
राजसत्ताक राज्याची पुनः स्था- 
पना होतांना त्या देशाचें तुक- 
सान होतें, ४४४;त्या देशांतील 
यादवी किवा आपआपपसांतलें 
युद्र, ५००; दुसरा जेम्स त्या 
देशीं राज्य करतो, ४७६, 
५०३; त्या देशासंबंधी आन रा- 
णीच्या कारकीर्दौतील अपरा- 
ध्यांस शिक्षा देण्याविषयीं का- 
यदे, ५३७; त्या देशावर स्वारी 
करण्याविषयी १७९६ सालीं 
फ्रेंच लोकांनी केलेला प्रयत्न, 


४७७६ ७ 


६३९;त्या देशांतील बंड, ६४४; 
त्या देशाचा इंग्लंडाशीं संयोग, 
६४५; त्या देशांत पडलेला ब- 
टाख्यांवरील रोग, ७१७; यंग 
आयलंड किंवा यंग आयलो- 
डस नांवाच्या लोकांचे बंड, ७२ ०; 
त्या देशांतील जमिनीविषयीं का- 
यदा, ७५०; त्या देशांतील धम 
संबंधाचे खातें काढून टाकलें, 
४५०; त्या देशांत झालेळे खून, 
७५३ 

आरन्डेळ (आचेबिशप) हा लॉ- 
हृड्सांचा छळ करतो, २२'५ 

आरन्डेलचा ड्यूक ह्याचा शिरच्छेद, 
२१२ 

आराबेद्ठा स्व्युअटं, हिच्याकरिता 
कट किंवा य॒प्र मसलत, ३६८ 

ऑरेन्जमेन, ६८६ 

ऑरेन्ज लाजिस्‌ नांवाच्या वसाहती 
स्थापल्या, ६३८ 

आकेराइट हा तूत कांतण्याचा सांचा 
कल्पनेनें बनवितो, ५९५' 

अकिंजलं ह्या बंदराची नाकेबंदी, 
७३% 

आगोइल्ट ह्याचें बंड आणि मृत्यु, 
२४४ फड 

आटेव्हेल्ड ( जेम्स व्हॉन ), १८७ 

ऑर्डिनन्सिझ कॅम्वेड्ञाचे, ४२७ 


३६८४ 


ओऔओंडील, ९६ 

ऑडेनर्स लाईस, १८० 

आर्थर (प्रिन्स) द्याचा दग्यानें खून, 
१२३९ 

आधेर राजा साक्‍्सनांचा पराभव 
करतो, २० 

ऑमेडचा ड्यूक द्याला फौजेचें आ- 
घिपत्य दिलें, ५४०; त्यावर दो- 
षारोप केला, ५५१ 

आमोडा ( स्पानिश ),३४१, ३४४ 

आये लोकांपासून केल्ट लोकांची 
उत्पत्ति, ९ 

ऑटीन्सचा वेढा, २३१५; ऑर्टी- 
न्सची कुमारी, २३५ 

ऑसींनी ह्याचे कुलपी गोळे, ७४२३ 

आलाबामा नांवाच्या जहाजाने के- 
लेली तुकसानी भरून देण्याब- 
हृळ मागणी, ७४इ६ 

आलिस पेरॅसे ही तिसर्‍या एड्व- 
डीला भारते, २०९ 

आल्डमन ह्यांची उत्पत्ति, २७ 

झआाल्केड धि मेट, ४०, ४६; त्याने 
कायदे, ४३ 

आल्बन्स (सेन्ट )ची लढाई, २४३ 

आल्बर्ट ( प्रिन्स), ७१३; त्याचा 
मृत्यु, ७४७ * 

आल्नियन, हॅइंग्लडचें प्राचीन नांव, 
११ 


सूचा. 


आल्माची लहाई, ७३० 

आल्व्हाचा ड्यूक इंग्लंडावर स्वारी 
करण्याची दहशत घालतो, ३३८ 

ऑस्टॉलिट्झ एथीळ नपोलियनाचा 
जय, ६५० 

ऑस्ट्रलेशिया ह्या नांवाच्या बेटांच्या 
समुदायांत उत्पन्न होणारे जिन्नस, 
१४६१ 

ऑस्ट्रियांतील गादीवरील हक्काच्या 
संबंधाचे यु, ५६६ 

ऑस्ट्रेलिया, हींत काळ्यापाण्याचे 
कैदी लोक पाठवितात, ६२२; 
तींत राज्यशाखांची स्थापना 
होते, ६८२; दक्षिण ऑस्ट्रेलियांत 
राज्यशाखांची स्थापना, ६८४; 
पश्चिम ऑस्ट्रेलियांत वसाहती 
होतात, ६८४ 

ऑस्ट्रिलियांतील वसविलेल्या राज्य 
शाखांविषयीं कायद्याचा मसुदा, 
७२६ 

इओरल्स किंवा एथेलिंग्स, २५ 

“खू डीएन” ह्या मुद्रालेखाचा उ- 
पयोग होऊं लागतो, १९० 

इंग्लंडचें क्षेत्रफळ, ४; त्या देशाला 
पहिल्यानेंच एन्ग्ठा त्यांड म्हणूं 
लागले, ५४ 

इंग्लिश चचे द्याची न्यवस्था होते,१५ 


सूची. 


इंग्लिश पेट्रयिट्स द्यांचें बंड, ८३- 
दर्ड 

इंग्लिश भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा 
प्रसार किंवा विस्तार, ७६२ 

इंग्लिश लोक ब्रिटनांत येतात, १७; 
प्राचीन इंग्लिश लोकांचीं खेडीं 
आणि कायदे, २५; इंग्लिश हा 
शब्द प्रथम वापरांत येतो, २४ 

इजिप्शन शिलालेख लावून वाचले, 
७१५७ 

इटलि देशाहून विद्या इंग्लंडांत आ- 
णली, ९२७६ 

इड्वाल (वेल्स देशाचा राजा) हा 
लांडग्यांच्या मुंडक्यांची खंडणी 
देण्याचा करार करतो, ५४ 

इंडल्जेन्सविषयीं जाहीरनामा, ४५८ 

इंडिपेन्डेन्स (डेक्ररेशन आफ), ६१५ 

इंडियन फौज माल्टा आणि इंजिप्ट 
ह्यांत नेली, ७४० 

इंडिया ( हिंदुस्तान ) हांत इंग्लिश 
लोकांचीं ठाणीं, ५७४; इंडियांत 
फ्रेंच लोकांशीं युडड, ५७६, ५९ ०; 
वारन हेस्टिग्स ह्याच्या अमला- 
खालीं इंडियाची स्थिति, ६२३; 
इंडियांत मराठ्यांशी युडे, ६२३, 
६५४; इंडिया बिल पसार झालें, 
६२६; इंडियांतील पलटणी- 
शिपायांचा देगा, ७३५; इंडिया 

डर 


>--->___-“““-_५27 िगबविथविषषषय 


७६% 


खुद्द राणी सरकारच्या अमला- 
खालीं आणली, ७३८; इंडि- 
यांत कालवे आणि लोखंडी रस्ते 
बांधले, ७३९; प्रिन्स आफ्‌ वेल्स 
ह्यांची इंडियांत स्वारी फिरते, 
७३९; इंडियांत उत्पन्न होणारे 
जिन्नस, ७६०-५७६१ 
इन्कम टाक्स (प्राप्रिकर) बसविला, 
७१६ 
। इन्कर्मन्नची लढाई, ७३१ 
इन्टडक्ट ( द्वाही ) इंग्लंडावर पो- 
पाची, १३५ 
इन्टरेम्रम ( अराजकाचा काळ) 
१६८८ सालांतील, ४९३ 
इबेरियन्स द्या जातीच्या लोकांशीं 
ब्रिटनांतील प्राचीन लोकांचें नातें, 
र 


। इम्पोजझिशन्स ( गैरकायदा जकाती ) 


पहिल्या जेम्साचे, ३६५ 

; इरास्मस नांवाचा धमेसुधारक, २७७ 

इलेक्टर पालाटाइन, पहिल्या जे- 
म्साचा जांवडे, ३७० 

इलेक्ट्रिक टेलिम्राफ नांवाचें येत्र 
क्रप्ीने बनविले, ७०९; त्याच्या 
टर पोगें ( 
योगें झालेले फेरफार, ७५६- 
२७७ ५9 

इसाबेळ्ञा नांवाची दुसर्‍या एड्वडीची 
राणी, १७९, १८४, १८६ 


१४५७५७ 


इटन एथील शाळा स्थापली, २४० 

शेडिक्ट भाफ्‌ नान्ट, २४६; तें र 
केले, ४७९ 

हेलाइ ( बेट ) हें स्वदेशभक्त लो- 
कांचें आश्रयस्थान, ८४ 

इस्ट आंग्ल्या ह्या राज्याची स्था- 
पना होते, २३ 

इस्ट इंडिया कंपनी, ३४७, ५७४; 
ती कंपर्नु नाहींशी होते, ७३८- 
१७> ९ 

ईस्ट इंडिया कंपनी फ़ान्स देशची, 
५४५ 

शेस्टने केशन, ७२९, ७६० 

हेव्ह्मची लढाई, १५७ 

उसनवार ( कजे ) म्हणून पैसा प- 
हिला चालेस जुलुमानें वतूल 
करतो, ३८१ 

ऊट्म ( सर. जे.) हा ठसनोचा ब- 
चाव करतो, ७१८ 

एकर शहराचा वेढा, ६४३ 

एट्रिझियास्टिकळ कमिशन नांबाचें 
कोडत, ४८३ 

एक्सकम्यूनिकेशन आफ जान, 
१३५ 

एक्सूकूझन बिह, द्याविषयी झगडा, 
४६३-४६५ 

एक्सूचेकर कोट, १०३१, १६५ 


सूची. 


एक्सचेकर दुसर्‍या चाळेसानें बंद 
केला, ४५१७ 

एक्साइस बिह नामंजूर होतें, ५६१ 

एक्स्हिबिशन १८५१ सालचें, 
७२०,७२६; इन्डियन आंड को- 
लोनियल एक्स्‌्हिबिशन १८८६ 
सालचे, ७६० 

एग्बटे सार्‍या इंग्लिशांचा राजा, 
१२, ३१७, २३% 

एजुकेशन आक्ट्स, ६५७, ७५०- 
७५१ 

एजकोटची लढाई, २४८ 

एजहिळची .लढाई, ४०३ 

एडिथ ही आमच्या हालींच्या रा- 

, णीची साक्‍्सन वंशांतील पूर्वज, 
९९ 

एढिंबरी ह्या नांवाची उत्पत्ति, ९२; 
एंडिंबरोचा तह, ३२५ 

एडगर धि पीसबळ, ५३; त्याचे 
कायदे, ५% 

एड्मंड आयनेसाइड हा कूटाशीं 
लढतो, ५८ 

एड्मंड, एडेंड, आणि एड्वुइ, ३, 
४७, ५३ 

एडमंड द्याला धमाकरितां डेन्सांनीं 
ठार मारलें, ४० 

एड्वढे धि एल्डर हा ढेन-लॉ नि. 
कतो, ४५६ 


सूची. 


१७१७१ 


एड्वडे धि कौन्फेस्सर द्याचे पाटन- । एड्वर्ड ( चौथा ) द्याला राजा केलें, 


पोषण नामेडीत झालें,६ ३; त्याची 
कारकीर्द, ६४-६५ 

एडवर्ड धि माटेर, ५५ 

एडवर्ड ( पहिला ) हा राजपुत्र अ- 
सतांनाच बारन्सांशीं लढतो, 
१५५; तो केदेंतून निसटून प- 
ळून जातो, १५७; तो कुसे- 
ड्सांना म्हणजे धर्मयुद्धांला जातो, 
१५८; त्याला राज्याभिषेक होतो, 
१५९; तो पहिलें पूर्ण पा्लेमेंट 
पाचारितो, १६८; तो कर बस- 
विण्याचा हक्क पार्लेमेंटाला देतो, 
१७४: त्याचा मृत्यु, १७८ 

एडवर्ड ( दुसरा ) ह्याचे मर्जीतले 
लोक, १७९, १८३; त्याला 
पदच्युत करून दग्यानें ठार 
मारलें, १८५ 

एड्वडे ( तिसरा ) द्याचे व्यवहारा- 
क्षम वय, १८६; तो फ़ान्साच्या 
गादीवर वारसा सांगून तीक- 
रितां लढतो, १८८; तो आपला 
वारशाचा दावा सोडून देतो, 
१९२; ऑरढर आफ गाटर 
स्थापतो, १९१; तो झेमिश 
साळी लोकांना इंग्ठंडांत आ- 
शतो, १९७ त्याचा मृत्यु, 
२०३; त्याचे पुत्र, १०९ 


२ 








बाळ. ० कवक 





| 








२४७; तो छांडसे देशी पळून 
जातो, ९४९; तो परत येतो, 
२५०; तो क्वारेन्सच्या ब्यूकाळा 
ठार मारवितो, २९२५२; त्याचा 
मृत्यु, २५४ 

एडवर्ड ( पांचवा ), २५४; तों तीन 
महिने राज्य करतो, ५१५८; 
त्याचा खून, २५९ 

एड्वडे ( सहावा ), ९२५६; त्याळा 
राजा केलें, ३०१; त्याचें प्रारथे- 
नापुस्तक, ३०२, ३२२; त्याचीं 
भामर स्कूल्स, ३०६; तो ब्ह- 
कोट स्कूल ह्या नांवाची झाळा 
स्थापतो, ३०६; त्याचा मृत्यु, 
३०८ 

एड्वुइन खिस्तीधर्मी सावेभौम राजा 
होतो, ११-३४ 

एथोंलग एड्गर हाला स्वदेशभ- 
क्तांनी पसंत केलें, ८५ 

एथेलिंग्स किंवा इओरल्स, २५ 

एथेल्फेड ही ढेन्स लोकांचीं बरोक 
म्हणजे सनदी गांवे. जिंकते, 
3. 

एथेल्बाल्ड, एयेल्बटे, भाणि पहिला 
एथेल्रेड, ४० | 

एथेल्रेड धि अन्रेडि हा ढेन्त ळो- 


७७२ सूची'. 


कांना द्रव्य देऊन देशाची सो- एलिनोर दुसऱ्या हेन्रीची राणी, 


डवणूक करून घेतो, ५७ ' १२४, १२८ 
एथेल्वूल्फ, ३२, ३९ एलियट ( जनरल ) हा जिन्नाल्टरचें 


एन्छहोझर्स ( आवाडें धाडून ओसाड । स्राकरता, १६... 
जमीन लागवडीस आणणे) ति- | एटियिट ( जाजे ) कल्पित कादंबर्‍या 


सऱ्या जार्जांच्या कारकीर्दीत, । लिहिणारी, ७५८ 
एलियट (सर जान ), ३७२; त्याला 


५९६ च का दा 
एमिम्रेशन १८२६ सालीं, ६८२ टौअरमध्यें कैदेंत टाकलें, ३२८०; 
एम्प्सन आणि डड्ले, २७३ त्याचा मृत्यु, २८७ 


एलफिन्स्टन हा काबुलाहून माघारा 
हटतो किंवा येतो, ७१६ 
एल आणि सिस्सा, २० 


एम्प्रेसस आफ इंडिया ९ हिंदुस्ता- 
नची सम्राज्ञी ) व्हिक्टोरिया, 


| 
७३% | 1. 
मंडी एशिया ह्या खंडांतील वसविलेल्या 
एम्मा नामंडीची, ६० शि । 
येर रि ६०, दरे राज्यशाखांत उत्पन्न होणारे जि- 
ए-लॉ-शापेद्धचा तह, ५७२ जस, ७६१ 


एलिज्ञाबेथ राणीचे जन्म, २९०; । एस्सेक्सचा पहिला अळे आयटेडांत 
तिला टोअरांत केदेंत ठेवलें, । जातो, ३५०; तो बंड करतो 
३१३; तिचे गुणदोष, ३१७; आणि त्याला देहांत शासन 
तिनें इंग्लंड दुबल झालेलें पा- । होतें, ३५०; एस्सेक्सचा अर्ल 
हिळें, ३२०; ती त्याला प्रक . हा पार्लमेंटच्या फांजेचा तेना- 
करून सोडून जाते, ३५१; पति, ४०३ 
तिच्या कारकीर्दीतील इमारती । एस्सेक्स ह्या नांवाची उत्पत्ति, २१ 
बांधण्याची कला, ३२९; ती ' ऐकॉन बासिलेके, ४१४ 
दम्न करण्याचें नाकारिते, ३३२०, | झो? कान्नेळ ( डानिएल ), ६२६; 
३३९; तिला पोपानें बहिष्कार | तो केर नांवाच्या कोंटीचा स- 
घातला, ३३८; तिचें रक्षण क- भासद॒ होऊन पालेमेंटांत ब- 
रण्यासाठी मंडळी स्थापली, | सतो, ६८८; ओ' कननिल आणि 
३४२९ चार्टिस्ट्स लोक, ७११; तो 





सृच्ती . 


१७७३ 


आयरलेंडाच्या इंग्लंडाशीं संयो- | कमय ट्रीटि ( व्यापारसंबंधाचा 


गाविरुदध चळवळ उत्पन्न करती, 
७१४ 


ओ? कॉन्नॉर ( फौगेस ), ७२० 

ओटागो नांवाचें न्यू झीलंडांत बस- 
विलेलें ठाणें, ७२५ 

ओट्स (टेटुस ) ह्याचें कारस्थान, 
४६१ 

ओडो ( बिशप ) हा बारन्सांशीं सं- 
गनमत करतो, ८९ 

ओथ आफ आहढ्िजियन्स, ३३० 

ओपोटों एथील जय, ६५८ 

ओं ब्रायन ( स्मिथ ), ७२० 

ओल्ड कास्टल ( सर जान ) आणि 
लॉल्लईस, ९३० 
ओऔव्हबेरि (सर टामस) ह्याला विष 
घातलें, ३६७ 

ओऔडेनाडेंची लढाड, ५३८ 

कट किवा एकवळा पालेमेंटाचा 
स्काटांशीं, ४०५ 

कत्तल सेन्ट बंथीलोम्यूची, ३२७ 

कथभटे नांवाचा मॉन्द्रोझ्अचा मंक 
(जोगी), ३५ 

कंबळेडचा झह्यूक हा क्रॉस्टरशेव्ह- 
न एथें तह किंवा करार करतो, 
५ट्र 

कबाल नांवार्चे प्रथानमंडल, ४५५; 
त्या मंडलाची समाप्रि, ४५९ 


तह) फ्रान्स देशाशी, ७४४ 

कर दुसरा वुइलियम ह्याच्या कार. 
कीर्दोत जबर होते, ५२-९३; 
बिशप्स लोक बेकायदा करांना 
अडती घालतात, १३०; कर 
बसविण्याचा हक्त किंवा अधि- 
कार पार्टेमेंटाला दिला, १७४ 

कराक्‍टेकस, १३ 

कर्के ( कनेल ) ह्याला लंडन्डेरी वे- 
व्यापासून सोडविण्याकरितां पा- 
ठविळें, ५०२ 

ककूस लाम्बूस ( ककोचीं कोंकरे 
किंवा मेंढरे ) ह्यांनी केलेलीं 
दु्टपणाचीं इत्य, ४७७ 

कर्मे पहिल्या चालेसानें जुलुमानें घे- 
तलेलीं, ३८१ 

कलकत्ता शहर वसलें, ५७५; तेथील 
ब्लाक होल, ५८१; क्राइव्हू 
हा तें शहर जिंकून परत घेतो, 
५९०८ 

कड़ोडनची लढाई, ५६७ 

कवि तिसऱ्या जॉजोच्या कारकीर्दी- 
तील, ६७० 

कॉइन्स ( नाणीं ) सोन्याची पहि- 
त्यानें वापरांत आलीं, १५५३ 
आल्केडाच्या नोतवार्ची नाणीं 
रोम शहरांत खणून काढढीं, ४५ 


७७४ 


काक्‍्स्टन ( वुइलियम ) छापखाने- 
वाला, २५३ 

कांटबरी नांवाची न्यू झीलंडांतील 
बसाहत किंवा ठाणें, ७२५ 

कांटबेरी ह्या नांवाची उत्पत्ति, १९ 

काटालन्स ह्यांना इंग्लंड सोडून देतें, 
५४२ 

कॉंग्र्न फ्यामिन ( कापसाच्या तुट- 
वड्यामुळें पडलेला दुष्काळ ), 
४७४६ 

काड्वाहून हा पेन्डाला मिळतो, ३४ 

काथरिन ( आरागानची ) ही प्रिन्स 
आर्थर ह्याच्याशी विवाह करते, 
२७४; आणि नंतर ती आठव्या 
हेन्सीशीं लग्न करते, २७५,२७९; 
तिचा लम्नसंबंध हेन्री तोडतो, 
२८६-२*.० 

काथरिन हाउअडे हिचें लप आणि 
शिरच्छेद, २७५७, २९८ 

कानडा हा देश जिंकला, ५८८; 
त्याला राज्यव्यवस्था करून 
दिली, ७०७; डोमिनियन आफ 
कानडा, ७०५७; पासिफिक महा- 
सागरपर्यंत आगगाढीचा लोलंडी 
रस्ता, ७०८; कानढा देशांत 
उप्न्न होगारे जिन्नस, ७६१; 
१८३७ सालचें त्या देशांतील 


सुची. 


बंड, ७०६; त्या देशांत फ्रेंच लो- 
कांशीं झगडा, ५७८ 
कानपूर एथील कत्तल, ७३१६ 
कातूट-करूट हा शब्द पहा 
कॉन्कॉडेची लढाई, ६१२ 
काजिंग (जी) पेनिन्शलर वॉर चाळू 
करतो, ६५४; तो परपुलखी 
खात्याचा सेक्रेटरी होतो, ६७५; 
त्याची परराष्रव्यवहारपद्धति, 
६७६; त्याचा मृत्यु, ६८५ 
कान्निंग (लाड) हा पहिला हिंदुस्ता- 
नांतील व्हाइसरॉय, ७३५; त्याची 
हिंदुस्तानांतील शिपायांच्या दुं- 
ग्याच्या वेळची वागणूक, ७३५, 
र २" - १ 
कॉन्सव्हेंटिव्ह हा शब्द पहिल्यानें 
प्रधातांत येतो, ६५५ 
कॉन्स्टांटिनोपल एथून म्रीक लोक 
पळून जातात, २७६ 
कॉन्स्टिट्यूशनल गव्हू्नमेंट (सुव्यवस्थ 
राज्यपदति) हिचा उदय, ५४४ 
कॉन्व्हिक्ट सेटल्मेंट्स, ६२२ 
कॉन्व्हेंटिकळ आक्ट, ४४६ 
कॉन्व्हेन्शान पार्लमेंट ( सामयिक 
पार्लमेंट), ४४० 
कॉन्व्होकेशन आफ्‌ कर्जा ( धर्मॉप- 
देशकांचे समाज किंबा संघ ), 
१६८ 


सची, 


कांपरडाउन ह्या बंदरा बाहेर अर- 
माराच्या लढाईतील नय, ६४१ 

काफर्स लोकांशीं युडे, ७९३-७२४ 

कॉफी होतिझ ( कवालखाने ) लंड- 
नांतील, ४८१ 

काबट द्याच्या सफरी, ९२७६ 

काबिनेट ( मंत्रिमंडल ) बनविले, 
५५ 

कांबेल़् कवि, ६७० 

कॉंबेट ( वुइलियम ), ६६६ 

कॉंबडेन, ७१२, ७१८; तो फ़ान्स 
देशाशी तह जमवून आणतो, 
ऱ्य , 

कॉमन छीझ (सामान्य सुकदमे) ह्यांचे 
कोडत, १६५ 

क्ॅमन्वेल्थ ( लोकसत्ताक राज्य ) 
ह्यांतील गेरवहिवाटी, ४२३; 
कॉमन्वेल्थनें पसार केलेले का- 
यदे, ४२१; कॉमन्वेल्थ झालें 
म्हणून डांगीरा पिटला, ४१३ 

कॉमन्सांना कायदे करण्याच्या अ- 
घिकाराचा अंश मिळतो, १८४; 
त्यांना राजाला द्रव्याच्या पुर- 
वण्या करण्याचा अधिकार मि- 
ळतो, २२४; मान्टफटीच्या 
पालैमेंदांतील कॉमन्स लोक, 
१५६; कॉमन्सांना पालमेंटांत 
बसण्याकरितां पाचारण होतें, 


१७५ 


१६८; ते लाईसांपातून बेगळे 
बसूं लागतात, १९६, २१६ 

कॉम्पिर्गेशन, २६ 

कायदा, इंडेस्िटीचा, ४४०; सेध्ठ- 
मेंटचा, ५२३; आठव्या हेन्रीचा 
सक्‍्सेशनचा, ३००; सुप्रेमसीचा, 
२८९; युनिफॉ्मेटीचा, ३१०९, 
१०६, २११२९, ४८५ 

कायदा पाखंडमताविरुद,२२४; का- 
यदा राजद्रोहाचा दुरुस्त केला, 
"५१५ 

कायदे आल्फ्रिड घि ग्रेट ह्याचे, इ४३- 
४४; कायदे एड्गर ह्याचे, ५३, 
"५९ 

कायदे पहिल्या वुइलियमाच्या अम- 
लांत एकत्र केले, <५ 

कायद्यांच्या . किंवा न्यायाच्या को- 
डतांची व्यवस्था, १६४ 

कॉयनेज ९ नाणीं ) हिणकस केलीं 
जातात, ३०४; हिणकस नाणीं 
चलनांतून माघारी धेतलीं,३२५; 
नवीन नाणीं, ५१६ 

कार (६ रॉबट ) समसेंटचा अ, 
३६७ 

कारखाने द्यांतील मजूरी करणाऱ्या 
मुलांचे जाच बंद करण्याविषयी 
कायदे, ६९५६ « 

कोंसेनेशन ( राज्याभिषेक ) ब्हि. 


७७६ 


क्‍्टोरिया राणीला होतो, ७१० 

कारोलाइन राणी-हिचें लग्न,६६७; 
तिची अपराधी म्हणून चौकशी 
होते, ६७२ 

कार्टत्राची लढाडे, ६६२ 

कॉर्पोरेशन आक्ट, ४४५; तो का- 
यदा रदद केला, ६८६ 

कॉर्न ( धान्य ) ह्यावर जकातीचे 
किंवा करांचें ढळतें मान, ६८१ 

कॉनेवालिस ( लाडे ) हा यार्क-टा- 
उन एथें शत्रंना शरण जातो, 
६१८ 

कॉने-लॉझ जुलमाचे, ६६५; त्यांच्या 
विरुद्ध कट, ७११; ते रद्द हो- 
तात, ७१८ 

कालोइल, ७५८ 

कासे ह्या शहराचा जनरल वुइ- 
लिम्स ह्याने बचाव केला, ७३० 

कॉलरा (पटकी ) ची धाम उठते, 


७४९) 
कालवे पहिल्यानें बांधले, ५५६ 
कालिर्फीनिया-ह्या संस्थानांत सोनें 
सांपडतें, ७२३ 
काले हें शंभर वषोच्या युद्धानंतर 
इंग्लिशांच्या ताब्यांत आलें, 
२३१८; त्याचा वेढा, १९८; तें 
इंग्लिशांच्या' हातून जातें, ३११७ 
कोलिट-ह्याची व्याख्याने, २७७ 


सूची. 


कालेन्डर ( पेर्चांग ) ह्याची सुधारणा, 
५७९ 

काल्डर ( सर रॉबर्ट ) हा स्पानिश 
अरमाराचा पराभव करतो, 
६४९ 

काल्व्हिन ह्याचे स्कॉच अतुयायी, 
३२३ 

काव्हानारी (सर एल्‌) ह्याचा खुन, 
७'४१ 

काव्हलीयर्स ह्या नांवाचा पश्च, ४०२; 
काव्हलीयर पालेमेंट, ४४२९ 

कॉव्हेनांट फस्टे (पहिला करार- 
नामा ). ह्यावर सद्या होतात, 
३डड 

कॉव्हेनांटसे आफ्‌ स्काट्लंड, ३१९४ 

' ते इंग्लिश धमॉपदेशकांना हा- 
कवून देतात, ४७८ 

काव्हेन्डिश ( लाड एफ्‌) ह्याचा 
खून, ७५३ 

कास्टल्स ( किल्ले ) नामेनांचे ह 
बांधण्याची सुरवात, ८२; त्यांचा 
दुसरा हेन्री नाश करतो, ११६ 

कास्टल्रे ( लाड लन्डनडेरी ) ह्याची 
आत्महत्या, ६७४ 

कास्सिटेराइडिझ, १० 

कास्सिव्हिलॉनस, ११ 

किंग्स म्हणजे राजे निवहून नेमीत, 
ऱ्ट 


सूची 


क्क १७७१७ 


किंग्स बेंच नांवाचें कोडत स्थापले, 
१६४-१६५; केंब्रिज्ज एथे 
किंग्स कॉलेज स्थापले, २४०; 
लंडनांत किंग्स कॉलेज स्थापले, 
७०१; किंग्स कोर्ट (राजाचें को- 
डत ) नांवाचें कोडत, ८६, 
१०२ 

किल्केनीचें स्टाटूट, २०१ 

किडिकान्कीची लढाडं, ४७९ 

कोट्स कवि, ६७० 

कृक, तारायंत्र कल्पनेने बनविणारा, 
२१9०९ 

कूक ह्याच्या सफरी, ६२१ 

कूपर कवि, ६७० 

कृुट (सर आयर ) हिंदुस्तानांत, 
«र्ड 

केट ( रॉबटे ) ह्याचें बंड, ३०४ 

केंटचा ड्यूक हा व्हिक्टोरिया रा- 
णीचा बाप, ६६७ 

केंट नांवाचें राज्य स्थापलें, १९ 

केटो स्ट्रीट नांवाच्या गट्लांतील किंवा 
आळींतील गुप्र मसलत, ६७४ 

केड ( ज्याक ) ह्याचें बंड, २४१ 

केडिझवर केलेली मोहीम फसते, 
३७९ 

केड्मन कवि, ३५ 

केनिल्व्थे एथील डिक्‍्टम म्हणजे 
तह, १५८ 


केनेथ नांवाचा स्काटांचा राना 


ह्याला लोथियन नांवाचा प्रांत 
मिळतो, ५४ 

केप आफ्‌ गूड होप एथीळ वस- 
विलेली राज्यशाखा, ७२३, 
७२४; ती इंग्लंडाला मिळते, 
६३५; तेथील फेडरेशन ( इतर 
संस्थानांशीं मिळून एकजूट किंवा 
संयुक्त राज्य ), ७५२ 

केप ब्रिटन जिंकून घेतलें, ५८५ 

केल्ट्स त्रिटनांतील, ९ 

कोक ह्याला तुरुंगांत घातलें, १३७३ 

कोपनहेगन एथील डेन्स लोकांचें 
अर्‌मार इंग्लिश लोक हिरावून 
घेतात, ६५३; कोपनहेगनची 
अस्मारांची लढाई, ६४७ 

कोर्पानकस, ३४७ 

कोट आफ हाइ कमिशन झ्या नां- 
वाचें कोडत, ३५८; तें कोडत 
मोडलें, ३९८ 

कोटे माशल (लष्करी कोडत) स्था- 
पले, ५-५ 

कोलंबस ह्याने लाविलेले शोध, २७६ 

कोलोनियल आफिस ९ राज्यशासांसं- 
बंधी खात्याची कचेरी ) देश 
त्याग करवून लोकांना परदेशी 
राहवयास पाठविण्याचे काम 
मनावर घेतें, ९८२ 


१३१७ 


कोल्रिज्ज कवि, ६७० 

कौन्सिळ आफ इलेव्हन (अकरा 
असामींचें मंत्रिमंडळ ), २१० 

कौन्सिळ आफ्‌ धि नार्थ मोडले, 
३९८ 

कूट नांवाचा इंग्लंडचा राजा, ५८ 

क्याथलिक अस्सोशिएशन स्था- 
पित होते, ६८६; कक्‍्याथलिक 
इम्यान्सिपेशन बिल्ट पसार होतें, 
६८७ 

क्‍्याथलिक्सांना पा्लमेंटांत घेऊ नये 
असा कायदा होतो, ४६१; 
क्याथलिक्स एलिझाबेथ विरुद्ध 
बंडे करतात, ३३८, ३४२; 
तयांच्या विरुद्ध टेस्ट आक्ट नां- 
वाचा कायदा होतो, ४५९; दु- 
सरा जेम्स क्याथलिक्सांना स- 
रकारी हुद्यांवर नेमतो, ४८२ 

क्यूरिंआ रेजिस ( राजानें कोडत ), 
१०२ 

काइस्ट चर्चे (आक्सफ्ड एथील ) 
ह्या नांवाच्या कॉलिजाची स्था- 
पना होते, २८३ 

काउन (गादी ) आन हिला मि- 
ळांवी असा ठराव होतो, ड ९५; 
त्याच प्रकारें काडउन (गादी) 
हानोव्हरच्या घराण्याला मिळावी 
असा ठराव होतो, ५२३ 


सूची, 


काठन जूएल्स ( राजाचें जवाहीर ) 


बाश नांवाच्या नदींत गमावतें, 
१४१ 


क्राउन पॉइन्ट, हें स्थल पेतलें,५८६ 

क्रॉनिकल ( साक्‍सन ) नांवाची ब 
खर, ४४, रश, ९६, १ ०३, 
११०, १११, ११३ 

क्रान्मर ह्याचा उद्य, २९०; त्यानें 
केलेल्या प्राटेस्टंट धमोच्या सु- 
धारणा, ३०२; त्याला कैदेंत 
टाकलें, ३०७; त्याला जिवंत 
जाळलें, २११६ 

क्रॅम्लिक्स, ८ 

क्रॉम्वे्च ( ऑलिव्हर), ४०५; 
त्याचा आयनेसाइड्स नांवाचा 
रिसाला, ४०६; तो आयलंड 
जेरीस आणतो, ४१६; तो स्का- 
ट्लंडांत दुसऱया चाठेसाशीं ल 
ढतो, ४१८-४१५९; तो त्या चा 
ठेसाचा वृस्टेर एथें पराभव क- 
रतो, ४२०; तो लाँग पालेमेंट 
बंद करतो, ४२५; ताला पो- 
टेक्टर केलें, ४२६; त्याचे आ- 
डिंनन्सिज्ञ, ४२७, तो मेजर 
जनरलांना पुलकी अधिकारी 
नेमतो,४२९; तो राजा हा कि- 
ताब नाकारतो, ४१०; त्याचा 
मृत्यु,४२३;त्याचे गुणदोष, ४३३ 


सूची. 


क्रॅम्वेद्च ( टामस ) द्याचा राज्य- 
कारभार, २८८-२९५; तो मा- 
नस्टरिक्षचा नाज करतो, २९४; 
त्याला देहांत शासन होतें, २५७ 

क्रॉम्वेद्ठ ( रिचडे ), ४३४ 

क्रिमियांतील युद्ध, ७३० 

क्रिश्चियन्स लोकांची, अट्जीयसंचा डे 
( राज्याधिकारी ) तुटका करतो, 
६६८ 

क्रिश्चियानिटी (खिस्तीधर्म ) इं- 
ग्लंडांत आणला, २९९ 

कसेड्स ( धमेयुद्धे ), ९६; रिचर्ड 
हा धमेयुद्धाला जातो, १२७- 
१२८ 

केसीची लढाई, १९० 

कृर्केभ्वेद्ध नांवाचा तुरुंग सुरुंगांनीं 
उडविला, ७४८ 

कर्जा ( धर्मोपदेशक ) ह्यांची चो- 
कशी, १२०; ते पारलमेंटांत ये- 
ण्याचें नाकारितात, १६८ 

क्वाइड नदीवर पहिलें स्टीम-टग 
( दुसऱ्या जहाजांना ओढून ने- 
णारें वाफेचे जहाज), ६६९ 

हाइव्ह ( रॉबर्ट ) हा हिंदुस्तान वां- 
चवितो, ५७६: तो कलकत्ता 
जिंकून परत घेतो, ५८९; त्याला 
पदेवी देऊन बढा लोक केलें, 
५९०७ 





ळा चडन्याक कडा 





७७७ 


क्रॉथ ( कापड ) विणण्याला इंग्लि- 
शांना शिकविले, १९४ 
' क्ारेन्डन एथील अस्साइझ (आज्ञा- 
पत्र), ११९; कॉन्स्टिट्यूशन्स 
आफ्‌ क्रारेन्डन, १२० 
। क्ारेन्डनचा अले-हाइड शब्द पहा 
क्वारिन्सचा ड्यूक ह्याचा मृत्यु, २५२ 
; क्व कसन (टी ) हा गुलामगिरीला 
प्रसिद्रीतीनें दोष देतो, ६५१ 
काव्हरहौसचें बंड, ४९८ 
क्लॉस्टरझेव्हनचा करारनामा किंवा 
तह, ५८२ 
क्लेरवा, ओ' कॉोन्ञिद्ध ह्याला पालेमें- 
टाचा सभासद निवडले, ६८७ 
किबेक शहर घेतलें तो प्रकार, ५८७ 
किबेरॉनच्या अखातांतीळ लढाई, 
५८९ 
कुईन्स लांड ही वेगळी राज्यशाखा 
केली, ६८३ 
केकर पंथी लोकांना शपथ न घेतां 
सत्य स्मरून सांगण्याला मोक- 
ळीक दिली, ६८८; त्यांचा उ- 
दय, ४२% 
खिडक्यांवर कर, ५१७ 
खुर्द काबूल नांवाची बारी होतील 
कत्तल, ७१६ 
छैबर नांवाची बारी हिच्याजवळ 
घडलेले अरिष्ट, ७१६ 


र्ट 


गुम नांवाचा डेन्स लोकांचा प्र- 
मुख सरदार, ४३ 

गन पाउडर डॉट, ३६४ 

गन पाउडर ९ बंदुकीची दारू ) उ- 
पयोगांत आल्यापासून फेरफार 
झाले ते, २६४ 

गाइ फॉक्स, ३६४ 

गॉटचा जान, २०३, २०४, २०९ 

गॉडवृडन, वेस्सेक्सचा अले, ह्याला 
न्यायबहिष्कृत केलें, ६५ 

गॉफ ( लाडे ) हिंदुस्तानांत, ७२२ 

गाटेर ( मोजेबंदाची ) नांवाची प- 
दवी, १९१ 

गॉडेन (सी. जी. ) ह्याचा मृत्यु, 
७४१, ७५९ 

गॉडेन ह्याचे दंगे, ६१८ 

गांडनर ( बिशप ), ३०५, ३१० 

गांडिनर नांवाचा इतिहासकार, 
७५ 

गालिलीयो, ३४७ 

गाव्हेस्टन ( पीयसे ) हा अमल क- 
रतों, १७९; त्याचा शिरच्छेद, 
१ट्ळ 

गास्कॉइन नांवाचा न्यायाधीश, 
आणि प्रिन्स हेन्री, २२७ 

गिब्षन ह्याचे मंथ, ६६९ 

गियाना ( त्रिटिश अमळलाखालील ) 


सूची. 


होंतील उत्पन्न होणारे जिन्नस, 
२७६१ 
गिल्ड्स ( श्रेणी, मंडळ्या ) बनतात, 
, षड 
' गिल्बटे (सर एच. ) ह्याची सफर, 
२१२८ 
गुजरातची लढाई, ७२२ 
, गुलाम इंग्लंडांत, २६ 
' गुलामगिरीची मनाई, ६९६ 
| गुलामांचा व्यापार हा लान्फांक बंद 
| करण्याविषयी यत्न करतो, ८७; 
।, तो व्यापार बंद केला, ६५१- 
, _ ६५२ 
' गेन्सबरो नांवाचा चितारी, ६७१ 
 गेरिझा बांडूस, स्पेन देशांतील, ६५५ 
। गोडॉल्फिन ह्याना राज्यकारभार, 
|. मा 
' गोल्ड, म्हणजे सोनें, ह्याचा शोध 
| र लागतो, ७२३ | 
: गोल्हस्मिथ द्याचे ग्रंथ, ६७० 
, ग्यास ह्याचे दिवे पहिल्यानें लावूं 
लागले, ६९८,६९५ 
. म्रा्न ( हेन्री ) आयरिश स्वदेश- 
भक्त, ६१७; तो फ़ी ट्रेड बिळ 
नाकारितो, ६२९ 
ग्रांड अद्डायन्स लूट ह्याच्या विरुढ, 
५२९७ 


| 
। 
| 
| 


1) 


सुची, 


ग्रामर स्कूल्स स्थापली, ३०६ 

ग्रॉसूटेस्ट नांवाचा लिंकनचा बिशप, 
१५१ 

ग्रीक टेस्टामेन्ट द्याचा प्रसार, २७५ 

भ्रीन नांवाचा इतिहासकार, ७५८ 

म्रीनिच एथीलळ हॉस्पिटल बांधलें, 
५१० 

भेगरी (पोप ) आणि आंगल्स लोक, 
२९-३० 

म्रेट कॉन्ट्राक्ट, २६६ 

ग्रेट त्रिटन नांवार्चे स्कॉट्लंडचा सं- 
योग होऊन झालेलें राज्य,५३६ 

प्रेन्व्हिद्ट ( जार्ज) प्रधान, ६०१ 

ग्रे ( लार्ड ) ह्याचा राज्यकारभार, 
६९१, ७१८ 

ग्रे (ढाड) ह्याला पकडून देहांत 
शासन होतें, २५५, २५८ 

मे (लेडी जेन), ३०७,२०८,२१३ 

ग्रेशम ( सर टॉमस ), ३२७ 

ग्लाड्स्टन ( डब्ल्यू. इ. ) हा बाढुट 
आक्ट आणि रिफॉमंबिद्ध पसार 
करतो, ५४३; होम रूल पसार 
करण्याविषयी त्याचा यत्न सि- 
द्वीस जात नाहीं, ७५४ 

ग्लॅस्टिरचा ड्यूक, टॉमस, २१२ 

ग्लॅस्टरचा ह्यूक, इम्क्रि, द्याचा अ- 
मल, २३४-२३८; त्याचा द- 
ग्यानें खून, २४१ 


७9८१ 


ग्लॅंकी एथील कत्तल, ४५५ 

ग्लेन्डूरचें बंड, २२१-२२३ 

चपात्या हिंदुस्तानांत गांवोगांव पा- 
ठविल्या जातात, ७३४ 

चचे लांड्स ( देवळांना दिलेल्या 
जमिनी ) बडे लोकांच्या हातीं 
जातात, २९४, ३१४ 

चाथम ( लाड ) पिर हा शब्द पहा 

चान्ट्री, मूतिकार, ६७१ 

चान्सेद्र ह्या नांवाची उत्पत्ति, 
८७५, ८६; पहिला प्रतापी चा- 
न्से्धर, १६० 

चाटर पहिल्या हेन्रीचा, ९८; मेट 
चाटेर, १३%०-१४०; पीपल्स 
चाटेर, ७११ 

चार्टिस्ट लोकांचा उद्य, ७११; 
१८४८ सालचे चार्टिस्ट्स, 
७० ०--७२१ 

चालेस ( पहिला ) ह्याचें इन्फा- 
न्टाशीं लग्न होणार होतें तें मो- 
डलें, ३६८; तो फ़रान्सच्या हेनिरि- 
एद्ाशीं लभ्न करतो, ३७५; 
त्याचे गुणदोष, २३७६; त्याचे 
पार्लमेंटाशीं झगडे, ३७७, ३८७, 
३९५, ४१२; तो स्टाफडोला 
मृत्यूची सजा देण्याविषयीं वा- 
रंटावर सही करतो, ३५७; 
स्काटांकडे पळून जातो, ४०८) 


ऊद 


तो पालैमेंटांचा कैदी. होतो, 
४०%; त्याचे आयरिशांशीं आणि 
स्काटांशीं फंदफितूर, ४१०; 
त्याला कारिस्त्रक कास्टलांत 
कैदेंत ठेवलें, ४१०; त्याचा शि- 
रच्छेद केला, ४१२ 

चालेस ( दुसरा ) हा स्कॉट्लंडांत 
जाऊन पोहोचतो, ४१५७; त्याला 
स्कॉटटंडांत राज्याभिषेक होतो, 
४२०; तो फ्रान्स देशीं पळून 
जातो, ४२१; त्याला पुनः गा- 
दोवर बसवितात, ४३७; त्याचे 
गुणदोष, ४३८; त्याचें लग्न, 
४४९;तो एक्सचेकर बंद करतो, 
४५७; त्याचीं डचांशीां युडे, 
४५०, ४५८; फ़ान्सच्या राजा- 
पासून त्याला पेनशन मिळतें, 
४५५७, ४६०; त्यांचा मृत्यु, 
४६९ 

चालैस ( पांचवा ) स्पेनचा, ह्याची 
वंशावळ, २८४ 

चालेस (सातवा), आणि झान डाके, 
२३१५-२९३०७ 

चाली बॉल्ञी ( प्रिन्स ), ५६८ 

चॉसर ह्या कवीचे ग्रंथ, ११९ 

चिचेस्टर द्यानांवाची उत्पत्ति, २० 

चिप्पेन्हाम एथील आल्केडाचा ढे- 
न्सांनीं केलेला पराभव, ४९ 


सूची. 


चीन देश द्याच्याशीं युडे, ७१४, 


७२३२३२, ७४० 
चेरिंग करॉस्स हा एलिनोरच्या क्रॉ- 
स्सांपैकीं एक, १६० 
चेस्टफॉल्ड हा इंग्टंडाविषवीं नि- 
राशा प्रदाशीत करतो, ५८२ 
जगाचा इतिहास नांवाचा राली 
ह्याचा ग्रंथ, ३६% 
जज ( न्यायाधीश ) ह्यांना स्वतंत्र 
केलें, ५१५ 
जत्रा किंवा मेळे, १४७ 
जनरल वारंट्स ( मोषम वारंटें ) 
देण्याची बंद केली, ६०२ 
जमीनदार नांवाचे हिंदुस्तानांतील 
' जमीनीचा वसूल जमा करणारे, 
६२३ 
जमेका हें बेट स्पानिश लोकांपासून 
जिंकून घेतलें, ४३१ 
जनेल बुक ( रोजनिशी वही ) पा- 
लैमेंटचें, ३७३ 
जाव्ह्स (आडमिरल ) हा स्पानिश 
लोकांच्या अरमाराचा पराभव 
करतो, ६४०-६४१ 
जर्टिशिअर्स, झांबाड,९२-«३; सा- 
ल्स्बरीचा रॉजर,१०९,१०%; डी 
ठूसी,११६;लॉंगशां,१२८: ्रूनर्ट 
बॉल्टर, १३१०; फिद्झ-पीटर, 
१३०,१३८:पीटर डे रॅशि, आणि 


सूची, 


झबर्ट डि बर्ष, १४५; जत्टिश्िअर 
हा हृदया नाहींसा होतो, १६० 

जॉइन्ट स्टाक केपनिझ, १८२४ सा- 
लच्या, ६७%, ६८० 

जाक केढ श्याचें बंड, २४१ 

जाक स्ट्रॉ द्याची बंडाळ लोकांची ज- 
मात, २०५ 

जाकोबाइट्स, ४९७; त्यांचे फंद- 
फितूर,५१ ० 

जाकोबाइट्स लोकांचीं बंडे, १७१५ 
सालचें, ५५२; १७४५ सालचे, 
५६८-५६९ 

जॉन (गॉटचा ) लांकास्टरचा ड्यूक, 
२०२, २०४, २०९ 

जॉन बॉल हा सव मतुष्यांची स- 
भानता हीविषयीां उपदेश क- 
रतो, २०५ 

जॉन बुद्ध, हिस्टरि आफ, नांवाचा 
ग्रंथ, ५४६ 

जॉन राजा पहिल्या रिचडाविरुद्ध 
फंदुफितूर करतो, १२८-१२५; 
तो नार्मेडी गमावतो, १३३; तो 
पोपाशीं कलह करतो, १३४; 
त्याचा आपल्या बारन्सांशीं झ- 
गडा, १३८; तो माझा कार्टावर 
सही करतो, १३९; त्याचा मृत्यु, 
१४१ 


जॉन्सन ( ताम्युएल ), ६९९-६७० 


ज्ट्ड 


जॉजे (पहिला ) हा राना झाला 
म्हणून सर्वत्र विदित केलें, ५४३३ 
त्याचे यरणदोष, ५५१; त्याचा 
मृत्यु, ५५९ 

जॉजे ( दुसरा ) ह्याचे गुणदोष, 
५६०; तो डेथ्गिनच्या लढाईत 
भय मिळवितो, ५६७; त्याचा 
मृत्यु, ५५१ 

जॉजे ( तिसरा ) हा गादीवर ब- 
सतो, ५९१; त्याचे गुणदोष, 
५९८; तो अमेरिकेशीं कलह 
करतो, ६०९, ६०९; बरा हो- 
ण्याची आश्या उरली नाहीं ३- 
तर्के त्याला वेड लागतें, ६६४; 
त्याचा मृत्यु, ६६८ 

जॉजे ( चौथा) द्याचा राणी कारोर 
लाइन हिच्याशी कलह, ६७२; 
त्याचा मृत्यु, ६८८ 

जारो एथील मानस्टरी (मठ), 
१६, २* 

जाहीरनामे, बेकायदा, पहिल्या 
जेम्साचे, ३६५ 

जिन्रॉल्टरचा वेढा, ६१६; तो वेढा 
उठविला, ६९० 

जिन्केळ नांवाचा डच सेनापति आर. 
यळेढांत जातो, ५०७ 

जेट्स नांवाचे लोक ब्रिटनांद येऊन 
उतरतात, १५, २२ 


७्द्डं सुची, 


जूरिझ स्थापल्या, ११७ हुद्देदार नेमतो, ४७८; तो का 
जू ( यहूदी) लोक इंग्लंडांत वस्ती य॒द्यांचा अतिक्रम करण्याचा अ- 
करून राहतात, ८८; त्यांना त्या घिकार आपणास आहे असा 
देशांतून हाकवून दिलें, १६६; | वाद मांडतो, ४८१; तो माग्डलेन 
त्यांना पालेमेंटांत घेऊं लागतात, नांवाच्या कालेजांतील फेलोझना 


६८८, ७ड२ घालवून देतो, ४८५; त्याच्या पु- 
जेंकिन्साचे कान ह्याच्या निमित्ताने ताचें जन्म, ४८७; तो फ्रान्स 

उद्दवलेलें युढ़, ५६४ देशीं पळून जातो, ४९९; तो 
जेन सीमर हिचें लग्न, २९५ आयलेडांत राज्य करतो, ४९६, 
जेफिझ नांवाचा न्यायाधीश, ४७७, | ७५०३ 

४९३ जेम्स नांवाचा स्कॅटिलंडचा राजपुत्र 


जेम्स ( पहिला 9 ह्याला स्कोनच्या | ह्याचे पालनपोषण इंग्लंडांत 
' पाषाणावर बसवून राज्याभिषेक , होतें, २२३ 
केला, ३५६; त्याचे गुणदोष, जेम्स ( चौथा )स्करॉट्लंडचा, २७५ 
३५६; त्याचे प्यूरिटन्स लोकांशीं | झटकेनची लढाडे, ३४५ 
कलहू, ३६०; तो गन पाडडर- । दावे हिथे र क ग 
३६४; तो पालेमेंटावांचून राज्य णि व डा कित्ता क 
करतो, ३६५७; तो राठी द्याला । व . च गोत रर 
देहांत शासन करवितो, ३६७; ' हरे टोकांशी पुडे, ७२९२-७२, 
त्याचे पा्टेमेंटाशीं झगडे, ३७१- | 1.0. ह 
३७५; त्याचा मृत्यु, ३७५ झोओलॉजिकल गार्डन्स लोकांना 
जेम्स ( दुसरा ) द्याचें अवलीचें ज- | पाहाण्याला खुल्या केल्या, ७०१ 
न्मवृत्त, ४३९, ४५८, ४६३; | ुंग्ली ह्याचा धर्मोपदेश, २७३ 
त्याचे गुणदोष, ४७१; तो मास । टन्नेज आणि पोन्डेज नांवाचा कर, 
नांवाचा उपासनेचा प्रकार पुन: ३१७८ 
चाळू करतो, ४७१; तो क्‍्याथ- । टक्से द्यांचें रशियाशी गुद, ७२९ 
लिकधरमा लोकांना सरकारी | टन्हंम मीन ध्या स्थलाचा कवाईत 


सूची. 


शिकवून तयार केलेल्या टोळ्या 
बचाव करतात, ४०३ 

टाइलर ( जॉन ), कौले चाळणारा, 
डाटेफडेचा, २०४; वॉट टाइ- 
लर, २०५ 

टाउटनची लढाई, २४६ 

टाउन्शेंड ह्याचा रेव्हेन्यू आक्ट, 
६०'५ 

टाडन्स ( शहरे किंवा नगरे) ह्यांची 
उत्पत्ति, ३६; शहरांची रोमन 
नांवे, १४; शहरांची डनिश 
नांवे, ६१; शहरांची इंग्लिश 
नांवे, ६२९ 

टॉटन एथें मॉन्मथ हा राजा झाला 
म्हणून डांगोरा पिटला, ४७५ 

टाटूलर नांवाचें सप्नाहिक पत्र डा- 
पून प्रसिद्ध होऊ लागलें, ५४'५ 

टोंडळूबेन नांवाचा इंजनेर सि- 
बास्टोपॉलची मजबुती करतो, 
७३१ 

टॉरिग्टन ( लाढे ), हबेटे हा शब्द 
पहा 

टेरिस व्हेडास ह्या नांवाच्या कि- 
हयांच्या ओळी, ६५८ 

टॉलरेशन आक्ट, ५०४ 

टाळाव्हेराची लढाडे, ६५८ 

टालिझञ ९ चिरोव्या ) जमाबंदीच्या 
कोडतांतील, १०२ 

रा 


७८५ 


टाळेन्ट्स ( सवेबुद्धींचें किंवा बुडि- 
मान पुरुषांचे ) प्रधानमंडळ, 
६५० 

टॉस्टिग ह्याला न्यायरक्षणबहिष्कृत 
केलें, ६८ 

टास्मेनियांत वसाहत केली, ६८४, 
७२६ 

टिकॉनडेरोगा घेतलें, ५८६ 

टिरोनचा (द्यू ओ*नील ) अले, 
- ्ञ > 

टिकीन्नेळ, लाड लेफटेनन्ट आयर्ले- 
डचा, ४८२, ४९६ 

टेनिसन कवि, ७५८ 

टेन्शेत्राइची लढाडे, १०० 

टेम्पल ( सर. डब्ल्यू. ) ह्याचें हेग 
एथील वतेन, ४५६ 

टेम्डसे ( नाइट्स ) नांवाचे सरदार 
बहादुर, १७६-१७७ 

टेलिफोन ( दूरध्वनियंत्र ) हें कल्प- 
नेनें निमाण केलें, ७५७ 

टेस्ट आक्ट पसार केला, ४५९; 
दुसरा जेम्स हा टेस्ट आक्ट 
मोडतो, ४७८; तो जे कोणी 
त्या कायद्याविरुदध संमति दे 
णार नव्हते त्यांना पदच्युत कर 
रतो, ४८२; तो ,कायदा रद 
केला, ६८५ 

टैट्स ओट्स, ४६१ 


छ्द्६ 


टोरी आणि व्हुदग, ४६५ 

टौभर ह्यांत दोघां लहान राजपु- 
त्रांना ठेवलें, २५६, २५९ 

ट्यूक्स्बरीची लढाई, २५० 

ट्चूटन्स लोकांचें मूळ, १८ 

ट्यूडर्स-ह्यांच्या घराण्याच्या इतिहा- 
साचा गोष्वारा, ३५२ 

ट्रॉम्प नांवाचा ड्चांच्या अरमाराचा 
आड्मिरल (अधिपति), ४२२ 

ट्राफल्गार एथील जय, ६४९ 

ट्रायल बाइ बाटल (लढाडेनें चौकशी), 
१०३; ट्रायल आफ्‌ बिशप्स 
(बिशपांची चोकशी), ४८९ 

टायेज्ियळ आक्ट ( तैवार्षिक पा- 
ठैमेट करण्याविषयी कायदा ), 
३९७८, ५१४ 

ट्रिनिटि हौस नांवाची अधिकारी मं- 
डळी स्थापली, २८० 

ट्रिनीडाड नांवाचें बेट इंग्लिश आ- 
पणांकडे ठेवतात, ६४७ 

ट्रिपल अलायन्स नांवाचे, १६६८ 
साल्चें साहाय्यसंकेती त्रिकूट 
किंवा तीन राज्यांचा कट,४५६; 
१७०१ सालचें त्रिकूट, ५२४; 
१७१७ सालचे त्रिकूट, ५५३ 

ट्रिमर्स ( बोट समतोळ करण्यासाठीं 
ह्या बाजूहून त्याबाजूलावत्या 
बाजूहून ह्या बाजूला सरक- 


सुची 


णारे ) नांवाचे दोहों पक्षांना स- 
मतोल करणारे पुरुष, ४६४ 
टेड्स यूनियन्स ( व्यापार्‍यांच्या मं- 
डळ्या ) ह्यांची जुळूमजवरदृत्ती, 
७४% 

ट्रेन-ब्यान्ड्स (कवाईत शिकवून त- 
यार केलेल्या टोळ्या ) लंडनां- 
तील, ४०१, ४०३ 

टरवाचा तह, २३३ 

डंकके ह्याची विक्री, ४४% 

डच्च टाउन्स (डच्च शहरे) कर्जो- 
पासून मुक्त केलीं, ३७१ 

डल लोकांशीं युडे, ४२१, ४५०, 
डड 


*डड्ले, वारिकचा अले, हा प्रोटेक्टर 


होतो, ३०५ 

डडूले ( लाड गिल्डफडे ), ३०७, 
११२ 

इन्कन ( आड्मिरल ) हा काम्प- 
डोउन एथीळ लढाईत, ६४१ 

डन्डी ( व्हाइकोंट ) ह्याचें बंड, 
डर्टी 

डन्नारची लढादे, ४१९ 

डन्स्ट्न ह्याचा राज्यकारभार, ५२ 

डर्वन्टबॉटर ( लाडे ) झाला देहांत 
शासन होतें, ५५३ 

डहैेम ( लाड ) ह्याला कानढा दे- 
शाचा गव्हनर नेमळें, ७०७ 


सूत्री, 


ढाइक ९ बांध ) ऑफ्फाचा, ३७ 

ढाइराचें राज्य, २२९ 

डाउन्समधीळ लढाई, ४५२ 

डान्बीचा राज्यकारभार, ४६०; तो 
पदच्युत होतो, ४६३ 

डार्बी ( लाडे ) मुख्यप्रधान, ७४२ 

डान्ले द्याचा खुन, ३३३ 

डावुदन ( चालेस ), ७५८ 

डाल्होसी ( लाड ) हा पंजाब खा- 
लसा करतो, ७२२ 

ढिकेन्स ( चालेस ), ७५८ 

डिझ्रेली, ७४२; तो प्रतिबंधशून्य 
व्यापाराला आड येतो, ७१९ 

डिफो ( ड्यानिएल ), ४७६ 

डिरेक्टरी (फ्रेंच ) नांवाचें सरकार 
फ्रान्सदेशीं स्थापित झालें होतें 
तें इंग्लंडाशां युद्ध करतें, ६३%- 
६४० 

ढिव्हाइन राइट ह्याविषयी वाद उ- 
त्पन्न होतो, ३५८ 

डिस्पेन्सेशन करण्याचा अधिकार 
आपणास आहे असा दुसरा 
जेम्स वाद सांगू लागतो, ४८१ 

डिस्सेन्ट्स असें, नान्कॉन्फॉर्मिस्ट्स 
( स्थापित धर्माला अमान्य ) 
ळोकांना पहिल्यानें नांव पडलें, 
४८५, अड 

हूर एथील धमोपदेशक लोकांना 


ट्क 
बंंढ करण्याला चिथवितात, 
३४१ 


इकेन ह्या किड्यावर हृद्धा केला, 
द 


डून्सची लढाई, ४३१ 

हहे हा हिंदुस्तान जिंकण्याचा प्र- 
यब करतो, ५७६ 

डम्सडे बुक, << 

डेकन (दक्षिण ) हींतीळ युड, 
६२३ 

डेक्ररेशन आफ इन्डल्जेन्स, ४८४; 
डेक्ुरेशन॑ आफ इन्डिपेन्डेन्स, 
६१५; डंक्ुरेशन आफ्‌ राइट्स, 
४९ 

डेड्रिंगेनची लढाई, ५६७ 

डेट्फरडची गोंदी बांधली, २८« 

डेनगेल्ड हा कर पहिल्यानें लोक 
देऊं लागले, ५७; लंडन त्या 
करापातून पुक्त होतें, १०३ 

डे नांवाचा अलजीयसेचा राज्या- 
धिकारी ह्याला जेरीस आणून 
त्याकडून ख्रिस्ती गुलामांची जु- 
लुमानें मुक्तता करविली, ६६८ 

न्स लोकांची स्वारी, ३९; ते ए- 
डमंड राजाला ठार मारतात, 
२९-४०; ढेन्सांशीं वेड्मोर ए- 
थील तह, ४३; त्यांची १००२९ 
त झाळेळी कत्तळ, ५७ 


ज्ड्ट 


डेव्हनशायरांतील दुंगा, ३०३ 

डोव्हिड (९ दुसरा ) स्कॉट्लंडचा 
ह्याला कैद केलें, १९६ 

डेव्हिड स्कॉट्लंडचा हा माटिल्डीक- 
रितां लढतो, १०८ 

डेस्पेन्सेर लेडी (बाई ) ही मार्चच्या 
अलोला पळवून नेते, २२२- 
२२३ 

डेस्पेन्सेस ह्या उपनांवाचे दुसऱ्या ए- 
इवडोच्या मजीतले पुरुष, १८३ 

डोमिनिकन्स नांवाचे जोगी इंग्लं- 
डांत येतात, १४८ 

डोव्हर एथील युप्र तह, ४५६ 

“ह्यू ए मॉन्‌ ड्रॉ” हा मुद्रालेख 
किंवा किताब पहिल्यानें वापरू 
लागळे, १८८ 


डॉागोज्ञेडस्‌ नांवाची फरान्सदेशीं प्रा- 


टेस्टंट्सांची छळणूक होते, ४७९ 
ड्रॉघीडाचा वेढा, ४१६ 
डाइडेन कवि, ४६५ 
हाड्स, १२ 


| 
| 
| 
डेक ( सर फ़रान्सिस), ३२८, ३४०, । 


१४७ 
डरेस्डनची लढाई, ६६० 


हेस्स (पोशाक ) लोकांचा पंध- 


राव्या शतकांत, २२% 


तह वेड्मोरचा, ४३; तह वालिंगू- 
फडेचा, ११९; तहे पारिसचा, 





सूची. 


५९२,६६४,७१३; तहे टरवार्चा, 
२३३; तह यूट्रेक्टचा, ५४१; 
तह व्हसेल्सचा, ६२० 

तीस वषांचे युद्ध, ३७० 

त्रिचिनापल्धी ह्या शहराची वेढ्यापा- 
सून सोडवणूक, ५७६ 

““थरो” ( पूर्ण) अमल लॉड आणि 
वेन्ट्वर्थ ह्यांचा, ३९१ 

थाकरे, ७५८ 

थीओडोर ( टासेसचा ) हा इंग्लं- 
डांत येतो, ३५ 

थीओबॉल्ड ( आर्चे बिशप) हा 
स्टीफने आणि हेन्री ह्यांचा स- 
मेट करतो, ११२ 

थेन्स अथवा प्राचीन इंग्लिश लो 
कांतील लढवय्ये लोक, २८; 
ह्या थेन्सांचा मिळून एक बडे 
लोकांचा नवीन वगे होतो, ४८ 

ग्रॉग्मॉटेन हा एलिझाबेथच्या वि- 
रुद्ध फंदफितूर करतो, ३४१- 
३४२ 

दुंगा, नोर एथीलळ दयोबरदी लो- 
कांचा, ६४१ 

दंगा, शेतकऱ्यांचा, २०५ 

दंगा, हिंदुस्तानांतील पलटणी शि- 
पायांचा, ७३५ 

दंगे १७९१ सालचे, ६१३६; देंगे 
१८१६ व॒१८१९ सालचे, 


सूची. 


६६५-६६६; दुंगे १८२५- 
१८२६ सालचे, ६८०--६८१; 
हाइड्पाकेमधील दुंगे, ७४८ 

दुंग्यांविषयीं ( फौजेच्या ) कायद्याचा 
मतुदा, ५०५ 

दहशत १८२९४ सालची, ६८० 

दिष्टीचा वेढा, ७३६ 

दुष्काळ, इंग्लंडांतील, १८२; आय- 
ळेडांतील, ७१७ 

धर्माचें पुनरुज्जीवन, ११२; धर्म- 
संबंधी टेस्ट्स, म्हणजे कसोव्या, 
म्हणून शपथा घ्याव्या लागत त्या 
बंद केल्या, ७५२ 

नट किंवा सोंगाडी तिसर्‍या जा- 
जोच्या कारकीदीतील, ६७० 

नटाह ही इंग्लिशांची वसविलेली 
राज्यशाखा, ७२४ 

नपोलियन ( पहिला ) इंजिप्ट देशीं 
जातो, ६४२-६४३; त्याला प- 
हिला कॉन्सल केलें, ६४३; तो 
बादशाहा किंवा सम्राट होतो, 
६४८; तो इंग्लंडावर स्वारी क- 
रण्याची भीति घालतो, ६४२, 
६४९; तो बालन एथील आ- 
ज्ञापत्र प्रसिद्ध करतो, ६५३; तो 
पोटुंगाल देशावर स्वारी करतो, 
६५४; तो मॉस्कोहून माषारा 
परततो, ६६०; लाइपूक्षिग एथे 


१9४% 


त्याचा पराभव होतो, ६६०; 
त्याला हद्दपार करून एल्बा 
बेटांत पाठविलें, ६६१; तेथून 
तो परत येतो, ६६१; वाटळूंची 
लढाई, ६६३; त्याचा सेन्ट हे- 
लीना नांवाच्या बेटांत म्ृत्यु, 
६६२३ 

नपोलियन (तिसरा) ह्याचा कू-डे-टा, 
७२७, त्याचा मृत्यु, ७४४ 

नाइटिंगेल (मिस्स फॉरेन्स), ७३२ 

नाइट्स मॉन्टफटेच्या पालेमेंटांतील, 
१५६ 

नॉक्स (जॉन), ३१२४ 

नानासाहेब, ७३६-७३७ 

नॅन्कॉन्फॉर्मिस्ट्स ह्यांचा छळ, ३६२; 
त्यांच्या विरुद्ध कायदे, ४४५- 
४४६; त्यांना मेहरबानगीची 
देणगी दिली, ४८४; त्यांच्या 
देवळांत लग्नें लावण्याची पर- 
वानगी दिली, ६७८ 

नॉनज्यूरस, ४९७ 

नॉमिनेशन बरोझ ६ पार्लिमेंटच्या 
सभासदांच्या निवडणुकींत मत 
देण्याचा अधिकार असलेलीं 
माणसें धोडी अतून निवडणुका 
करण्याचा अधिकार असलेलीं 
मोडकळीस आलेली सनदी 
गांवें), ५५८ 


१७९० 


नोर्थिबर्लेडचा ह्यूक, वारिक, ३०७; 
तो ठेडी जेन मे राणी झाली म्ह- 
णून डांगोरा पिटतो, ३०८; 
त्याला देहांतशासन केलें, ३०% 

नॅथिब्रियन लोकांचें बंड, १०६५ 
सालचे, ६८ 

ना्थन्रिया हें राज्य स्थापलं, २२ 

नॉधूजूक ( लाडे ), ७३५ 





सूची, 
नाव्हिगेशन आक्ट पसार होतो, 


४२१; नाव्हिगेशनसंबंधी कायदे 
रद्द केले, ७२१ 


निआगारा हें जिंकून घेतलें, ५८६ 
निओलिथिक मेन ( नवीन पाषाण- 


युगांतील माणसें ), ७ 
““निर्थिग” हा साक्‍्सन शन्द, ५१ 


निमेगेनचा तह, ४६२ 


नॉर्थमेन, ३८; ते आणि नार्मन हे नेदलेड्स द्या देशांत बंड, ३३७; 


एक, ६१ 

नोंथे ( लाड ) ह्याचा राज्यकारभार, 
६०५९--६१९ 

नॉथेहाम्टनची लढाई, २४५ 

नॉफेकचा छ्यूक एलिझाबेथच्या वि- 
रद्ध फेदफितूर करतो, ३३७- 
२३२३८ 

नॉफिक ह्या नांवाची उत्पत्ति, २३; 
नाफेकांतील बंड, ३०३ 

नॉमेडीची डची, ६२; त्या देशाशी 
मासे आणि इमारतीलांकूड ह्यांचा 
व्यापार, १५५; ती डची इंग्लंड 
गमावते, १३३ 

नॉर्मन कॉन्केस्ट, ७४ 

नॉमिनळोकांची इंग्लंडांत दाटी ज- 
मते, ६४; त्या लोकांची उत्पत्ति, 


चौदावा ळूड हा त्या देशावर 
ह्या करतो, ५२३ 

नेपियर॑ (सर चालैस ) हा सिंध प्रांत 
जिंकर्तो, ७२२; सर रॉबटे ने- 
पियर आंबिस्सिनियावर स्वारी 

* करतो, ७४०-७४१ 

नेल्सन, केप सेन्ट व्हिन्सेन्ट एथें, 
६४१; तो नाइल नदीवरच्या 
लढाडेत जय मिळवितो, ६४३; 
कोपनहेगनच्या लढाईत त्याचें 
वतेन, ६४५७; त्याचें ट्राफल्गार 
एथील लढाईत वर्तन, ६४५; 
त्याचा मृत्यु, ६४% 

नेल्सन नांवाचें न्यू झीलंडांतील व- 
सविलेलें ठाणे, ७२५ 

नेव्हिह करॉस्सची लढाई, १९६ 


६१-६९; इंरिलश लोक त्यां- | नेस्बीची लढाई, ४०८ 


विरुद्ध बंड करतात, ८२-८३ 
नाव्हारीनोची लढाई, ६७३ 


नोर एथें दर्यीवरदी लोकांचा दुंगा, 
६४१ 


सूची, 


नोव्हास्कोशिया इंग्लंडाला मिळते, 
५४; ती कानढा नांवाच्या 
राज्यांत सामीळ होते, ७०८ 

नाशनल अस्सेंब्ली फ्रान्स देशांतील, 
द्र 

न्यूकास्टल्चा ड्यूक हा बिंग द्याची 
आहुति देतो, ५८०-५<१; तो 
मुख्य प्रधान होतो, ५८३ 

न्यू गिनीचा भाग ब्रिटिशांच्या रा- 
ज्याला जोडला, ७६० 

न्यू झीलेंडांत वसाहती केल्या, ७२४ 

न्यूटन (सर आईइझाक ), ४४८, 
७५१७, ५४७ 

न्यू फाउन्डलंड हें कानडा नांवाच्या 
राज्यांत मिळालें नाहीं, ७०८ 

न्यू फॉरेस्ट हें बनविले, ८७ 

न्यू ब्रन्स्वुहक हें डोमिनियनला (का- 
नढा नांवाच्या राज्याला ) मि- 
ळते, ७०८ 

“न्यू मॅडिळ” (नवीन घाटाचें सैन्य), 
*०्ट 

न्यू रिव्हर नांवाच्या कालव्यापासून 
पाण्याचा पुरवठा, ४५३ 

न्यू साउथ वेल्स नांवाची राज्यशाखा 
स्थापिली, ६८३ 

पंजाब खालसा केला, ७२९ 

पदार्थेविज्ञषानशात्र आणि कलाको- 
शल्य ह्यांच्या शाळा, ७५१ 


७३% 


पदार्थविकज्षानशात्र ह्याची तिसर्‍या 
जाजीच्या कारकीर्दीत संवृदि, 
६६% 

प््किन वॅबिंक ह्याने केळेला तोतया, 
२७१-२७२ 

पासंजञ द्यांचें बंड, २९९ 

पसीव्हलठ हा मुख्य प्रधान, ६६४ 

पस्सारो ( केप )ची लढाई, ५५४ 

पॉउअर-ळूम, नांवाचा माग क- 
ट्पनेनें बनविला, ५९५ 

पाक्सटन (सर. जे. ) ध्यानें क्रिस्टल 
पालस नांवार्चे कांचेचें मंदिर प्र- 
दर्शनाकरितां बांधलें, ७२७ 

पाट्सन हा इंग्लंडची ब्यांक स्थाप- 
ण्याविषयीं सूचना करतो, ५१२ 

पाँडिचेरी इंग्लिश लोक घेतात, ५९१ 

पान्डल्फ नांवाचा पोपाचा लेगेट व्हू- 
णजे वकील, १३६ 

पॉपसे (भिकारी ) ह्यांची संख्या वा- 
दते, ५९७ 

पामस्टेन (लाडे),७५१८,७३३,७४२; 
तो कू-डे-टा फ्रान्सांतील ह्याची 
संपादणी करतो, ७२८; तो शि- 
मीयांतील युडाविषयी आमह 
धरतो, ७२९ 

पॉयटीझेची ठढाडे, १९१ 

पॉयनिंग्सचा कायदा आयटेडांतीळ, 


७९२ सूची. 


२९७०; तो कायदा रदद केला, 
६१% 

पारिसचा १७६३ सालचा तह, 
५९९; पारिसचा १८१५ सा- 
लचा तह, ६६४; पारिसचा 
१८५६ सालचा तह, ७३३ 

पार्कर ( आचेबिशप), ३२३; तो 
साक्‍्सन बखरी एकत्र करतो, 
१्श्ट 

पाटिं गव्हनेमेंट (वेगळाले पक्ष हो- 
ऊन त्यांचा अमल) राज्यांत होऊं 
लागतो, ४५९-४६० 

पार्टिशन ट्रीटिझ्. ( विभाग कर- 
ण्याविषयीं तह), १६९७ सालचे, 
५२१ 

पार्मांचा ड्यूक हा इंग्लंडावर स्वारी 
करण्याची दहशत घालतो, ३४४ ' 

पार्टेमेंट, असें ज्याला नांव पढलें 
तें पहिठें, १५०; वेढें पार्ठमेट, , 
१५३; साइमन डि मॅन्टफटं 
ह्याचें पालेमेंट, १५६; पहिलें 
पूणे पालेमेंट, १६८; तें कर ब- 
सविण्याचा अधिकार किंवा हक 
मिळवितें, १७४; पहिलें तकूब ' 
करून पुनः तेंच भरविलेलें असें 
पालेमेंट, १८०; तें राज्यकारभा- 
रावरील अधिकार आपणाकडे | 
घेतें, १५६३; धि गूढ.( चांगलें ) । 











व ना ८.» >>.“ -_-“-> ----*- उ 


र तचाम तड च हक 


पालेमेंट, २०२; पालेमेंटावर 
मोठे मोठे बडेलोक अमॅल चा- 
लवितात, २०८; घि मसिलेस्स 
( निर्दैय ) पार्लमेंट, २१०; पा- 
लैमेंटानें पतार केलेले कायद्यांचे 
मसुदे राजानें पालटू नयेत असा 
ठराव होतो, २२७; पालंमेंट 
चौथ्या हेन्रीला गादी देतें, 
२१५; पालेमेंटची उतरती कळा, 
२३९; पालमेंट आफ॒ घि “बा- 
ट्स ” (सोटेवालें पार्लमेंट ), 
२४०; सात वर्षोर्चे पालेमेंट, 
२८८; पारलेमेंटाश्ीं पहिल्या जे- 
म्साचे कलह, ३६३१, ३६६, 
३७१, ३७९; पालेमेंटाशीं प- 


' हिल्या चालेसाचे कलह, ३७७- 


३८७, ३१९६-४१९; आडल्ड 
(वां ) पालेमेंट, १३६६; 
शॉटे ( थोड्या दिवसांचे ) पार्ठ- 
मेंट, ३९५; लॉग ( दीर्धेका- 
लिक ) पालेमेंट, ३९६; पाले- 
मेंट स्काटांशीं कट करण्याच्या 
करारावर सही करतें, ४०५; 
पालेमेंटाचा आपल्या फौजेशी 
कलह, ४०८३ पालेमेंटालळा कॉ- 
म्वेानें हाकवून दिलें, ४२५; 
बेरबोनचें पार्लमेंट, ४१६; क्रॉ- 
म्वेह्ठाचें पालेमेंट, ४२८, ४३०; 


तूची. 


लॉग पार्टमेंटाची समाप्रि, ४३६; 
काव्हेलीयर (शिलेदारांचें) पार्ल- 
मेंट, ४४२; क्याथलिक्सांना पा- 
«ल॑मेंटांत घेण्याची मनाई, ४६१; 
पार्लमेंट टेस्ट आक्ट नांवाचा 
कायदा मोडण्याबद्दळल तकरार 
करतें, ४८०; पार्लमेंटांत पक्ष 
बनून त्यांचा अमल चालू होतो, 
५१३-५१४; पालेमेंट, निवड- 
णूक करण्याविषयी अधिकारी 
लोकांच्या हक्कांचा अतिक्रम करतें, 
६०६; आयरिश सभासदांचा 
पार्लेमेंटांत अडथळा, ७५२; आ- 
यरिश पालेमेंट, ५०३, ६३७, 
६४८-६४'५ 

पाश्‍्हिओलिथिक मेन म्हणजे प्राचीन 
पाषाणयुगांतील माणसें, ६ 

पाव्हीयाची लढाई, २८५ 

पाषाणयुगांतील माणसें, ६-७ 

पास्सिव्ह ओबिडियन्स हें मत पर्मो- 
पदेशक शिकवितात, ४६९ 

पास्टन नांवाच्या बाईची पत्रे, २५१ 

पिंकीकोची लढाई, ३०२९ 

पिक्‍्ट्स आणि स्काट्स लोक, १६; 
न साक्सन्सांनीं पराभव केला, 

र 

पिट (डेटा) हा मुरूय प्रधान होतो, 

६२९७; तो आयर्ठेडाला अनि- 


७७ 


बेध व्यापार देण्याचा यत्न क- 
रतो, ६२९; तो राष्ट्रीय कजे 
कमी करतो, ६२९; ताचें रि- 
फॉर्म बिह नामंजूर होते, ६३०; 
तो जुलुमी होतो, ६३७; तो रा- 
जीनामा देतो, ६४६; त्याचा 
मृत्यु, ६५० * 

पिट ( वडील ), ५६२; तो न्यू का- 
स्टलच्या हाताखालीं प्रधान होतो, 
५८९; त्याचे जय, ५८८--५८%; 
तो काम सोडितो, ५९७१; त्याला 
चाथमचा अले हा किताब मि- 
ळतो, ६०४; त्याचा मृत्यु, ६१६ 

पिटिशन आफ्‌ राइट ( हक्कांविषयीं 
राजाला अज) १६२८ सालचा, 
३८ड 

पिश्स्बर्ग हें नांव इकेन नांवाच्या 
किल्याला दिलें, ५८६ 

पिम, ३७१; तो मांड रिमॉन्स्ट्न्स 
नांवाची तकरार किंवा कानझा- 
डणी करण्यांत पुढारी होतो, 
३९९; तो स्काटांशीं कट करतो, 
४०५; त्याचा मृत्यु, ४०५ 

पिल्भिम फाद्से, ३६२ 

पिलूभिमेज आफ्‌ म्रेस नांवार्चे बंड, 
२२१६ 

पीटर डे रॉशे नांवाचा 'तिसऱया इेन्री- 
चा रखवालदार, १४५ 


७९७६ 


पीटसे पेन्स नांवाची पोपाठा इंग्ल- 
ढाहून खंडणी पाठवीत, ३७, 
ड५ 

पीनल टॉक्ष ( शिक्षेविषयीं कायदे ) 
आयटलेंडांतील, ५३७ 

पीसे हाउमन ह्याचें स्वम ह्या नांवाचें 
काव्य, १९९ 

पील ( रॉबर्ट ) हा मुलकी खात्याचा 
सेक्रेटरे होतो, ६७५; तो फौ- 
जदारी किंवा अपराध्यांना शिक्षा 
देण्याविषर्यांचा कायदा पुधारतो, 
६७७; तो पोलीस ठेवण्याचा 
उपक्रम करतो, ६९९; पीलचें 
धान्याविषयींच्या कायद्याविषयी 
मत, ७११, ७१८; तो प्राप्रे- 
कर बसवितो, ७१६; तो प्रति- 
बंधशून्य व्यापाराविषयीं कायदा 
पसार करतो, ७१९; त्याचा मृत्यु, 
७२९ 

पीस कीपसे ( स्वस्थता राखणारे) 
आणि जस्टिसिझ आफ्‌ धि पीस 
(स्वस्थतेंतील न्यायाधीश ),१६६ 

पुरवणूक द्रव्याची दरसाळ पालेमें- 
टच्या संमतीने होऊं लागते, 
५०५ 

पुल्टेनी हा विरोधीपक्षाचा पुढारी 
होतो, ५६१ 

पूअर लॉ ( मिकाऱ्यांविषयां कातू ) 


सूची. 


स्थापला, १२६; नवा पूजअर लॉ, 
६९७७ 

पेझन्ट रिव्होल्ट (दोतकऱ्यांचा दंगा), 
२०५ 

“< पेटेड चेंबर भाफू कॉमन्स” म्हणजे 
कामन्सांचा रंगविलेला दिवाण- 
खाना, १९६ 

पेट्रियट पार्टी ( स्वदेशभक्तांचा पक्ष ) 
बाल्पोलाच्या काळांतील, ५६९ 

पेंडा नांवाचा मारशियाचा राजा, ३४ 

पेन ( टॉम ) ह्याचा राइट्स (हक ) 
आफ्‌ मान ( मनुष्यमात्राचे ) 
नांवाचा अंथ, ६३७ 

पेनिन्शुठळर वॉर ( द्वोपकल्पांतील 
युड), ६५४-६५% 

पेज्ञ धि केकर, ४४७,४७२ « 

पेन्सिल्व्हानिया नांवाची बसाहत 
स्थापली, ४४७ 

पेत्रोक ( माशीऴ )चा अले, १४४ 

पेरेस (आलिस ), २०२-२०३ 

“व्पेळ” (कुडलेळें अवाड) नांबाचा 
आयलळेडाचा प्रदेश, २७० 

पेल्हम नांवाचा युख्य प्रधान, ५७९ 

पेव्हन्ति एथें दुसऱ्या वुशळियमा- 
करितां इंग्लिश लढतात, %१ 

पोटेटो ढिझीज्ञ ( बटाव्यांवर रोग ) 
पडतो, १७१७ 

पोप ( पॉल चौथा), ३१४; पोप मे- 


सूची. 


गरी ९ तेरावा ), ह्याने पंचांम 


सुधारिलें, ५७२-५७३; इंग्लं- 


उ५न 


तात, १६९; त्यांचा उदय, १४६, 
३६० 


डांतील पोपाच्या सत्तेची समाप्ति, । मथान जॉजे नांवांच्या राजांच्या का- 


२८९ 

पोपिश शॉट नांवाचा कट, ४६१ 

पोटेलंडचा ड्यूक हा पुखू्य प्रधान 
होतो, ६६४ 

पोर्टस्मौथ एथील गोदी बांधली, 
२८५ 

पोल ( कार्डिनल ) कांटबेरीचा आ- 
चैबिशप, ३१४; त्याचा मृत्यु, 
३१७ 

पोल टाक्स ( डोडेपद्दी ) पहिला, 
२०३; लोक त्या पदीचा प्रति- 
कार करतात, २०४ 

पैलिटिकल इकॉनोमि ( व्यवहारमी- 
मांसाशासत्र ) ह्याविषयी प्रंथ, 
७५५८ 

पोलीस नवीन ठेवलें, ६९५ 

पोस्ट ( टप्पाल ) पहिलें देशांतल्या- 
देशांत स्थापले, ३८९; पेनी 
पोस्ट, ७०५ 

पौन्डेज आणि टन्नेज नांवाचा कर, 
३७८ 

पोउइक न्रिज्जवरील लढाहे, ४०३ 

प्यूरिटन्स ह्यांना लॉड ह्यानें राग 
आणिला, ३९१; ते स्वदेशत्याग 
करून परदेशी राहावयास जा- 


रकीर्दीत बलाळ्य होतात, ५३ 

प्रधानमंडळ आणि ऑप्पोझिशन (प. 
तिपश्ष ) द्यांची उत्पत्ति, ४५५ 

प्राइड्स पे (पाइड द्याचें विरेचन), 
४११ 

प्राइव्हेटीअसे ( चांचे ) इंग्लिश,३४०« 

प्रेंटिस्टंट पार्टी ( प्राटेस्टंट्सांचा पक्ष ) 
वनतो, २९६ 

प्रेटिस्टंट्स ह्यांचा राणी मेरी छळ क- 
रते, ३१५ 

प्रिटिंग ( छापण्याची कला ) इंग्लं- 
डांत चाळू केली, २५३ 

प्रिटेन्डर ह्याचें जन्म, ४८७; त्याला 
राजा म्हणून फरान्सांत मान्य केलें, 
५२४; तो स्कॉट्टंडावर स्वारी 
करण्याची भीति घालितो, ५३३; 
तो १७१५ सालीं स्कॉट्लंडांत 
येऊन जमिनीवर उतरतो, ५५२; 
छोटा प्रिटेन्डर, १७४५ साठीं, 
ष्ध्ट 

प्रिज्ञ आणि बास्ट्वुइक ह्यांना मान- 
खोडा घातला, ३०२-३१५३ 

प्रिन्स आफ्‌ वेल्सची हिंदुस्तानांतीछ 
स्वारी, ७३१९; तयाचें खप्न,७३४०७% 
त्याचें इुसर्णे, ३४७ 


७%६ 


मिन्स एडवड्स आइल नांवाचें बेट 
कानडाच्या राज्यांत मिळतें,७०८ 
प्रिन्स कॉन्सॉर्ट (राणीचा पति) ह्याचा 
मृत्यु, ७४७ 
प्रीस्ट्ली ( डॉक्टर ) ह्याचें धर जा. 
ळलें, ६३६ 
प्रेअर-बुक (प्रार्थनापुस्तक) उपयो- 
गांत आणिलें, ३०२९, ३०६, 
३२९ 
प्रेम्यूनायरचें पहिलें स्टाट्ट, २००; 
दुसरा प्रेम्यूनायरचा कायदा, 
२११ 
प्रेसटन एथें स्काटांचा पराभव,४१० 
प्रेस्विटीरियन्स, ३६१ 
प्रेस्स ( पुद्रणाचें ) स्वातंत्र्य, ५१५ 
प्रोटेक्टर ( राज्यसंरक्षक ) ह्या ना- 
त्यानें करॉम्वेद, ४२६; त्याच ना- 
त्याने रिचर्ड कॅम्विद्ट, ४३४ 
प्रोटेक्शन पार्टी (व्यापारसंगोपनपक्ष) 
बनतो, ७१९ 
प्रोरोगेशन ( तकूब करणें ) पार्लमे- 
टाचे, १८० 
शॉट ( मसलत ) तिसऱ्या वुशलिय- 
माला दर्यानें ठार मारण्याची, 
५१८ 
भ्रान्टाजेनेट नांवाचा राजवंश, ११४ 
,हान्टेशन्स (वसाहती) अल्स्टर आणि 
छीन्स्टर प्रांतांतील, ३५१ 


सूची. 


ब्रांसीची लढाई, ५७० 

प्रेग नांवाचा सांतीचा रोग लंडन 
एथील, ४५१ 

फाइव्ह माइल आक्ट, ४४६ 

फॉकलंड ( लाढे ), ३९८; त्याचा 
मृत्यु, ४०५ 

फॉक्स (गाइ), ३६४ 

फॉक्स (सी. जे. ) हा पिद्ट द्याचा 
प्रतिस्पर्धा, ६२९५; त्याचें इ- 
न्डिया बिह, ६२६; तो प्रधान- 
मंडलाला मिळतो, ६५०; त्याचा 
मृत्यु, ६५२ 

फॉक्स (हेन्री ) हा ब्यूट ह्याला 
पाठबळ देतो, ६०० 

फॉद्रिंगे ह्या नांवाच्या किल्यांत 
मेरी स्काटांची रागी हिला ठे- 
वलें, ३४२ 

फॉन्टेनॉयची लढाई, ५६८ 

फामिलि कॉम्प्याक्ट (घरतह ) 
स्पेन आणि फ़रान्स ह्यांच्या दर- 
म्यानचा, ५६३ 

फार्दिंग्स हीं नाणीं पहिल्यानें पा- 
ढलठीं, १६१ 

फार्म ( धाऱ्यानें घेतलेलें शेत ) ह्याची 
उत्पत्ति, १५४ 

फॉस्टेर हा एजुकेशन आकट पसार 
करवितो, ७५० 

फॉल्ककेची लढाई, १२०८ ता- 


सूची. ४७७ 


लची, १७४: १७४६ सालची, । फुल्टन हा वाफेने चाठणारें गलबत 
कल्पनेने बनवतो, ६६८ 

फॅसेध द्याचा पोलिटिकल शकॉनोमी । फेरफाक्स पार्लमेंटच्या फौजेचा 
( व्यवहारमीमांसा ) विषयीं ग्रंथ सेनापति, ४०४, ४० 


७५८ फेल्टल बर्किंग्हमला ठार मारणारा 
फिट्झ-आल्वुश्न लंडनचा पहिला | मारेकरी, ३८५ 
मेयर, १२८ फोक-मूट ( जातजमात ), ९५७ 


फिट्क्जेरल्ड ( लाडे इ. ) हा आय- 
रिशांच्या बंडांचा प्रमुख होतो, | मीन होते, ७९ 
६३८; तो ठार मारला जातो, . फोटॉमफी, ७५७ 
६४४ 
फिट्झ्‌ पीटर ( जिफ्री ) हा जरिट- | दून घेते, ४०९; पहिली का- 
शियर, १३०, १३८ इम फौज, ४४१; फौजेतील 
फिट्झ्‌ हबटे ( मिस्ट्रेस्स ) प्रिन्स री- | शिक्षेच्या संबंधाचा कायदा, 
जेन्ट ( राजप्रतिनिधि ) द्याची ५०७५; पालेमेंट फौज कमी क- 
» बायको, ६६६-६६७ रते, १६९७, ५२०; फोजेंतील 
फिनिशन्स हे त्रिटनांत जातात, १० हुद्दे विकत घेण्याची बेदी, ७५२ 
फिनिस्टेर ( केप ) एधून स्पानि- | फ्यूडल सिस्टिम ( जहागीर दे- 
शांचें अरमार हाकवून दिलें, ण्याचा शिरस्ता ), ८१; फ्यूड- 














६४% ल टेन्युसे, नाहींसे केले किंवा 
फिडे ( लष्करी नोकरी ) नांवाचा | मोढले, ४४१ 
कायदा, १२५ फ्रांक्रिन ( सर जॉन ), ७५९ 


फिलिप ( सहावा ) फ्रान्सचा, १८८ । फ्रान्चिझ ( पार्लेमेंटाकारेतां सभा- 

फिलिप स्पेनचा, मेरीचा पति, | सरदांच्या निवडणुकींत मत दे- 
३१३; तो आमोडा नांवाचे ण्याचा हक) हा पंधराल्या शत- 
अरमार पाठवितो, ३४४ कांत समयोद होता,९३%; तोच 

फिशर ( बिशप ) द्याचा शिरच्छेद, । हक १८८५' तीळ, ७उडरर 
२९१ ७४३४३ 


७५्ट सुची 


फ्रान्स देशाशीं शंभर वर्षोचें युळ, 
१८८--१८५९:; पांचवा हेन्री त्या 
देशाचा राजप्रतिनिधि होतो, 
२३३; फ्रान्स देशाचा राजा हा 
किताब इंग्लंड सोडून देते, ६४७; 
फ्रान्स देश अमेरिकेंतील कॉलो 
निस्ट्स ह्यांना मिळतो, ६१५; 
पुशिया आणि फरान्स ह्यांच्या द- 
रम्यानचें युद्ध, ७उडई४ 


फ्रान्सिस ( पहिला ) फ्रान्स देशाचा, 
२८१ 


फ्रान्सिस ( सर फिलिप ) हा वॉरन 
हेरिंटग्स ह्याला आढवा येतो, 
६२२३ 

फ्रॉन्सिस्कन नांवाच्या पंथाचे जागी 
इंग्लंडांत येतात, १४८ 

फ्रॉबिशर हा फ्रॉबिशर नांवाची सा- 
प्रद्रघुनी शोधून काढतो, ३२८ 

फ्राय्स ( जोगी ) ब्ल्याक ( काळे ) 
आणि व्हाइट ( पांढरे ), १४८ 

फ्रिथगिल्ड्स, ४९ 

फ्री केफनिक्च नांवाच्या फ्रान्स देशां- 
तीळ बेकंद्‌ शिपायांच्या टोन्या, 
१९२ 

फ्री टेड (प्रतिबंधशून्य व्यापार) धा- 
न्याचा, ७१% 

फ्रीमन नांवाचा इतिहासकार, ७४८ 

फ्रेंच कहाउन (फ्रान्सदेशची गादी ) 





तिसरा एंड्वहं हकानें मागतो, 
वट्ट 

क्रेंच रेव्होल्यूशन ( कान्स देशांतीळ 
राज्यकांति ) १७८९ सालची, 
६३१; दुसरे रेव्होल्यूशन 
१८३० साले, ६८९; ति- 
सरें रेव्होल्यूशन १८४८ सा- 
लचे, ७९० 

फ्रेडरिक घि ग्रेट, ५७% 

फ्रेडरिक प्रिन्स आफ॒ वेल्स हा म- 
रण पावतो, ५७२ 

छाक्स्मन मूतिकार, ६७१ 


। झांडर्स देशाशी लोंकरीचा व्यापार, 


१९५, २१६, २८'५ 

फॉडून फौल्डची लढाई, २८१ 

। छ्ांबाड ( राल्फ ) हा दुष्ट जरिळ 
शियर, ५२-९३; त्याला पक- 
डून कैदेंत टाकलें, ९८ 

फ़ेमिंग्स ढोक इंग्लंडांत येतात, <<; 
ते पेंत्रोकशायरांत वसाहती कर- 
तात, १०४; ते, शंभर वर्षाच्या 
युद्धाला एक कारण होतात, 
१८७; ते पूर्वेकडील कौन्टींत 
घरेंदारें करून राहतात, १९४ 

बंकसे हिद्ट एथील लढाडे, ६१४ 

बकिम्हमचा ड्यूक, ३६७; त्यावर 
दोषारोप होतो, ३८०; त्याच्या 
हातून ला रोशेळ शहराची वे. 


०५-५०. 


सूची, 


व्यापातून परुटका होत नाहीं, 
३८२; त्याचा दुग्यानें खून, २८५ 


७७९ 


बर्क ( मिस्टर ) ह्याचा दुग्यानें खून 
होतो, १८८२ त, ७५३-७५४ 


नदूलर ( साम्युएल ) उपहासपर । बर्केबेक (डाक्टर ) हा मेक्‍यानिक्‍्स 


काव्य किंवा अंथ लिहिणारा, 
५४६ 

बंड जाक केड द्याचे, २४१; केट 
ह्याचें बंड, ३०४; वायट ह्याचें, 
३१२; ना्फकमधलें बंड १५४५ 
सालचें, ३०३: चौथ्या हेन्रीवि- 
रद्ध बंडे, २२०, २२२, २२३; 
मॉनस्टरिझ ह्यांचा नाश केल्यामुळें 
झालेलें बंड, २९५; बंड ( फि- 
तवा) नेदलेड्स देशांतील,३३७; 
बंड इंग्लंडच्या उत्तरेकडील प्रां- 
तांत होतें, ३३७ 

कॅडेलोक इंग्लिश आणि नामंन ह्यांचे 
संमेळन होते, १०१; जुन्या 
बुडेलोकांचा संहार, २६४; प्रा- 
चीन इंग्लिश बडेलोकांचा वर्तन- 
क्रम, ५१-५२ 

बून्यन ( जॉन), इड६ 

बुके हा वारन हेरस्ट्ग्स ह्यावर दो- 
षारोप करतो, ६२५; अमेरि- 
केंतीलळ बसविलेल्या राज्यश्ञा- 
खांचा पक्ष उचळून ल्यांजव- 
रील दोषांचे निवारण करतो, 
६१०; बकेचे फरान्सांतील राज्य 
कांतीविषयीं विचार, ९१४ 


इन्स्टिट्यूट्स स्थापतो, ७०२ 

बर्गेडीचा ढ्यूक हाळा दुग्यानें ठार 
मारलें, २१३२-२३३ 

बंगीइन ह्याची फौज शरण जाते, 
६१५ 

बपसे ( सनदी गांवांत राहणारे ) 
ह्यांचा अधिकार वाढतो, ५५ 

बर्जेसि् ( सनदी शहरांत राहणारे) 
सभासद मॉन्टफटोच्या पाले- 
मेंटांतील, १५६ 

बर्ड (सर एफ) हा क्याथलिक्सांच्या 
बंधमोचनाविषयीं कायद्याच्या म- 
सुद्याचें पुटीकरण करतो, ६८६ 

बनिशिया नांवाचें राज्य, २९ 

बर्नट ( बिशप ) ह्याचे ग्रंथ, ५४६ 

बन्से कवि, ६७० 

बन्से (सर ए ) ह्याचा खून, ७१५ 

बालिन एथील डिओकी(आज्ञापत्र),६२३ 

बेली ( लाडे ) राज्याचा सेकेटरी, 
३२१, ३३९;त्याचामृत्यु, ३४९ 

बॉइन नदीवरची लढाशे, ५०६ 

बाक्‍स्टर ( रिचडे ) परमार्थक्षानांत 
निपुण खिस्तीधर्मोपदेशञक, ४४६ 

बाध्ल ( लढाई ) नें चौकश्ची,,१०३. 


ट०% 


बाध्ठ्स ( लढाया ) त्यांच्या त्यांच्या 
नांवांखालीं पहा 

बाडार्जॉस, ह्यावर हृह्धा करून घेतलें, 
६५४४ 

बॉडियन लायत्ररी, ४२७ 

बानकननेची लढाई, १८१ 

बॉन्नर ( बिशप ), ३०५, ३०९ 

बाबिंग्टन ( आन्टनी ) ह्याचा कट, 
२४९ 

बॉम्बे ( मुंबई ), ५७४; ती इंर्लं- 
डला दिली, ४४९ 

नारम्स लोक दुसर्‍या वुइलिमाविरुद्ध 
बंड करतात, «०; ते पहिल्या 
हेन्सच्या विरुद्ध बंड करतात, 
९७; ते स्टीफनाविरुदध बंड 
करतात, १०९; ते दुसर्‍या हेन्री- 
विरुद्ध बंड करतात, १२९४ 

बारन्सांचें युड, १५५ 

बॉरोडीनोची लढाई, ६५५ 

बारोझू (प्रेते पुरून त्यांवर रचलेली 

टॅकडें ) प्राचीन लोकांचीं, ७ 

बारोनेट ही पदवी पहिल्यानें केली, 
३७१ 

बार्नेटेची लढाई, २५० 

बाहूट आक्ट पसार केला, ७४३ 

बालाक्वाव्हाची छढाई, ७३१ 

बॉटिंग्जोकचा हेन्री, २१३; त्याला 


तूची. 


हृद्पार केले, २१३;तो चौथा 
हेन्री होतो, २१५ 

बॉलिंग्जोक ( सेन्ट जॉन ), ५४०, 
७५४२-५४३ 

बाल्टिक समुद्रांत इंग्लिशांच्या ल- 
ढाया, ७१० 

बाल्टिमोर ( ठार्ड ) ह्यानें मेरीलांड 
नांवाची वसाहत स्थापली, ३९० 

बास्कस्‌ ह्यांच्यांशीं प्राचीन लोकांचें 
नातें, ७-८ 

बॉस्टन ह्या शहरांतील दुंगा, ६१०; 
चहा त्या बंद्रांत समुद्रांत टा- 
कून दिला, ६११ 

बास्टीळ नांवाचा तुरुंग हृष्ठा करून 
"घेतला, ६३३ 

बॉस्वर्थ-फील्डची लढाई, २६२ ? 

बिंग ( आड्मिरल ) ह्याला देहांत- 
शासन होतें, ५८१ 

बिद्ध आफ राइट्स (हृक्तांविषयीा का- 
यद्याचा मसुदा ), ४७४ 

बिशप्‌स हे बेकायदा करांना हरकत 
करतात, १३०; बिशप्सांची चौ- 
कशी, ४८९ 

बीचिहेडची लढाई, ५०८ 

बीड नांवाचा पहिला इंग्लिश इवि- 
हासकार, ३१६; त्याच्या इतिहा” 


साचें आल्फेडानें भाषांतर केळे, 
हड 


सूची. ८०१ 


बेकरी (रॉजर ), १४८ बोआडिसिया, १२-१४ 

बेकन ( सर फ्रान्सिस ), ३४८; त्या- बोनापार्ट ( जोमेफ ) स्पेनचा राजा, 
बर दोषारोप केला, ३७२; त्या- ६५४ 
या नोव्हम ऑग्यांनम नांवाचा बॉनापाटे-नपोलळियन हा शब्द पहा 


ग्रंथ, ३७२ बोफर्टस उपनांवाच्या गृहस्थांचा अ- 
बेकन्स्फिल्ड (लाड), ७४२, ७५२, मळ, २२५-२२८ 
७६० बोडे स्कुलम स्थापली, ७५० 
बेकेट ( टॉमस ) हा चान्सेदर होतो, बोनिओ (उत्तर) हें ब्रिटिशांच्या रा- 
११६; तो दुसर्‍या हेन्रीशीं क- ज्याला जोडलें, ७६० 
लहू करतो, १२०-१२१; ऱ्या- बॉन्टि आनराणीची, ५३० 
चा खून, १२१ बोट्झेनची लढाई, ६६० 


ब्यांक आफ्‌ इंग्लंड ह्या नांवाची 
पदी, ५१२, ५७३११-५२४ 


बेइफडेचा ड्यूक हा इंग्लंडचा प्राटे- 
क्टर ( राज्यसंरक्षक ) होतो, ' 
२३४; त्याचा मृत्यु, २३८ ब्यूटचा अले-मुख्य प्रधान, ५९१; 

बेनेव्होळेन्सिज्ू ( धमार्थ देणग्या ) तो राजीनामा देता, ६०० 
पहिल्यानें वसूल केल्या, २५१; नाइट ( जॉन ), ७१२ 
त्या पुनः वसूल होऊ लागतात, । साडीक ( जनरल ) हाचा पराभव, 
२७३ १9२ 

बेरबोनचें पार्लमेंट, ४२६ ब्राडशॉ हा पहिल्या चालेसाच्या चो- 

बेलियल (जॉन) स्कॉट्लंडचा राजा, कशीच्या वेळी न्यायाधीशमंड- 
१७०७ लाचा अध्यक्ष, ४११ 

बेंलज्यम हें वेगळे राज्य केळे, ६८९  ब्रॉन्टे ( शाळी ), ७५टद 

बेडेरोफॉन नांवाच्या जहाजाच्या क- | ब्रिगेड (लाइटो)चा चाजे (हट्टा), ३३१ 
प्रानाच्या हवाली नपोलियन  ्रिटन ह्यांतील लोकजाति, ५, 
होतो, ६६३ १०-११; ते रोमन लोक जिं- 

बेरन कवि, ६७० कतात, १३ 

बोअर्स लोकांपासून अडचणी, ७२३; । ब्रिटन्स लोकांची धर, ११; त्यांचा 
त्यांच्या विरुद्ध युद्धे, ७४१ पम, १२ 

१३ पि 


2. “८८ “2 ०-2 >>>: “> “टपणा ण 


“>>> वल. 








८०२ 


ब्रिटिश म्यूझियमची स्थापना होते, 
६७० 

ब्रिन्डिली हा कालवे बांधतो, ५५७६ 

न्रिस्वेन नांवाची वसाहत स्थापली, 
६८३ 

श्रूनान्बहची लढाई, ४७ 

ब्रम ( लाड ) हा कारोलाइन राणी- 
च्या वती वकील होऊन तिचा 
बचाव करतो, ६७२; तो उप- 
युक्त ग्रंथकलाप निर्माण करण्या- 
च्या कामीं झटतो, ७०२ 

त्रूस ( रॉबट ),१७०, १७५, १७९; 
तो कॉमिन ह्याला ठार मारतो, 
आणि त्याला राज्याभिषेक होतो, 
१७६; तो बानकबनेच्या लटा- 
इत जय मिळवितो, १८१-१८२ 

ब्रेटवाल्डा ( अधिराज ), ३१, ४१७ 

ब्रेरिभीचा तह, १९२ 

ब्रेडाचा तह, ४५४ 

त्रेडन ( डाक्टर ) हा जिल्वालाबादेस 
येऊन पोहोंचतो, ७१६ 

ब्रॉनिंग कवि, ७५८ 

ब्लडी अस्साइझिझ्‌ ( हिंसक न्या. 
याच्या कोडताच्या बठका),४७७ 

ब्लाक डेथ ( काळा मृत्यु ) नांवाचा 
१३४८ सालचा सांतीचा रोग, 
ह ६९,१५५ 

ब्लाक प्रिन्स (काळा राजपुत्र) द्या- 


सूची. 


च्या लढाया, १५०,१९१,१९३; 
तयाचा मृत्यु, २०३ 

ब्लाक होल, कलकत्ता एथील अंधार- 
कोठडी, ५८१ 

ब्लॉनशार (आलन) खरूआंगचा,२३२९ 

बहू कोट स्कूल नांवाची शाळा स्था- 

पली, ३०६-३०७ 

ब्लेक आड्मिरल, ४१७; त्याचे ड- 

।  चांवर मिळविलेले जय, ४२१- 
डर्रे 

ब्लेनद्दीमची लढाई, ५३० 

भांडवलवाले आणि मजूर, १९५७ 

भाड्याच्या गाच्या पहिल्यानें सुरू क्षा- 
ल्या, ३८९ 

भाषा (इंग्लिश)हींत नामेन भाषेंतील 
शब्द, १०१ भं 

भिंती हंडियन बादशाहनें बांधवि- 
लेल्या, १६ 

मंक आधेर (ठेफ्टेनेन्ट ) हा ऑस्टरे- 
लियांत मेंढरे नेतो, ६८२-६८३ 

मंक ( जनरल ) हा लंडनांत प्रवेश 
करतो, ४३६; तो मारीला तोंड 
देऊन लंडनांत राहतो, ४५२ 

मकाडमाइझड रोइस ( खडी पस- 
रलेले रस्ते), ९७९ 

मकॉलिचा इतिहास, ७५८ 

मकॉले ( ज्ञाचरे ) हा युलळामगिरीला 
दोष ठेवतो, ६५१ 














-*---५--८ 


2-५: 00::::--::-2-7-:“-27--1----4/०७- 2 77:22 ----- --><->“--“- 


सूची. 


मजरांविषयीं स्टाटूट म्हणजे का- 
यदा, १९८ 

मद्रास-हिची उत्पत्ति, ५७४; त्या 
शहरचा बचाव, ६२३-६२९४ 

मंबरेजांची ठढाई, २८० 

मरावांशीं युद्धे, ६२३,६५४ 

मरे नांवाचा स्कॉट्लंडचा राजप्रति- 
निधि, ३३१, ३३४ 

मर्शिया अथवा माचेलांड, म्हणजे स- 
रहद्दीवरील जमीन किंवा मुळूख, 
२२३ 

मलाका हें द्वीपकल्प इंग्लिशांनीं 
जिंकून घेतलें, ६३५ 

महंमदखान ( दोस्त ) ह्याला पद- 
च्युत केळे, ७३१५ 

मॉठत्रे (अले) ह्याचा शिरच्छेद, २२३ 

माओरी लोकांच्या रजवाव्यांशां तह, 
७२५; त्यांच्याशीं युडें, ७२५ 

माओरी लोकांचे न्यू झीलंडांतील पा- 
लेमेंटांत प्रतिनिधि, ७२५ 

माकिन्टांश (सर जेम्स) हा फोज- 
दारी गुन्ह्यांविषयींचा कायदा सु- 
धारतो, ६७८ 

माके ( जनरल ) हा डन्डीचा परा- 
भव करतो, ४९९ 

माकडॉनल्ड ( छोरा ), ५६९ 

माक्‍नॉटन (सर डब्ल्यू. ) ह्याला द- 
ग्यानें ठार मारळें, ७१५ 


दण्ड 


माकरी ( कनेल ) हा ऑस्ट्रेलियां- 
तील रस्त्यांवर गुन्हेगार कैदी 
लोकांना काम करावयास ला- 
बतो, ६८३ 

माग्डठेन कालेजांतील फेलोझना दु- 
सरा जेम्स हाकवून देतो, ४८५ 

माम्ना काटी (मोठी सनद ),१३९, 
२१५ 

मांचेस्टर एथील कत्तल, ६६६ 

माजिस्ट्ेट कौन्टींतील ह्यांची उत्पत्ति, 
१६६ 

माटिल्डा ( आन्जूची ) ही पहिल्या 
हुन्रीची कन्या, १०६; ती इंग्लं- 
डच्या गादीकरितां लढते, १०९ 

माटिल्डा ( बूलोनची ) ही स्टीफनची 
बायका, ११० 

मॉनस्टरिझ्ञ ( मठ ) आणि शहरव- 
जा गांवें, ३६; मॉनस्टरिझ ह्यांचा 
नाश, २९४ 

मानिटोबा हें स्थापले, ७०८ 

मॉन्टकाम हा किबेक शहराचा ब- 
चाव करतो, ५८६; त्याचा मृत्यु, 
घट्ट 

मॅन्टेग्यू ( चालंस ) हा राष्ट्रीय कजे 
आणि ब्यांक आफ इंग्लंड ( इं- 
ग्लेडची पेढी ) चाळू करतो, 
५११; तो नवीं नाणीं बनवितो, 
५१६५६-१५१७ 


ट्०्ड 


मॉन्टेग्यू हा दुसऱ्या चालेसाला फरा- 
न्साकडून मिळत असलेलें गुप 
पेनशन उघडिकेस आणतो,४६२ 

मॉन्मथचा ह्यूक हा गादी मिळवि- 
ण्याची हांव ठेवतो, ४६५; त्याचें 
बंड, ४५०३; तो राजा झाला म्ह- 
णून टॉटन एथें डांगोरा पिटला, 
४७५; त्याला देहांत शासन 
केलें, ४७६ 

मान्सेळ (चालेस ग्रेनव्हिल) हा हिं- 
दुस्तानांत पंजाबांत नेमला, ७२२ 

मार ( अर्ल) ह्याच्या हुकमतीखालीं 
बेंड, ५५२ 

मारी आन्टोयनेध हिला ठार मारले, 
६्श्ड 

मॉर्कोर नार्थब्रियाचा 
८४, ८ धु 

मार्गीरेट नांवाची सहाव्या हेन्रीची 
बायको, २४१; ती तांबडा यु- 
लाब आपल्या आंगावर वापरी, 
२४४; तिनें आपल्या नवर्‍्याक- 
रितां लढाया केल्या, २४५, 
२४६, २५० 

मागोरेट, स्काचांच्या गादीची वारस, 
ही मृत्यु पावते, १६९ 

माचैचा अले, २१४, २२०, २२३; 
त्याची वतनवाडी त्याला परत 
दिली, २२८ 


अल, ८३, 


क ५॥॥॥/0४॥४४॥४॥000७४५४॥0शशी0णपपटलानवललनू 
"४700000 श तीशी 00 शीशालणालपूूू << 


सूची. 


मा्चिझ लाईस आफू वेल्श ( बे- 
ल्स देशच्या हददीवरील म्रुलुखांचे 
धनी), १६१ 

मॉटेमेन (स्टाटूट आफ्‌ ), नांवाचा 
कायदा, १६४ 

मॉटिमर ( लाडे), १८३, १८४; 
त्याला फांशी दिलें, १८६ 

मॉटिम्स क्रॉस्सची लढाई, २४५ 

मॅर्टि डे आर्थर नांवाचा ग्रंथ क्याक्‍्स- 
टन ह्याने छापला, २५४ 

मालेबरोचा छ्यूक, ४७६; त्याचें प्र- 
धानमंडल, ५२७; त्याचे युण- 
दोष, ५२८; त्याचीं युद्धे, ५२५- 
५३२; त्याला सेनापतीच्या अ- 
थिकारावरून दूर केलें, ५४० 

मालेबरोची डचेस्स, ५२६ 

मारील . (वुइलियम ) पेंत्रोकचा 
अल, १४४ 

मास्टेंन मूरची लढाई, ४०७ 

माल्कम (तिसरा) हा स्वदेशभक्तांचा 
अभिमान धरतो, ८३ 

माल्डनची लढाई, ५६ 

माठप्राकेची लढाई, ५३८ 

मास ( प्रभुभोजन नांवाचा संस्कार 
रोमन क्याथलिक धमातील ) 
ह्याकरितां दंगा, ३०२; तो सं 
स्कार दुसर्‍या जेम्सानें पुनः 
चाळू केला, ४७१-४५७२९ 


सूची & टॅ 


मॉस्को एथून फ्रेंच लोकांना माघारें । मिट्ट ( जॉन स्त्वूअर्ट ), ७५८ 
परतावें लागतें, ६६० मूट्स (सभा ) प्राचीन इंग्लिशांच्या, 
मास्से (डॉक्टर) ह्याला क्राइड्ट चचे | २६ 
नांवाच्या कॉलेजाचा डीन ( अ- । मूर ( टॉम ) कवि, &७० 
धिकारी विशेष ) केलें, ४८५ । मूर (सर जॉन ) ह्याला स्पेन देशीं 
मास्सेना ( मार्शल ) हा पेनिन्शुलर | पाठवलें, ६५४; तो कोरननाच्या 
(द्वोपकल्पांतील) वॉरमध्यें (यु- लढाईत मरण पावला, ६५६ 
ड्ांत ), ६'५८ : मृत्युमान इंग्लंडांत कमी होतें, 
मिडल एजिक् (माध्यमिक युगे) , ७५० 
इंग्लंडची, २६३ मेक्यानिक्स इन्स्टिस्यट्स, ७०२ 
मिडल-कास (मध्यम वगे लोकांचा ) ' मेजर-जनरल॒स, ४२९ 
ह्याची चढती कळा, २५१ मेथडिस्ट्स नांवाचा एक नवीन ध- 
मिडलसेक्स ह्या नांवाची उत्पत्ति, मेपंथ उत्पन्न होतो, ५७१ 
२१ मेन्टिनन्सचा .( पाळणुकीचा ) रि- 
मिइल्टन (सर एच्‌. ) ह्यानें न्यू. वाज, २६४ 
*» रिव्हर ( नवी नदी ) नांवाचा ' मेफऊाउअर नांवाच्या जहाजाची 
कालवा पुरा तयार केला, ४५३ सफर, ३६२९ 
मिनॉको हें बेट इंग्लंडाला मिळतें, ' मेंबसे ( सभासद ) पालंमेंटचे ह्यांना 
५४१; तें गमावतें, ५८० वेतन मिळे, १६८ 
मिलिशिया ( शिबंदी ) बनविली, ' मेयर ( कोतवाल) लंडनचा पहिला, 
१२५ १२८ 
मिल्टन, ३८९; तो लाटिन भाषेंत | मेयो ( लाड ), ७३९ 
सरकारी काम करणारा सेक्रेटरी ' मेरिया थेरेसा ही सात वषोच्या यु- 
(चिटणीस ) होतो, ४१७; त्याचें दांत पडते, ५७% 
पाराडाइझ लॉस्ट नांवाचें काव्य, मेरी, इंग्लंडची राणी, हिचें बाळपण, 


वडवळ. आळ, जमा... आना नविन ळक, क. क जन न्न -ट-म नना 


अगचयाबॉमवे”-4./%--क...७१७१७० 2244660 -.-०७. 0-6. “१... ७. य कायय. -.म कक कळक. कक लका लक मन क-हा .-__ -2:>-_-- ->>>-- 


४४७ २८५-२८६; ती राणी झाली 
मिळूड कॉइन्स ( चक्कींत तयार के- | म्हणून डांगोरा पिटला, ३०५), 
लेलीं नाणी ), ५१७ तिचे युणदोष, ११०; तिचे छप्न, 


इ०६ 


३१३३; ती प्राटेस्टंट्सांचा छळ 
करते, २३१५; तिचा मृत्यु, 
३१७ 

मेरी ( ग्वीश्ञची ) स्कॉटलंडची रा- 
जप्रतिनिधीण, ३२३ 

मेरी राणी, तिसऱ्या वुइईलियमाची 
बायको, ४९५; ती म्रोनिच ए- 
थील इस्पितळ बांधते, ५१ ०; 
तिचा मृत्यु, ५१८ 

मेरीलांडची वसाहत, ३९० 

मेरी स्काटांची राणी, २८२; तिला 
आठव्या हेन्रीच्या मृत्युपत्रांत 
एका बाजूस ठेवठें, ३००; 
तिला फरान्सदेशीं पाठवलें, 
३१०२; ती इंग्ठंडच्या गादीवर 
वारसा सांगते, ३२२०;ती स्कॉट- 
लंडास जाते, ३१२५; ती डान्ल 
ह्याच्याशी लग्न करते, ३३१; 
ती पळून इंग्लंडांत जात, ३३४; 
तेथें ती कैदेंत पडते, ३३५; 
तिचा शिरच्छेंदू, ३४२; तिची 
एलिझांबेथशां तुलना, ३३६; 
तिच्यावतीं कारस्थानें किंबा गुप़् 
मसलती, ३३८, ३४२ 

मेल्बने ( लार्ड ), ६७८२; त्याचा 
राजीनामा, ७१३; त्यानें सर- 
कारी जामदारखान्याला कर्जे 
“करून ठेवलेली, ७१६ 


सूची. 


मेल्बन हें वसविलें किंवा स्थापलें, 
६टडं 


मोगल मेट ( मोठा ) हिंदुस्तानांतील, 
५५५ 

मोना किंवा आंगल्सी ह्या बेटांत 
डर्ड्स लोकांची कत्तठ, १३ 

मोनॉपोलिज्ञ (मक्ते, गत्ते) देण्याची 
वहिवाट बंद केली, ३५१; ती 
पुनः चाळू केली, ३७१ 

मोर ( सर टॉमस ), २७५; तो चा- 
न्सेदर होतो, २८८; त्याचा 
शिरच्छेद, २९१ 

मोन्टजॉय ( लॉडे ) ह्याला आय- 
लंडांत पाठविलें, ३५० 

म्युनिसिपल रिफॉर्म (शहरांतील गांव- 
खात्याची सुयारणा ), ६९८ « 

यंत्रांचा परिणाम, ५९४, ७०३ 

यॉके टाउन. एथें इंग्लिशांची फोज 
शरण जात, ६१८ 

यॉर्कचा ब्यूक जेम्स, ४२९; तो 'मी 
रोमन क्‍्याथलिक आहें' असें 
जाहीर करतो, ४५८; त्याला 
गादीवर न बसूं देण्याविषयी प्र- 
यत्न, ४६२३ 

यॉकेचा तरुण किंवा छोटा ड्यूक 
द्याचा खून, २५९ 

यॉकिस्ट्स, म्हणजे यॉके घराण्याच्या 
पक्षाचे लोक ह्यांचें बंड, २६९; 


सूची. 


ते पांढरा गलाब पोझाकावर 
वापरीत, २४४ 

युद्ध शंभर वर्षीचे, १८९, २३१ 

युनायटेड ( एकवटलेले ) आयरिश 
मेन ( आयरिश लोक ), ६३% 

युनायटेड स्टेट्स ( संयुक्त संस्थानें ) 
ह्यांचे इंग्लंडाशीं युद्र, ६१२; 
त्या संस्थानांशीं तह केला, 
६६४; त्या संस्थानांठा जोड- 
णारा तारायंत्राचा समुद्राखाळून 
तारेचा दोर टाकला, ७४ड; 
त्या संस्थानांतील यादवी किंवा 
आपआपसांतील युद्ध, ७४५ 

युनिफॉर्मिटीचे ( एकरूपतेचे ) आ- 
क्‍्टस्‌ ( कायदे ), ३०२, ३०६, 
३२२, ४४५ 

युनिव्हासंटी कॅलिज नांवाची पाट- 
शाळा स्थापली, ७०१ 

यूटरेक्‍्टचा तह, ५४१ 

यूनियन ज्याक नांवाचें संयुक्त नि- 
शाण, ५३६, ६४५ 

योमेन इंग्लंडच्या उत्तरेकडील प्रां- 
तांतील, ५० 

योमेन ( मिरासदार शेतकरी ) लो- 
कांचा समुदाय कमी होऊं ला- 
गतो, प्३्ड 

र्ट्ळेंडचा अले ह्याचा दर्यानें खून, 
२४५ 


०७% 


रंप नांवाचे पार्लमेंट, ४३४ 

रशिया आणि टकीं, ७९२८-७२ 

रस्किन, ७५८ 

रस्सेद्ठ ( लाड ) ह्याला देहांतशा- 
सन, ४६८ 

रस्सेद्ध ( लाडे जॉन ), ७४२; तो 
टेस्ट आक्ट रद्द करण्याविषयी 
कायदा पसार 'करवितो, ६८६; 
तो मुख्य प्रधान होतो, ७२०; 
त्याचे कॉलोनिझ बिल्ल (वसवि- 
लेल्या राज्यशाखांविषयीं काय- 
द्याचा मसुदा ), ७२६ 

राइट ( हक्का विषयीं ) अजे, ३८४ 

राइट्स डेक्ृरेशन आर बिल आफ 
( हक्कांचे प्रकटीकरण किंवा ह. 
क्कांविषयीं कायद्याचा मसुदा), 
४९ ड--ढ ९५ 

राइ होस शॉट नांवाची युप् मसलत, 
४६९७ 

राउन्डइहेड्स ( वाटोळ्या 'डोक्यांचे ) 
पाळेमेंटच्या फौजेतील . लोक, 
४०३ 

राउवन ९ हामिल्टन ) आयरिशांचा 
पुढारी, ६३८ 

राजद्रोहाच्या गन्ह्यासंबंधी अन्या- 
याचा कायदा, २९१; तो कार 
यदा दुरुस्त केला, ५१५ 

रॉजर साल्स्वरीचा, १०२; माला 


ट्ट 


स्टीफन ह्यानें केदेंत टाकलें,१०७ 

राजशासनें कारेन्डन व नार्थेहा- 
म्टन एथील, ११८ 

राडिकल ह्या शब्दाचा उपयोग होऊं 
लागतो, ९९५ 

रॉडनेचा अरमाराच्या लढाईत जय, 
६१९ 

रॉबट नामडीचा ह्याच्या वती बारन्स 
लोक बंड करतात, ९०; तो ध- 
मेयुडांला जातो, ९६; त्याला 
कैदेंव टाकलें, १००; त्यांचा 
मृत्यु, १०६ 

रॉबटेस ( सर एफ्‌. ) ह्याचें अफघा- 
णिस्तानांतील वतेन, ७४१ 

रॉबर्ट्सन ह्याचे इतिहास, ६६९ 

रॉबिन्सन कसो, ५४६ 

रॉबिन हूड ह्याचे दिवस, १४६ 

रॉमिल्ठी (सर एम. ) हा अपराध्यांस 
शिक्षा देण्याविषयींचा कायदा 
सुधारतो, ६५७७ 

रामिठीझची लढाडे, ५३१ 

रायट आक्ट (दुंग्याविषयीं कायदा) 
पसार झाला, ५५२; तो का- 
यदा वाचला, ६०६ 

रॉयटेर ( डि) हा इंग्लिश जहाजें 
जाळतो, ४५४ 

रायल एक्सूचेन्न नांवाची इमारत 
बांधली, ३२७ 


सुची, 


रॉयळ मारिज आक्ट ( राजकीय 
लम्नांविषयीं कायदा), ६६६ 

रॉयल सोसाएटी नांवाची मंडळी स्था- 
पली, ४४८ 

राली ( सर वॉल्टर ), ३२८,३४६; 
त्यावर अरिष्ट कोसळून त्याला दे- 
हांत शासन होतें, ३६७ 

रॉल्फ ऊफे रॉल्लो नांवाचा व्हाइ- 
किंग म्हणजे स्क्यान्डिनेव्हिया 
देशांतील चांचा, ६२ 

राष्ट्रीय कजे ह्याची सुरवात, ५११; 
तें कजे बंडाविरुद्ध एक निवार- 
णोपाय आहे, ५३३; तें फेड- 
ण्याविषयीं बोलणें, ५५५; त्याची 
वृद्धि, ६६५ 

रॉस्स्वाकची लढाई, ५८४ 

रिचडे केंब्रिज्जचा अले ह्याचा शिर- 
च्छेद, २२८ 

रिवडे (पहिला), १२६; त्याला खं- 
डणी देऊन कैदेंतून सोडविलें, 
१२९; त्याचा मृत्यु, १३१ 

रिचर्ड (दुसरा), २०३; तो दुंगे- 
खोर लोकांचा मोड करतो,२० ७; 
त्याचा त्याच्या चुलत्यांशी झगडा, 
२०८-२१७५; तो स्वतंत्र राजा 
होतो, २१२; तो बेलिंग्ज्रोक 
ह्याला देशपार करतो, २९२१३; 
त्याची विटंबना आणि मृत्यु, 


सूची. 


२१४--२१५; त्याचें प्रेत वेस्टमि- 
न्स्टर एथें आणून पुरले, २२८ 

रिवडे ( तिसरा ) ग्लॉस्टरचा ड्यूक, 
२५४-२५५; तो प्रोटेक्टर (रा- 
ज्यसंरक्षक) होतो, २५६; त्याला 
राजा करून राज्याभिषेक केला, 
२५८; त्याचे कायदे चांगले होते, 
२६०; त्याचा बॉस्व्थे फील्ड 
एथील रणांत मृत्यु, २६२ 

रिचर्ड यीकेचा ड्यूक ह्याला प्रोटे- 
क्टर नेमले, २४२-२४३; त्याचा 
गादीवर हक्र किंवा दावा, २४३ 

रिडॉल्फीचें कारस्थान, ३३८ 

रिडले ( बिशप ) ह्याला जिवंत जा- 
ळर्ले, ३१५ 

रिपील ( आयलेड इंग्लंडाशीं सं- 

“युक्त करणारा कायदा रदद क- 

रणें ) ह्याविषयी ओ'कंन्निळ हा 
टमणी लावतो, ३१४ 

रिफॉर्म ( पालेमेंटाची सुधारणा ) 
करितां चळवळ, ६८९; पहिलें 
रिफॉर्म बिहू, ६९१; दुसरें आणि 
तिसरें रिफॉर्म बिढ़,६९२-६९३ 

रिफॉम्से ( सुधारणा ), १८६७, 
१८६८, आणि १८८७५, ह्या 
सालांतील, ७४२-७४३ 

रिव्हर्स ( लाई ) ह्याला पकडन अ- 
टकेंत ठेवलें, २५५; त्याचें डोकें 
मारलें, २५८ 


वनव------५॥॥-:-:८५-८-८-४एशाशशशमशशण0000001000700000000ी९0?0?00२?00?0ी?000000000000ए0ी?२0?00२0)0२)?1ीी)0ीर”२?२?२)0ए0?२0॥४२४/”?*ं0१ॅ0१ॅॉ२४९६0५९?२0४”?0?ी0  ९!?९?९?)0)0ि?२)0?0?0/४”0?ऑ३!ी?२३ ;२)00)0)ी0ी?९00ी00२?)श॥ीणी0ीण00 0१0 1॥)00ी?0ी!0!ए३)ी? ))0)?)0ी00ी 


०९, 


रिस्वुहकचा तह, ५१* 

रीजेन्ट ( राजप्रतिनिधि ) प्रिन्स 
आफ वेल्स ह्याला केलें, ६६४ 

रीजेन्ट्स पाके ह्या नांवाच्या कृत्रिम 
वनाची रचना करून तयार 
केलें, ७०१ 

रीजेन्सी बिळ ( राजप्रतिनिधि नेम- 
ण्याविषयीं कायद्याचा मसुदा ), 
६०४; दुसरें रीजेन्सी बिढ,६२९० 

रूआंगचा वेढा, २१२ 

रूपटे प्रिन्स ( राजपुत्र ) ह्याचा रि- 
साला, ४०२; तो कॉमन्वेल्थ- 
वर ( लोकसत्ताक राज्यावर ) 
हृद्धा करतो, ४१५; तो ड्ांशीं 
लढतो, ४५२ 

रेक्युझान्ट्स (इंग्लिश भांपेत चाल- 
लेल्या उपासनेला येण्याला ना- 
कारणारे क्‍्याथलिक्स ) ह्यां- 
पासून दुंड वसूल केले, ३६३ 

रेनड धि फॉक्स ह्या नांवाचा ग्रंथ 
क्याक्‍्स्टन ह्यानें छापला, २५४ 

रेनड ( साइमन ) ह्याचें मेरीवर व- 
जन पडतें, ३१० 

रेनॉल्ड्स ( सर जे. ) नांवाचा चि- 
तारी, ६७१ 

रेल्वेझ ( लोखंडी सडका) पहिल्यानें 
चाळू केल्या, ६५७-७०० , 


टँ१-० 


रेव्हेन्यू आक्ट (महसुलाविषयीं का- 
यदा ), ६०५ 
रेव्हेन्यू (उत्प्न) जन्मपर्यंत दुसर्‍या 
जेम्साला देण्याकरितां पालेमेंट 
संमति देतें, इ४७३ 
रेव्होल्यूशन ( उलथापालथ किंवा 
राज्यक्रांति ) फ्रान्स देशांतील 
१८४८ सालचे, ७२७; इंग्ट- 
डांतील रेव्होल्यूशन ( उलथापा- 
लथ किंवा राज्यक्रांति), ४९ ०- 
४९७३ 
रॅशिमाचें कापड विणण्याची कला 
इंग्लंडांत आणली, ४८० 
रोक्ष (सर ह्यू) ह्याचें मध्याहंदुस्ता- 
नांत वर्तन, ७३८ 
रोझिझ ( गुलाब ) ह्यांची युद्धे,२१'५ 
रांमन्सांचा ब्रिटनांतील अमल, १४, 
१५; शहरांची रोमन नांवे, १४ 
रोहिले लोकांना क्रूरपणानें वर्तविलें, 
दर्ड 
ळखनोची शत्रूंपासून सोडवणूक, 
७३८ 
लम्नप्रकरणीं आक्ट ( कायदा ) हा- 
इंबुइक ह्याचा, ५७३ 
लट्टेल ( कर्नेल ) ह्याठा पार्लमेंटने 
पसंत केलें, ६०६ 
लंडन ह्या नांवीचें मूळ रूप लिज्ञ-ढिन 
* असें होते, १९; त्या शहराची 


सूची. 


१६०४ सालीं भीति वाटण्या- 
जोगी वाढ, २५९; त्या शहराचा 
चाटर (सनद), १०३; त्या 
शहरांतीळ मारी आणि आग, 
४५१,४'५२, ४५३; तें शहर 
आल्फ्रेडानें पुनः बांधलें, ४५; 
त्या शहरांतील कवाडेत शिक- 
विलेल्या टोळ्या पहिल्या चाले- 
साला आड येतात, ४०१,४०३ 

ल॑ंडन्डेरी ( ठाडे ) ह्याची आत्म- 
हत्या, ६७४ 

लंडन्डेरीचा वेढा, ५०२; त्या शह- 
राची त्या वैव्यापासून सोडवणूक, 
५०३ 

लड्डाइट्स किंवा यंत्रे मोडणारे, 
६५६ 

लाइएट्ट (सर चालेस ), ७५८ 

लाइल (आलिस) हिला फांशी दिलें, 
७८ 

लांकास्टरचा अले ह्याचा शिरच्छेद, 
१८३; लांकास्टरचा द्यूक गॉट- 
चा जॉन, २०९, २९०९; लांका- 
स्टरचा झ्यूक, बॉलिंग्जोक, २१४; 
ठांकास्टरचें घराणें, २९० 

लांकास्ट्रियन्स ( लांकास्टर घराण्यां- 
तील किंवा पक्षांतील ठोक ) 
ह्यांची युद्धे, २४४-२४५ 

छॉक ह्याचे ग्रंथ, ५४५-५४६ 


सूची, द$१ 


लाँग्टन (स्टीफन ) आचेबिशप, 
१३४; तो चाटेरवा (सनदेचा) 
अभिमान धरतो, १३८; त्याचा , 


सर जॉन लेरिन्स ह्याचें इिंदुस्ता- 
नांतील शिपायांच्या दुग्याच्या 
वेळांतील वतेन, ७३५; तो इ- 





मृत्यु, १४७ दुस्तानाची स्थितिपुधारतो, ७२% 
लांग्लांड हा पीयसे शेमन नांवाच्या । ला रोशेहुचा वेढा, ३७८, ३८२ 

ग्रंथाचा कतो, १९९ लाडे मेयर ह्याची पहिली मिरवणूक, 
लॉँंगशां जस्टिशियर ह्याला पदच्युत २४२ 

केलें, १२८ लाडंस अप्पेदन्ट (अपील करणारे 
लाटिमर ( विशप ), ३०७; त्याला लाड ) आणि दुसरा रिचर्ड, 

जिवंत जाळले, ११५ २१० 


लॉड नांवाचा लंडनचा बिशप, २८६ 
३८८; तो प्यूरिटन्स लोकांशीं 
कलह करतो, ३९१; त्याचा 
शिरच्छेद, ३९८ 

लांड आक्ट (जमिनींविषयीं कायदा) 

“ आयलंडाकरितां, ७५० 

लान्फ्रांक ( आचेबिशप), ८६-८७; 
तो दुसऱ्या वुईइलियमाला राज्या- 
भिषेक करतो, ९० 

लांबट सिम्नेल ह्यानें केलेला तो- 
तया, २६९ 


लाडैस ( होस आफ्‌ ) कॉम्वेडाचें, 
४३०; लाडूस आफ्‌ पि कॉन्मि- 
गेशन, ३२४; लाईस हे कौ- 
मन्सांपासून वेगळे बसू लाग- 
तात, १९६, २१६ 

लॉहटडस, २०४, २१३, २२४- 
२२५; त्यांचें बंड, २३०; त्यां- 
च्याविरुद्ध असलेले कायदे रद्द 
केले, ३०२ 

ला होगची लढाई, ५१० 

लिंकन ( एत्राहाम ), ७४५; त्याला 

लीयथेनची लढाई, ५८४ गोळी घाळून ठार मारले, ७४६ 

लायन्ररिझ्ञ ( पुस्तकसंमह ) दुसऱ्या । लिंकनची लढाई, १४५ 
जॉजींचा आणि तिसर्‍या जॉ- । लिभि एथें प्रुशियन्सांना मार्गे इृट- 
जोचा, ६७१ विले, ६६१ 

लॉरिन्स ह्या उपनांवाचे दोघे भाऊ, । लिटर्जी ( सामाजिक उपासनाप- 
७२२; सर हेन्री लॅरिन्स हा ल- |  डति) इंग्लिश भाषेंत चाळू केळी, * 
खनो एथें मरण पावतो, ७३६; २७% 













८१२९ 


लिबरल हा शब्द पहिल्यानें प्रवृत्तीत 
आला, ६९५ 

लिमरिकचा तह, ५०७ 

लियॉफ्रिक मारीयाचा, ५७, ६७; 
त्याचे नातू स्वदेशभक्त, ८३ 

लियोपोल्ड नांवाचा बेट्जियन्स लो- 
कांचा राजा, ६८९ 

लिव्हपूल ( लाड ) हा मुख्य प्रधान 
होतो, ६६४; तो राजीनामा 
देतो, ६८५ 

लिव्हिग्स्टन चानसेळर हा वाफेने 
चालणारी बोट किवा जहाज 
कल्पनेने तयार करतो, ६६८ 

लिव्हिग्स्टन, ७५९ 

लीन्स्टर नांवाचा आयलंडांतील प्रांत 


जिंकला, १२३; त्यांत डरान्टे- 


शन्स म्हणजे वसाहती केल्या, 
१५१ 

लीलची लढाई, ५३८ 

लीसिझ्, म्हणज जमीन कौलानें दे- 
ण्याची वहिवाट, पहिल्यानें पडते, 
१९ 

ळूडू ( अठरावा ) ह्याला दोस्त रा- 
जांनीं गादीवर बसविटें, ६६१ 

ळूइ ( चौदावा ) हा नांटचें इंडिक्ट 
रद करतो, ४७९; त्याचीं स्पेन- 
देशच्या गादीच्या संबंधानें का- 
"रस्थानॅ, ५२१-५२२; तो ने- 


सूत्री, 


दुलेड्समधील किल्ले हस्तगत क- 
रतो, ५२३; तो प्रिटेन्डर ह्याला 
राजा म्हणून मान्य करतो, ५२४; 
तो मालेबरोशीं युद्ध करतो, 
५२७-५३८; तो तह करतो, 
५४१; तो मरण पावतो, ५५३ 
ळूइ फिलिप्प हा इंग्लंडास पळून 
येतो, ७२० 
लड (फ्रॉन्सचा)हा इंग्लडावर स्वारी 
करतो, १४१; तो फ्रान्साला परत 
जातो, १४५ 
ळूड ( सोळावा ) ह्याचा शिरच्छेद, 
५६३२३ 
ळूडस्वर्ग हें घेतले, ५८५ 
ळृएट्रिन हा धन्याचा मानपान क- 
रणें नाकारतो, १६२ 
' ठृएमची लढाई, १५५ 
ठूट्झेनची लढाई, ६६० 
ठूथर ह्याचा धर्मॉापदेश, २७७, 
२९३; आठवा हेन्री ठटूथरच 
खंडन करतो, २८६ 
लूनव्हिहचा तह, ६४४ 
लेएट्स म्हणजे ज्यांना जमीन न- 
व्हती असे लोक, २६ 
लेक्की नांवाचा इतिहासकार, ७५८ 


] 
| 
| 
| 


लेक्‍्सिग्टनच्या नजीकची लढाई, 
। ६१२ 
: लेगेट ( वकील ) पोपाचा पहिल्यानें 


सूची', 


इंग्लंडांत घेतला, ११६; तिसरा 
हेन्री पोपाच्या लेगेटचा (वकी- 
लाचा) मानपान करतो, १४४; 
पोपाचा लेगेट मेरीनें इंग्लंडांत 
घेतला, ३१३; पोपाचा लेंगेट 
दुसऱ्या जेम्सानें इंग्लंडांत धे- 
तला, ४८६ 

लेबरसे ( मजूर ) ह्यांविषयीं स्टाट्ट, 
१९८ 

लेस्टरचा अले, ३३०, ३४१ 

लोकांचें सामथ्य वाढतें, १३७; 
त्यांचा तेराव्या शतकांतील सं- 
सारस्थित, १४६-१४७; ते 
स्वातंत्र्य हक्रानें मागतात, २०६; 
पंधराव्या शतकांत त्यांचा भर- 
“भराट, २२९७; गाइरान किंवा 
कुरणी जमीन वाढल्याने त्याची 
नकसानी, २९२; ते करड्या 
प्यूरियानिझमला म्हणजे प्यूरि- 
टन पंथी अमलाला कंटाळतात, 
४३१-४५२; राजसत्ताक रा- 
ज्याची पुनः स्थापना झाली 
तेव्हां लोकांना फार आनंद 
होतो, ४४३; १८३७ सालचे 
त्यांचे क्रेश, ७०२ 


लोथियन हा प्रांत स्काटांचा राजा : 


केन्नेथ द्याला दिला, ५४ 
वर्डस्वथे कवि, ६७० 


८१३ 


वर्तमानपत्रे अर्वाचीनकालिक, ६०% 

बततैमानपत्र पहिलें सप्ताहिक, ३७४ 

वॉट टाइलरचें बंड, २०५, २०५७ 

वॉटळेची लढाई, ६६२, ६६३ 

वॉद्ट हा वाफेचें यंत्र कल्पनेनें नि- 
मोण करतो, ५९५ 

वान्डिवाशूची लढाडे, ५९७० 

वाफेची शक्ति हिनें केलेलें फेर- 
फार, ७५६ 

वायट ह्याचे बंड, ३१२ 

वॉरन हेस्टिग्स, ६२३; त्याची दो- 
घारोप होऊन चोकशी, ६२४ 

वॉरिक थि किंग मेकर ( राजे कर- 
णारा), २४३, २४६; तो टार 
मारला गेला, २५० 

वॉइझ ( महले, पेठा ) पारिशें ए- 
कत्र करून बनविलीं, ५४ 

वँबिंक पॅकिन, २७१ 

वॉलिंग्फडचा तहू, ११२९ 

वोंळेस नांवाचा स्कॉट्लंडचा वीर, 
१७२; त्याला फांशी दिलें, १७५ 

वॉल्टर स्का (सर ), ६७०« 

वॉल्थीऑफ नांवाचा स्वदेशभक्त 
ह्याचा शिरच्छेद, ८५ 

वौल्पोल (रॉाबट ) हा साउथ सी 
केपनीच्या कारस्थानाला आड 
येतो, ५५५; तो पुरूय प्रधान 
होद्रो, ५५७; त्याचा जमाबंदी 


डप 


प्रकरणीं बंदोबस्त, ५६१; त्याचा 
अपकर्षे, ५६५ 

वॉल्पील ( हॅरिस ) हा इंग्टंडावि- 
षयीं लिहितो तें, ५०३ 

वॉशिंग्टन ( जॉजे ), ५७८; तो अ- 
मेरिकेंतील मुरूय सेनाधिपति 
होतो, ६१३ 

विद्याम्ेथकलाप ह्याच्या प्रसाराक- 
रितां मंडळी स्थापली, ७०२; 
विद्यामंथकलाप सतराव्या शत- 
कांतील, ५४५; विद्यामंथकलाप 
तिसर्‍या जॉजाच्या कारकीर्दी- 
तीळ, ६६%; विद्याम्रंथकलाप 
आमच्या काळांतील, ७५८ 

विद्या सातव्या हेन्रीच्या कारकीर्दी- 
तील, २७७ 

वुइक्रिफ ( जॉन ) द्याचा धर्मोपदेश , 
१९९: त्याचा मृत्यु, २१७ 

वुइटान्जिमोट, २७ 

वुइन्थ्रॉप ( जॉन) हा प्यूरिटन्स लो- 
कांना, स्वदेशत्याग करून अ- 
मेरिकेंत वसाहती करण्याला घे- 
ऊन जातो, ३८९ 

वुइलियम ऑरेन्जचा,१५६९ साली, 
१२३५७, ३४० 

वुइलियम ऑरिन्जचा हा पुढें ति- 
सरा वुइलियम ह्या नांवें इंग्लं- 
इचा राजा झाळा, त्याला इंग्लं- 


सूची. 


डावर स्वारी करण्यासाठीं या 
म्हणून बोलाविले, ४८६, ४९०; 
तो समुद्रातून येऊन जमिनीवर 
उतरतो, ४९१; त्याचा मेरीशीं वि- 
वाह,४६०; तो राजा झाला म्हणून 
इंग्लडांत जाहीर केलें, ४९५; 
तो राजा झाला म्हणून स्काट्लं- 
डांत डांगोरा पिटला, ४९८; तो 
दुसऱ्या जेम्साशीं आयरलेडांत 
लढतो, ५०६; तो नेदलेड्स 
ह्या देशांत लढाया करतो, ५०९, 
५११; तो, लोकांना आप्रिय 
होतो, ५०९; त्याला दुग्यानें 
मारण्याची मसलत, ५१८; तो 
ट्रपळ अद्डायन्स (साहाय्यसं- 
केती त्रिकूट ) नांवाचा कट करतौ, 
५२४; त्याचा मृत्यु, ५२५ 

वुइलियम ( चौथा ), ६८८ 

वृइलियम ( दुसरा ) रूफस ( ताख- 
वरणे ) ह्याचे गुणदोष, ९०; त्याचा 
आन्सेल्म द्याच्याशीं कलह, ९५; 
त्याचीं रॉबटोशीं युडे, ९५; त्याचा 
मृत्यु, ५७ 

वृइलियम धि कॉन्करर ( विजयी ), 
६५, ६९-७५; त्याचें जन्म 
आणि गुणदोष, ७७; तो इंग्लि- 
शांच्या जमिनी दुंडादाखळ स- 
रकारांत घेतो, ७०; तो उत्तरे” 


नि 


८१५ 


कडील पुळूख ओस पाडतो, 
८३; तो इंग्लिशांचे कायदे ए- 
कत्र करतो, ८५; तो जमीन- 
दारांकडून आपणाविषयीं इमा- 
नीपणानें वागूं म्हणून शपथ क- 
रवितो, ८६; तो न्यू फॅरिस्ट नां- 
वाचें जंगल करवितो, ८७; तो- 


वृर््टर एथील दुसर्‍या चालेसाचा प- 
राभव, ४२० 

वूलिच एथील गोदी बांधली, २८० 

वूल्फ (टोन) हा आयटळेंडांतील 
बंडाचा प्रवतक होतो, ६१३८; 
त्याला फांशीं दिठें, ६४४ 

वूल्फ ( जनरल ) हा कविबेक शहर 


.-००-----०-०------->५--॥“->>-_“*2०7-५०४०॥०४॥॥४४४॥४४४४४४॥४०७१५४॥४४४ पररयासा ीननक ह जकेभजाककन्याडेधखाळ्नळ क 


इम्सडे बुक (जमिनीच्या नोंदीची । घेतांना ठार मारला गेला, ५८८ 

वही ) करवितीो, ८७; त्याचा । वूल्सी ह्याचा राज्यकारभार, २८२; 

मृत्यु, ८५ त्यानें कांहीं मॉनस्टरिझ्ञ (मठ ) 
वुद्‌लियम घि लायन (सिंह ) स्कॉट नाहींशा केल्या, २७४; त्याचा 

लंडचा, ह्याला धरून कैद केलें, मृत्यु, २८८ 

१२४ वूल्स्लि ( सर गार्नेट ) ह्याच्या हुक- 





वुद्‌लियम, नॉर्मेडीच्या रॉबटांचा मु- _  मतीखाठीं अशान्टीक्ष लोकांवर 
लगा, १०६; तो लढाईत ठार स्वारी, ७४१ 
* मारला गेला, १०६ वेकूफील्ड ( एड्वडे गिब्बन ) ह्याची 
वुइलियम, पहिल्या हेन्रीचा पुत्र, स- नवीन वसाहती करण्याची प- 
मुद्रांत बुडून मेला, १०५ द्धति, ७२५ 
वुइलियम्स ( जनरल ) हा कार्स , वेकूफील्डची लढाडे, २४५ 
शहराचा बचाव करतो, ७१० | वेक्‍्सफडचा वेढा, ४१६ 
बुइल्क्स ह्याला पकडून अटकेंत ठे- | वेज्जवूड ह्याची मातीची भांडी, 
वलें, ६०१;त्याला मिडलसेक्सचा किंवा कुभारकाम, ६७१ 
प्रतिनिधि निवडले, ६०५ वेड्मोर एथील डेन्स लोकांशीं तह, 
वुइल्वरफोर्स ( डब्ल्यू. ) हा गुलाम- | ४३ 
गिरीला प्रसिद्ध रीतीनें दूषण । वेन्ट्वधे ( लार्ड स्टाफ ), ३७२, 
देतो, ६५१ ३८८; त्याचा आयलेंडांतील अ- 
वूड ह्याची हाफपेन्स नांवाची नाणीं, | मल, ३९०; तो आयलेडांतील « 
५५९ | सैन्य इंग्लंडांत आणण्याविषैयीं 


८१६ 


सूचना करती, ३९५; त्याची 
गुन्हेंगार ह्या नात्यानें चौकशी 
आणि त्याचा मृत्त्यु, २१९७-३८ 

वेक्विंग्टनचा ह्यूक ह्याची नपोलिय- 
नाशीं तुलना, ९५७; त्याचे पे- 
निन्सुलेंत (द्रीपकल्पांत), म्हणजे 
स्पेन व पोटेंगल ह्या दोहों दे- 
शांत, मिळविलेले जय, ६५८; 
त्याची वाटळू एथे नपोलियनाशीं 
गांठ पडते, ६६९; तो मुख्य 
प्रधान होतो, ६८५; तो सुधार- 
णांना आड येतो, ६८५, ६८७, 
६५८०; त्याचा मृत्यु, ६९७१ 

वेहिंग्टन नांवाची न्यू झीलंडांत वसा- 
हत स्थापली, ७२४ 

वेहेस्ली ( सर्‌ आर्थर ) मराव्यांशीं 
दुसर्‍या युदांत गुंतलेला होता, 
६५४; त्याला स्पनदेज्ञां पाट- 
विल, ६५४ 

वेल्हा अथवा परकी, परदेशी, २३- 
२ड 

वेल्सदेशची भाषा, ४; तो देश 
हारल्ड ( साक्‍सन ) हाने जिं- 
कळा, ६७; त्या देशांतील प्र- 
ळुख जिंकला, *४; तो देश प- 
हिल्या एड्वर्डाने जिंकला,१६२, 
१६३; पहिला इंग्लिश प्रिन्स 
झाफ्‌ वेल्स, १६३४; तो देश इं- 





“१४४० 





सूची, 


मस्लिश कायद्यांवालळी आणला, 
२९० 

वेल्स ( प्रिन्सि आफ॒ ) ह्याचें लम्न, 
७४७; त्याची स्वारी हिंदुस्तान 
देश पाहण्यास गेली, ७३९ 

वेसेक्स ह्या नांवाची उत्पत्ति, २१; 
वेसेक्सच्या राजांचा उदय, ३७ 

वेस्ट इंडिझ ह्या नांवाच्या बेटांत उ- 
त्पन्न होणारे जिन्नस, ७६१ 

वेस्टन नांवाचा पहिल्या चालसाचा 
खजीनदार, ३८८ 

वेस्टमिन्स्टर" आंबी ह्यां नांवाचा मठ 
किवा देऊळ बांधलें, ६७; तें 

, पुनः बांधिले, १४% 

वेस्ट ( पश्चिम ) वेल्स ह्यांत ब्रिटन्स 
लोकांना हाकवून लावलें, २३ 

| वेस्ली ह्याचा धर्मापदेश, ५७१ 

| वेस्लीयन्स लोकांचा उद्य, ५७१ 

वेटांगी (न्यू झीलंडांतील ) एथील 

तह, ७२५ 

व्यापाराची वृद्धि, १९४; एलिझाबे- 
थच्या कारकीदीतील व्यापार, 
३२७; व्यापाराचा फैलाव,५५४ 

व्हांडक्ट ह्याचा अर्धे खरें हणून 
सांगितले जे तें मत-संमति, ११८ 

व्हसेल्सचा तह १७८३ सालचा, 
६२० 


सूर्ची. ८७ 
व्हाइकिंग्ह्ञ ऊर्फ खाडीत किंवा खा- | तींत सोनें सांपडठें, ७२३१ 


डीवर राहणारे, ३८ | व्हिक्टोरिया राणीचे जन्म, ६६७, 
“व्हाइट चेम्बर” (पांढरा दिवाण- !  ७०४--७०५; तिचें लग्न, ७१३; 
खाना ) लाडोचा, १९६ ती हिंदुस्तानाची सम्ाक्षी हा 


वहाइट्फील्ड द्याचा पमोपदेश, ५७१ | किंताब घेते, ७३९ 
व्हाइट सी ( पांढरा समुद्र ) ह्यांत | व्हिटिंग्टन (डिक), २२९ 


झालेल्या ळद्मर्‍या, ७३० व्हिद्वेरियाची लढाई, ६५९ 
व्हाइटहॉल नांवाचें राजमोंदेर वू- | व्हिनिगर हिछ्चची लढाडे, ६४४ 
ल्सीनें बांधलें, २८३ व्हिमाइरो एथील जय, ६५५ 


व्हॉक्सहॉल नांवाचे करीडाभवन स्था- | व्हिलनेज (बंदेगिरी ) हा दास्याचा 
पले, ४४२ प्रकार नाहींसा होतो, २०८ 

ब्हान्कूव्हर हें बेट कानडाच्या रा- । व्हिलन्स ( बेंदे किंवा गुलाम ) सि- 
ज्यांत सामील होतें, ७०८ ओरल्स हे कमी दोस पावून 

व्हान डीमेन्स लांड, ६८४ बनतात, ४५% 

व्हॉलन्टीयसं ( आपखुज्ञीनें शिपा- । व्हिहवास ( बागेंतले वाडे किंवा बं- 
यांची नौकरी करण्यास तयार | गले) एलिझ्ञाबेथच्या काळांतील, 
लोक ) १८०४ सालचे, ६४९; | २२९ 
व्हॉलन्टीयर्स १८५२ सालचे, । व्हिडियसे ( जॉजे ) ब्किग्हमचा 
७२८; त्या लोकांचा अमलदार | ख्यूक, ३६७,२१८०,२८५ 
वगैरे नेमून बंदोबस्त केला । व्हीटस्टन, टेलिग्राफ (६ तुरायंत्र ) 


क 


१८५८ सालों, ७४४ कल्पनेने निर्माण करणारा, 
व्हास्को ढि ग्रामा ह्याचें जलपर्य- ७०९ 
टण किंवा सफर, २७६ ब्हुइग आणि टोरी, ४६५ 


व्हिएन्ञा एथील कॉंम्रेसस, ६६१  । व्हुइग पक्षाची घराणीं वॉल्पोलला 
ब्हिस्टरी नांवाचें नेल्सनाचें जहाज, | आश्रय देतात, ५५८ 
६४५ व्हुडईलर (सर शू ) कानपुरांत, ७३६ 
व्हिफ्टोरिया नांवाची ऑस्ट्रेल्यांत | व्हेभन्सी ( उनाडकी ) यया विसुड 
तहा स्थापली, ६८४; | कायदा, ३०४ 


दप 


व्हेन ( सर हेन्री ), ३९७; त्याला 
स्कॉट्लंडांत कुमक मागण्यासाठी 
पाठविलें, ४०५; तो अरमा- 
राचा मुख्य होतो, ४१५७; तो 
केम्वि्षाला अडथळा करतो, 
४२५, ४५२८; त्याठा दुसरा 
चाळेस ह्यानें देहांत शासन केलें, 
४४% 

शंभर वर्षाचे युद्ध तुरू होते, १८९; 
ताचा शेवट होतो, २३८ 

शाफ्ट्स्वबरी हा दुसऱ्या चालेसाला 
आढ येतो, ४५९; तों हृंबियस 
कॉर्पस नांवाचा कायदा पसार 
करवितो, ४६४; तो मान्मथाला 
पाठबळ देतो, ४६४; त्याचा 
अपकर्षे, ड६७ 

शायरचे नाइट्स, १५६, १६८, 
२३९ 

शायररीव्ह ऊफ शेरिफ्फ (नाझर), 
र्ट 

शाय्स-शभर सखेब्यांचा एकेक समु- 
दाय-असे अनेक समुदाय एकत्र 
करून, बनविली, ४८ 

शा, ह्या प्रिन्सेस्सचा मृत्यु, 
६११७ 

शिप-मनी (जहाजांकरितां पट्टी) नां- 
वाची पट्टी पहिल्या चालेसानें बस- 
विली, ३९३ 


टण प एणापॉशणणशकशी0लीण0ण 00000 00 णी णी पयटन 


सूत्री. 


शिपाई ( पलटणी ) हिंदुस्तानांतीळ . 
ह्यांचा दुंगा, ७३५ 

शिव्हल्री हिचें युग, १८९ 

शीख लोकांना जिंकले, ७२९; ते 
लोक शिपायांच्या दुंग्याच्या वेळीं 
इमानीपणानें वागले, ७३६ 

शेक्स्पीयर, १३९, ३४९ 

शेतकी, एलिझाबेथच्या कालांतील, 
३२६ 

शेप्पी नांवाच्या बेटांत डेन्स लोक 
हिवाळ्यांत ठावणी करून राह- 
तात, ३९ 

शेरिफ्फ म्यूरची लढाई, ५५२ 

शेळी नांवाचा कवि, ६७० 

श्रस्वरींची लढाई, २२२ 

सकक्‍्सेशनचा आक्ट, ३०० 

संडलेंडचा अले हा, पाठेगेंटांत ज्या 
पक्षाचे लोक बहुत असतील त्या 
पक्षाचे परधान नेमून राज्यकार- 
भार चालवावा, अशी सह्डा 
देतो, ५१३; त्यांचा साउथ सी 
बबळ ह्या नांवाच्या कंपनीच्या 
पायीं नाश होतो, ५५६ 

सफकचा व्यक ह्याचा खून, २४१ 

सफरी किंवा जलपयेटणें नवीन दे- 
शांचा शोध लावण्यासाठी, १९८ 

सफक ह्या नांवाची उर्त्पात्त, २३ 

समसेंटचा ब्यूक हा १५४७ सालीं 


सूची, 


प्रोटेक्टर (राज्यसंरक्षक) होतो, 
३०१; लोला ठार मारविलें, 
३०५ 

समसेंट हौस नांवाची हवेली बां- 
धली, ३०४-३०५ 

सर रॉजर डि कॉव्हले, ५४५ 

स्किट्स स्थापलीं, ११७ 

स्मडक नांवाचा वेस्ट साक्‍्सन्सांचा 
राजा, ३२, ३७ 

सर्फस (बंदे किंवा गुलाम) हे हळू 
हळू स्वातंत्र्य मिळवितात, १९४ 

ससेक्स ह्या नांवाची उर्त्पात्त, २१ 

साइमन डि मौन्टफर्ट, १५१; ताचें 
पार्लमेंट, १५६; त्याचा मृत्यु, 
१७५८ 

सौउथ सी बबल, ५५६ 

साउधी नांवाचा कवि, ६७० 

साक्‍्सन्सांच्या वसाहती, १९, २०, 
२१ 


साचेव्हरेद्च (डॉक्टर) ह्याची चौ- | 
| सिटि ( टंडन शहर) आणि कॉ 


कशी, ५३१८-५३९ 
सॉटर (डब्ल्यू.) ह्याला खांबाला बां- 
पून जाळलें, २२५ 
सात वर्षोर्चे युद्ध सुरू होतें, ५७९ 
सानिटारि रिफॉम्से ( आरोग्यरक्ष- 
णाविषरयीं सुधारणा ), ७४९ 
साराटोगा एथे इंग्लिशांची फौज 
शंत्रेला शरण जाते, ६१५ 


८१% 


सास्केल्ड (पाट्रेक) हा लिमरिक 


शहरचा बचाव करून धरून 
राहतो, ५०७ 
साठामांकाची लढाई, ६५९ 
सेल्विमॉस्सची लढाई, २८१ 
साल्स्बर्रीची कौोन्टेस्स हिचा शिर- 
च्छेद, २५६ 
साव्हॉयचा ड्यूक हा प्राटेस्टंट्सांचा 
छळ करतो, ४२९ 
साव्हॉय नांवाचे राजमंदिर ह्याची 
उत्पात्ति, १५०; तें बंडाळ लो- 
कांनीं जाळलें, २०५-२०६ 
सिडडाड रॉडींगो हल्ठा करून घेतलें, 
- ६१५९ 
सिओरल्॒स किंवा स्वतंत्र माणसें, २५ 


, सिक्स आक्ट्स (सहा कायदे) पसार 


केले, ६६६; ते जुलमाचे असे 
प्रतितीस येतात, ६७४ 

सिटि ( लंडन शहरांतील ) कंपन्या, 
४०१ 


मन्स ह्यांचा कलह होतो, ६०८ 

सिडनी ( आल्गनींन ) द्याला देहांत 
शासन, ४६८ 

सिडनी नांवाची वसाहत स्थापली, 
६२९; त्या वृसाहतीभोंवती 
रस्ते केले, ६८३ 

सिडनी (सर फिलिप ), ३४८ 


८२९०७ 


सिड्मौथ ( लाडे ), ६४६ 

सिन्ट्रा एथीळ करारनामा किंवा 
तह, ६५५ 

सिवॉस्टोपॉलचा वेढा, ७३१ 

सिसख्ेल ( लांबर्ट ) ह्यानें केलेला 
तोतया, २६९ 

सिलोन ( सिंहलद्वीप ) इंग्लिशांनीं 
घेतलें, ६३५ 

सिव्हिल वॉर ( यादवी किंवा आप- 
आपसांतील युद्ध ) उत्पन्न होतें, 
४०२; युनायटेड स्टेट्समध्यें सि- 
व्हिल वॉर उत्पन्न होते, ७४५ 

सिस्टशियन्स नांवाचे जोगी इंग्लं- 
डांत वस्ती करून राहतात, १८४ 

सिस्सा आणि एहले, २०, ३२ 

सीझर ( जुलियस ) हा ब्रिटनांत 
आला, ११ 

गुगी १८४५ सालीं साधली नाही, 
किंवा वाईट झाली, ७१७ 

सुप्रेमसीचा आक्ट, २८९; बिशप्स 
लोक शसुप्रेमतीविषयीं शपथ घे- 
ण्याचे नाकारतात, ३२२ 

पुराज-उद्दवला, ५८१, ५९० 

सूल्ट ( माळ ) ह्याचा ओपोटे एथे 
पराभव होतो, ६५८ 

सेज्जमूरची लढाह, ४७६ 

सेळछमेन्टचा आक्ट ( गादी कोणास 


तूची. 


मिळावी श्वाविषयीं ठरावाचा 
कायदा ), ५२४ 

सेन्ट आलबन्सची लढाडे, २४३ 

सेन्ट जॉन व्हायकोन्ट बॉलिंखोक, 
७४०; त्यावर दोषारोप केला, 
५५१ 

सेन्ट जेम्स नांवाची पाके ( कृत्रिम 
वन ) नवीन झाढें लावून त- 
यार केली, ७०१ 

सेन्ट पॉलच्या देवळांत जमलेली बा- 
रन्सांची सभा, १३८; तें दे- 
ऊळ रेन द्यानें पुनः बांधलें, 
५१९ 

सेन्ट बथीलोम्यूची कत्तल, ३३५ 

सेन्ट व्हिन्सेन्ट एथील जहाजांच्या 
लढाईत मिळाठेला जय, ६४% 

सेन्ट सिबास्चियनचा वेढा, ६५९ 

सेन्ट हेलीना एथें नपोलियनाला 
ठेवलें, ६६३ 

सेन्ट्रल अमेरिका (मध्य अमेरिका) 
हींत उत्पन्न होणारे जिन्नस, 
७६१ 

सेन्लाक हिल् द्या टेकडीबर हंस्टि- 
ग्सत्री लढाई झाली, ७२ 

सेप्टेनियळ (सपरवाषिक ) पाळेमेंट्स, 
५५३ 

से ( लाढ ) द्याचा खून, २४२ 

सेल्डन द्याला कैदेंत टाकळे, ३७३ 


सुची, 


सेल्फुडिनाइंग ऑडिनन्स (आत्मसं- 
यामक कातू ७ ४०७ 

सेसिळ (लाडे बठी), ३२१, १३३७, 
२४५ 

साकोत्रा हें बेट इंग्लिशांच्या रा- 
ज्याला जोडलें, ७६० 

सोन्याच्या कापडाचें मैदान, २८४ 

सोफेया हानोव्हरची पिन्तेस्स ही 
मरण पावते, ५४२ 

स्काडरस लोकांची भाषा, ४; त्यांची 
उत्पत्ति, १६; ते ठोक प्रेअर- 
बुक ( प्राथनापुस्तक ) स्वीका- 
रण्याचें नाकारितात, ३९४; ते 
नार्थबठेड प्रांतावर स्वारी कर- 
तात, ३९६ 

स्कॉट्लंडचा पहिल्या एड्वडोशीा 
झगडा, १६९-१७८; त्या दे- 
शावर इंग्लिश कोन्सिळ अमल 
करतें, १७१; तो देश स्वतंत्र 
होतो, १८२; त्या देशाचा इ- 
ग्लंडाशी संयोग करण्याचा उहू 
निघतो, ३६५; त्या देशांत दुसरा 
चालेतत राजा झाला म्हणून डांगोरा 
पिटतात,४१४; कॉम्वेद्वाच्या अ- 
मलांत तो देश इंग्टंडाशीं तंमुक्त 
केला,४२८;तो देश दुसर्‍या चा- 
लेसानें इंग्बेंडापातून पृथक केला, 
४४४» परिटेत्डर त्या देशावर 


द२१ 


स्वारी करण्याची भीति घालतो, 
५३३; त्या देशाचा अखेरचा 
इंग्लंडाशीं संयोग आन राणीच्या 
कारकीदीत होतो, ५३५ 

स्कॅम्निगे ( माशेळ ) हा आयलंडांत 
सेनाधिपत्य करतो, ५०४ 

स्कूटेज ऑर शील्ड मनी, ११७ 

स्क्रोप ( आचेबिशप ) ह्याचा शिर- 
च्छेद, २२३ 

स्टाट्ट (कायदा) किल्केनीचें, २०१; 
मजुरांविषयींचे स्टाट्ट, १९८; 
मॉटेमेनरचे स्टाटूट, १६४; प्रेम्यू- 
नायरचें पहिलें स्टाटूट, २००; 
प्रम्यूनायरचें दुसरें स्टाटूट, २११ 

स्टांडडंची ( बावख्यांची किंवा निशा- 
णांची ) लढाडे, १०८ 

स्टान्होप (लाई) हा मृत्यु पावतो,५५६ 

स्टाम्प आक्ट, ६०३; तो रद केला, 
६०्ड 

स्टांफर्ड त्रिज्जवी लढाई, ७१ 

स्टाफ्फडे ( लाडे ) ह्याला देहांत शा- 
सन झाटें, ४६२९ 

स्टार चेंबर नांवाचें कोडत स्थापले, 
२७१; तें कोडत मोडळें, ३१९८ 

स्टीफन ह्याच्या अमलाखाठीं इंग्ल- 
डची दुदैशा किंवा विपत्ति, १०७, 
११०--9११३ 


८२२ सूची. 


स्टीफन्सन ( जॉर्ज ) नांवाचा इंज- 
नेर, ६९९--७०० 


गादीवर कोणा बसावें ) श्यावि- 
षयीं लढाई, ५२० 


स्टीम बोट्स पहिल्यानें कल्पनेने नि- । स्पिट्हेड एथील दुयीवरदी लोकांचा 


मोण केल्या, ६६८-६६* 

स्टील हा स्पेक्टेटर नांवाची निबंध- 
माला छापून प्रसिद्ध करूं ला- 
गतो, ५४५ 

स्टेट्स-जनरल नांवाची सभा फरान्स- 
देशची, ६३२ 

स्टोन्हेन्न, < 

त्ट्यूअर्ट (आराबेल्रा), ३६८; स्ट्यू- 
अर्ट (हेन्री लाड डान्टे), ३३१; 
स्ट्यूअटं ( जेम्स वृद्ध प्रिटेन्डर ), 
४९०, ५२४, ५५२; स्ट्यूअर्ट 
( चालेस एड्वड तरुण प्रिटे- 
न्डर), ५६८ 

स्ट्रॉस्बी हा लीन्स्टर प्रांत जिंकतो, 
१२३ 

स्ट्राफ्ड (लाड), वेन्टवर्थ शब्द पहा 

ल्त्यांचें उंच प्रतीचे शिक्षण, ७५१ 

स्पर्स (मंबरेज) ह्यांची लढाई, २८० 

स्पानिश आर्माडा ( अरमार ) स्वा- 
री करण्यास येणार म्हणून दह- 
शत पडली, ३४१; तो आ- 
मांडा येतो आणि त्याचा पराभव 

ग होतो, ३४४-२४५ 

स्पॉपिश सक्सेशन ( स्पेन देशाच्या 


| दुंगा, ६४१ 

, स्पिनिंग जेनि ( सूत कांतण्याचा च- 

रक ) नांवाचें यंत्र कल्पनेनं ब- 

| नविठें, ५०५ 

' स्पेक्टेंटर नांवाचें सप्ताहिक पत्र डा- 

_ पून प्रसिद्ध होऊं लागतें, ५४५ 

: स्पेक्‍्ट्रींस्काप ( दूरपदाथेस्वरूपप्रका- 

_ शक) नांवाचें यंत्र कल्पनेने 
बनविले, ५७७७५७ 

स्पेन देशाशी पहिला जेम्स कारस्थाने 
करतो, ३६८; त्या देशाशी 
५७६२ सालचें गुड, ५९२ 

' स्पेन्तर कवि, ३४८ 

' स्पेन्सर ( हबेट ), ७५८ 

स्मिथ आडाम ह्याचा वेल्थ आफ्‌ 
नेशन्स (राष्ट्रांची संपत्ति ) नां- 
वाचा मंथ, ६२८ 

स्लॉडेची लढाई, १९० 

स्ठोन ( सर हान्स ), ६७० 

स्वुशइफ्ट ह्याचे प्रंथ, ५४५, ५५९ 

स्वेक्ष कनाल ( कालवा ), ७५% 

स्वेटिंग सिकनेस ( घाम आणणौक. 
रोग) १४७९ सालचा, २५२ 

स्वेन हा इंग्लंड जिंकतो, ५८ 

हडूसन्स बे टेरिटरी (हढसनच्या अ- 


र. 


सूची, ८२३ 


खाताभोंवतालचा मुळूख), ७०८ | हाउ (लार्ड) हा ठार मारला 

हन्डेडझ नांवाचे म्रामसमुदाःय, २७ | जातो, ५८६ 

हर्बेट ( आड्मिरल ), ४९ ०; त्याला | हाउअर्ड ( जॉन ) हा तुरुंगांची पा- 
लाड टॉरिंग्टन हा किताब मिळून | हणी करण्यास जातो, ६५१ 
त्याचा बीचीहेडच्या लढाईत मोड । हाउअर्ड ( लाड ) हा आमोडाचा 
होतो, ५०८ पराभव करतो, ३४४ 

हर्बेट ( जॉजे ) कवि, ३८९ हाउन्स्लो एथें दुसरा जेम्स फाज 

हस-कारल्स (खास फौज) क्रूटचे,५९ । वता, न डड 

ह्स्किस्सन ( डब्ल्यू. ), ६७५; तो हॉक हा क्रेंचांचा पराभव करतो, 


रेसि ९ 
प्रॅसिटि आफ्‌ झ्यूटिझ बिल ' 6 कजा 
ह्या नांवाच्या कायद्याचा मसुदा | (किलस हा अमेरिकेस गुलाम नेतो, 


आणि व्यापारसंबंधी सुधारणां- | , २९८ 
बिधयी कायदे, हे पसार करतो,  (व्टिपर (हारि) हा ठार मारला 
क १) । गेला 
६७८, ६७९; तों अपघाताने ? रेरेरे च 
ठार मरतो. ७०० हीड्युरास ह्यांतील उत्पन्न होणारे 
जिन्नस, ७६१ 


हाइड ( आन ) ही मेरी आणिआन । 
ह्या दोहो राण्यांची आई, ४५५ | 

हाइड, क्रारन्डनचा अल, ३५९८; 
त्याचा राज्यकारभार, ४४०;त्या- 
चा हिस्टरि आफ्‌ धि रिबेड्ियिन 
नांवाचा ग्रंथ, ४५४-४५५; | होते, ७०५ 


त्याचा अधःपात, ४५४ हान्वेळ एथोळ आश्रयस्थान, ७०१ 
हाइडपाके नांवाचें कृत्रिम वन, पुनः हान्शिआटिक लीम द्या नांवाचा कट, 
झाडें लावून तयार केलें, ७३०१; | २६३ 
त्या पाकेमधील दंगे, ७४८,  । हॉमिल्डनहिछती लढाई, २२२ 
हाशलंडसे ह्यांची शस्थें काटून घेतलीं, | हाम्प्टन कोर्ट नांवाची हवेली वू- 
७७० ल्सी द्यानें बांधळी, २८३१; हा- 


हानोव्हरचा इलेक्टर जीजे हा इ- 
ग्ठंडच्या गादीवर बसतो, ५४३; 
प्रिन्सेस्स ( राजपुत्री) सोफेया 
हानोव्हरची, मरण पावते,५४२; 
हानोव्हर हें इंग्लंडपासून प्रथक 


ट्ट 


धमेसंबेधी मनुसुबा करण्यासाठीं 
नेठक किंबा सभा, ३६१ 

हाम्प्डन, ३७१, ४००; तो शिप- 
मनी नांवाच्या कराविरुदड अपील 
करतो, ३९३; त्याचा मृत्यु,४०४ 

हारल्ड (पहिला) डोनेश राजा, ६० 

हारल्ड ( दुसरा ) साक्‍सन हा ई- 
ग्लंडावर अमळ करतो, ६७; 
तो राजा होतो,७०; त्याचा मृत्यु, 
७३ 

हा्थोळूट नांवाचा डेनिश राजा, ६० 

हॉने टक द्याची राजद्रोहाच्या अप- 
राधाबद्दल चौकशी होते, ६३३ 

हाफूरचा वेढा, २३१ 

हारोंबी ( लाडे ) ह्याच्या घरीं प्रधा- 
नांना दुग्याने ठार मारण्याक- 
रितां संगनमत किंवा मसलत, 
६७४ 

हाळें ऑक्तफडचा अठे, ५३५- 
५४० 

हाव्ही नांवाचा पहिल्या चालेसाचा 
वैद्य, २८% 

हाळंडवर केलेली मोहीम फसते, 
३७५; होलिंडशीं युडें, ४२१, 
४५०,४५८; हेलिंडा्शी अरमा- 
र्‌ें युड, ४२१-४२२ 

हॉालिफॉक्स (ळार्ढ ) धि ट्रिम्मर 


सुत्री, 
म्पूटनकोर्ट एथीळ १६०४ तली , 


( दोन्ही पक्षांना समतोळ राल- 
णारा ), ४६४,५०४ 

हावारडेन कास्ट नांवाच्या किया” 
वर वेल्श लोकांचा दृष्टा, १६२ 

हाव्हलेक (जनरल), ७३७-७३८ 

हिल्ट ( सर रोलंड ), ७०९ 

हीथन ( मूतपूजकांच्या देवांची) नांवे 
आठवशच्यांतील दिवसांना, म्हणजे 
वारांना, ठेवलीं, २८ 

हुडिब्रास नांवाचा म्रेंथ रचला, ५४६ 

हूपर ( बिशप ) ह्याला जिवंत जा- 
ळलें, ३१५ 

हेक्‍सहामची लढाई, २४७ 

हेंज्लिमूरची लढाई, २४७ 

हेडियन द्याची मित, १६ 

हेन्गेट आणि हॉसो, १९ 

हेन्री (पहिला) द्याचे गुणदोष, ९८; 
तो इंग्लिश राजपुत्रीशीं विवाह 
करतो, ९९; त्याचा चाटेर ( स- 
नद), ९८; त्याचा पुत्र समुद्रांत 
बुडून मेला, १०५; त्याचा गरृत्यु, 
१०६ 

हेन्री (दुसरा), ११३-१२६; त्याचें 
मोठें राज्य, ११४-११५; त्यानें 
जूरिझ स्थापल्या, ११७; त्याचा 
नेकेटाशी कलह, ११%-१२१; 
तो आयलडचा प्रभु होतो,१२३; 


सुकी. 


१ त्याचे, बंडखोर प्रत्र, १९३-१२९४ 
त्याचा मृत्यु, 4 २६ 

हेन्री ( वितरा ) ह्याला सोन्याचे 
कडें डोकीला घांळून रोज्यासि- 
पेक केला, १४४; त्याचे हुण- 
दोष आणि लग्न, १४९; तो 
सिसिलीची गादी आपल्या पुत्रा- 
करितां म्हणून स्वीकॉरतो,१५२; 
तो बारन्सांशीं कळह॒करतो, 
१५०-१५८;तो केंदी होतो, 
१५६: त्याचा मृत्यु, १५८ 

हेन्री ( चोथा ) बॉलिंग्जोक, २१३; 
त्याला हृद्पार केले, आणि तो 
परदेशांत होता तेथून माघारा 
येतो, २१४; त्याचें परंपरेने 
नाते, २१४) त्याच्या विरुद्ध बंडे, 
२२०; त्याचा मृत्यु, २२६ 

हेन्सी (पांचवा) हा लोक प्रिय राजा 
होतो, २२८; एल्येन प्रायोरिझ 
( परदेशीय लोकांचे मठ )हे त्या 
राजाला दिले, २२७; तो आ- 
जिन्कोटेच्या लढाईत जय मिळ- 
वितो, २३२९; त्याला फ़ान्सचा 
राजप्रतिनिधि केलें, २३३; तो 
तरुण असतांच मरण पावतो, 
२३३ 

हेन्री ( सहावा ) हा तान्हें मूल 
असतांनाच त्याला गादीवर ब- 


द 
खुविळें, २३४; त्याचे द्ुमदोध 


२४०; त्याळा घेड लागते,२४३, 
२४४; त्याला टोअरमध्यें केदेंत 
टाकळे, २४५७; तो पुनः राज्य 
करू लागतो, २४९; तो टोअर- 
मध्यें मृत्यु पावतो, २५० 

हेन्री (सातवा) द्याचे ृणदोष,२६८; 
तो यॅकिची एलि्माबेथ हिव्याशीं 
विवाह करतो, २६२; तो जुल- 
मानेपैसा उकळतो,२७२-२७३; 
तो पालेमेंटावांचून राज्य क- 
रतो, २७४; त्याचा मृत्यु,२७७; 
त्याचें खासमी देऊळ, २१७७ 

हेन्री (आठवा ) द्याची लग्ने,२७५९, 
२९०, २९५, २९७, २७८३ 
वयाचे गुणदोष, २७८; तो अर- 
मारबांधतो, २८०; त्याची फ़ान्स 
व स्पेन ह्या देशांश्ञीं कारस्थाने, 
२८४; तो ढथराविरुदध ग्रंथ ळि- 
हितो, २८६; तो धमोचा सर्वे- 
ग्रे अधिकारी म्हणून ठराव 
होतो, २८९; तो मॉनस्टरिक्षचा 
( मठांचा ) नाश करतो, २९४; 
त्याचा मृत्यु, ३००; त्याच्या का- 
रकीर्दीत नाणीं हीणकस केलीं, 
३०४ 

हेन्री, पहिल्या जेम्साचा पुत्र, मरण 
पावतो, २१६४७ 


८२६ 


हेषोनेझञ नांवाची नाणीं पहिल्यानें 
पाडलीं, १६१ 

हेप्टार्की (राज्यसप्रक) हा अब्द इ- 
पयोगांत येतो, २४ 

“'हेबियस कॉर्पस” ( शरीर हाजीर 
कर) ह्या नांवाचा कायदा, 
४६४; तो कायदा महकूब 
केला, ६३७, ६६६ 

हेरिफडंचा अले, हेन्री बॉलिंजोक, 
२१३ 

हेरिवडे-पि-वेक, ८४ 

हेरेसी ( पाखंडमत ) हीकरितां 
जिवंत जाळिलेला पहिला मा. 
णूस, २२५ 

हेल्थ आक्ट ( आरोग्यासंबंधी का- 
यदा ), ७४% 

हेत्टिग्स (वॉरन ), ६२३, ६२४, 
६२५ 

हेरिंटम्स ( लाडे ) द्याचा शिरच्छेद, 
२५७ 

हेत्टिंग्सची ठढाई, ७२ 


सुची. 


हैदर अली हा मद्रासेवर हा $- 
रली, ६२३-६२४ 

होम रुळ बिह ( आयरेढाला स्व- 
राज्य देण्याविषयी कायद्याचा 
मसुदा ) नामंजूर झाले, ७५४ 

होलि अह्लांबन्स १८१५ सालचा, 
६१७३ 

होलिं लीग (पवित्र कट) ह्याला अ- 
ठवा हेन्री मिळतो, २८० 

होश ( जनरल ) हा आयलेडावर 
स्वारी करण्याची भीति धा- 
लतो, ४२७ 

ह्यगेनोस हे लोक रेशमी कापड 
विणण्याचें कसब इंग्लंडांत आ- 
णतात, ४८५८ 

ह्यबट ढि बघे हा क्रेंचाचा पराव 
करतो, १४५; त्याला तिसर्‍या 
हेन्सीने फांटा दिला, १४९ 

ह्यूबट 4 वॉल्टर ) जस्टिशिअर, 
१३० 

हूजर्टस्वगेचा तह, ५५२ 


७४०८5 वता, 
(:]7५६(७-८7, 


